वर्षे ९४वे ] एप्रिल १९७१ [ अंक ७ 


: विद्ठशाळभजिके'तीळ ऐतिहासिक समस्या : : डॉ. वा. वि, मिराशी 


ग्रामीण रचना ब समाज ! ः : प्रा, प्रभाकर पोहरे 
: सेश्वरवाद ? म्हणजे काय ; | प्रा. सु. वा. बखले 
“: रा. व., द. ब. पारसनीस ?” 

महाराष्ट्राचे एक थोर इतिहासकार : $ : श्री. स्रेक्ष र. देशपांडे 
नवभारताची जडण-घडण ; ; : श्री. ना. बरा, मराठे 
संघराज्य-सिद्धांत : एक वस्तुद्शी चिकित्सा ५: : श्री. भास्कर लक्ष्मण भोळे 
संन्याशाचा संसार ः ः : श्री. शारदा मो. देशमुख 
लोकहितवादीची लोकदृष्टी ब लोकसेवा : : श्री. रा. ना. चव्हाण 


यम-यमी संवाद ( क्र. १०-१० 93 : £ £: डॉ. उपा वि. करंवेळकर 
थोर साहित्यिक शे. बा जोळी : : 

पुस्तक -परामठा १ ः : 

वाचकांचा -पत्रव्यवहार 


वार्षिक वगणी ९ रु. ] [ किरकाळ अंक ९ रु. 


ल्क 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


१७४४८, 
भार 
ही र्‍ ३९ 
न्“्< २६१” >७ 
९०४ > 


४ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


-रढरट्ण! ठु पन” 
हि. ४ रळवअय 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 
अनुक्रमणिका | मराठीच ]स: महार विक 
णगज्य मर 
सगणक 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


७ ७२ &. कर 
चष चावसाव 


अंक सातवा 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व॒ संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. वेडकर- प्रा. गोवघेन पारीख, प्रा. मे. पु. रेगे का. संपादक 


: विद्धण्ालभक्निके'तीळ ऐतिहासिक समस्या डॉ. वा. वि. मिराक्षी 
ग्रामीण रचना व समाज . प्रभाकर पोहर 

* संश्वरवाद ” म्हण "चु. वा. वळ 
स” महाराष्ट्राचे एक थोर इतिहासकार श्री, सुरश र. देशपांड 


नवभारताची जडण-घडण 
संघराज्य-सिद्धांत : एक वस्तुदशी चिकित्सा 
संन्याशाचा संसार 


ना. वा. मराठे 
॥ी. भास्कर लक्ष्मण भोळे 


गी, शारदा मो. देशमुख 


लोकहितवादींची लोकदृष्टी व लोकसेवा श्री. रा. ना. चव्हाण 
यरम-यमी संबाद (क्र, १०-१०) डा. उदा वि. कवळकर 
पुस्तक-परामठा 

वाचकांचा -पत्रव्यवहार 


वार्षिक रू. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 
हे मासिक धरी. म. दां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २९५ गंगापुरी, बाइ येथे छापून प्रा. वि. म. वेडकर 
यांनी प्राज्ञषपाठशाळामंडळ बाइ यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत ? मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कोलेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नबभारत ? मासिक, 
९० दी प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. बा. वि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीसराबवाडी, मुंबई २ 
फोन नं. ३५४८५४ 


जत त 
ज्ञ डा क 


"करच वचिछजततज, 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ढ े 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


1 


डा वा. वि. मिराशी 


: विद्धशालभश्ञिके 'तील ऐतिहासिक समस्या 


राजशेखराच्या ' विद्धशालभळञिजिका ' नाटि- 
केचे कथानक इतर अनेक संस्कृत नाटकातल्या- 
प्रमाणे अन्तःपुरातील कारस्थानावर आधारित 
असले तरी त्याला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आहे हे 
आम्ही ' संशोधनमृक्‍तावलि ?, सर १ (पू. १८८- 
१९५ ) मध्ये दाखविले आहे. त्यात उल्लेखिलेल्या 
ऐतिहासिक घटनांचा निराळा अर्थ लावण्याचा 
प्रयत्न अलीकडे क्रुक्षेत्र विदववविद्यालयाच्या प्राचीन 
भारतीय इतिहास आणि संस्कृति विभागाचे प्रमुख 
डॉ. वृद्धप्रकाश यांनी केला आहे. ' सत्यान्वेषणा्थ 
त्याचे परीक्षण करणे अवदइय आहे. 

वाचकांना पुढील विवेचन भमजण्याकरिता' प्रथम 
“त्या नाटिकेचे कथानक संक्षेपाने देणे आवश्‍यक 
आहे ते असे- 

त्रिपुरी ( जवलपूरजवळचे सध्याचे तेवर ) येथे 
राज्य करणाऱ्या कर्पृ॑रवपे नामक करचुलि राजाच्या 
दरवारी कुन्तल देशाचा राज्य'भ्रप्ट वीरपाळ ऊफ 
चंडमहासेन आश्रयार्थ येतो. त्याच्या कुवलयमाला 
नामक मुलीवर कर्परवर्पाचे प्रेम वसते. कर्पूरवर्पाच्या 
राणीचा मामा लाट ( गुजराथ ) देशाधिपति 
चल्द्रेवर्मा याला मुलगा नसल्याने त्याने आपल्या 
मृगांकावललि नामक मळीलाच मलगा म्हणून 
वाढविले होते आणि त्याचे नाव मगांकवर्मा असे 
ठवल होते. कपूरवर्षाच्या राणीला मात्र याची 
माहिती नव्हती, मृगांकावलीचे ज्याच्याशी लग्न 
होइल त्याला चक्रवतिपद प्राप्त होईल असे नविप्य 
ज्योतिप्यांनी वर्तविले होते. ते माहीत झाल्या- 
मुळ कपूरवपाचा मत्री भागरायण याने मगांकावलोला 
मृगाकवमार्पान काहो निमित्ताने त्रिपुरीला 
आणले होते. त्याचे 
त्याला कव्हा केव्हा मोजन स्त्रीवेप देत असे. त्या 


१, डॉ. मिराशी फेलिसिटेश्न व्हॉल्यूम, पू. ४०६-४२३ ; 


| अनुक्रमणिका 


न्यासदश रूप पाहून राणा : 


वेषात मृगांकावळीला पाहिल्यावर कर्पूरवषं तिच्या- 
वर आसक्त होतो. राणीला राजाचे कुन्तल- 
राजकन्या कुवलयमाला हिंच्यावरहि प्रेम- बसले 
आहे हे समजल्यामुळे ती तिचा विवाहू आपला 
मामेभाऊ मृगांकवर्मा याच्याक्षी करण्याचे योजते. 
तसेच नित्य नव्या स्त्रीवर आपक. होणार्‍या 
आपल्या पतीची फजीती करण्याच्या उद्देशाने ती 
त्याला ' माझ्या मामांनी मृगांकवर्म्याच्या वहि- 
णोला विवाह जमविण्याकरिता येथे पाठविले आहे. 
मी तिचा तुमच्याशी विवाह लावून देणार 
आहे. त्याकरिता तयार असावे? असा निरोप 
पाठवते. राजा अर्थातच त्याला संमति देतो. 
ठरल्याप्रमाणे विवाह होऊन लाजाहोमहि होतो. 
इतक्यात लाटदेशाधिपति चंद्रवर्म्याकडन राणीला 
निरोप येतो की * मला नुकताच पुत्र झाला आहे. 
तेव्हा मी मुलगा म्हणून वाढविलेल्या माझ्या 
मृगांकावळि कन्येचा विवाह योग्य वराश्ी करावा '. 
तेव्हा राणीला आपलीच फजीती झाल्याचे कळते. 
तथापि झाले ते ठीकच झाले असे मानून ती राजाच्या 
मृगांकावळीशी ज्ञालेल्या विवाहाला संमति देते, 
एवढेच नाही. तर विदूपकाच्या सचनेप्रमाण राजाचे 
कुन्तळराजकन्या कुवल्यमाला हिच्याशीहि लग्न 
इतक्यात राजाचा सेनापति श्रीवत्स 
डून आढेला दुत राजाला पुढील आदायाचा 
खलिता सादर करतो- ' पदभ्रष्ट ज्ञाळेला कुन्तला- 
धरिपति वीरपाल आपल्या आश्रयाथं आला होता 
त्याला पुढ घालून आम्हा प्योष्णीच्या तीरावर तळ 
दिला. तेथे घनघोर लढाई होऊन आमचा जय झाला, 


नंतर आम्ही वीरपाळाला त्याच्या गादीवर बसविले? 
तव्हा भांगुरायण मंत्री कर्परवर्षे राजा सावंभोम 


झाल्याच जाहा र. करतो. 


उमेद मिश्र कामेमोरेशन व्हाल्यूम, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


% ९ र त्र र 
कि त्णात्क> 
नवभारत र्‍ रश! 
शन १ ७५ च्य» 
० अमृतमहोत्सवी (5-७ 
प सळ, “ज 


कि. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


* विद्धणालभञ्जिकेच्या कथानकाच्या वर 
दिलेल्या सारां्यावरून त्याला लावलेल्या ऐं ति- 
हासिक झालरीची वाचकांस कल्पना येईल. त्यात 
उल्लेखिलेली घटना खरोखरीच घडली असावी 
अस आम्हा आमच्या संशोधनमुक्‍तावली', सर १, 
मधील पूर्वक्त लेखात सविस्तर दाखविले आहे, 
राजजेखराने स्वकालींन एतिहासिक 
नांवे थोडीवहुत बदललेली आहेत. त्रिपरीचा करचली 
कपूरवर्ष हा केलचुरिनृपति केयूरवर्ष- प्रथम 
युवराजदेव ( सन ९१५-९४५ ) हा होय. त्याच्या 
दरवारी त्याचा जामात राष्ट्रकूटवंशी वहिग ऊफ 
तृतीय अमोघवरपे काही वर्षे राहत होता असे तत्का- 
लोन कोरीव लेखांवरून* दिसते. त्यावेळी त्याचा 
पुतण्या चतुर्थे गोविद हा मान्यखेट ( सोलापूरच्या 
आग्नेप्रेस ९० मेलावरचे मालखेड ) येथील गादीवर 


होता. वहिग- अमोघवर्षी याने विदर्भातील 
अचलपुरच्या ककरनामक राष्ट्रकूट सामंताशी 
युद्ध करून विजय मिळविला होता असा 
कोराव लेखात उल्लेख आढळतो अचळलपुर 
पयाप्णी ( पुर्णा ) नदीच्या तीरापासून केवळ दहा 
मंळ असल्याने । बिद्धणालभञळिजिके' त वणिलेली 
कलचुरि व राष्ट्रकट सैन्यांची लढाई अचलपुरा- 


जवळच ज्ञाला असावी असे दिसते. नंतर राष्ट- 
कूटाच्या काही इतर सामन्तांप्रमाणे कलचरि सेना- 
पतान मान्यखटावर चाळ करून चतुर्थ गोविन्दाला 
पदच्युत कळे आणि त्याचा चलता वहिग ऊर्फ 
तृतीय अमोधव्र्ये याला मान्यखेटच्या गादोवर 
वसविले असावे. याप्रमाणे * विद्धणालभळ्जिके'त 
उल्डेखिळेल्या ऐतिहासिक घटनेची उपपत्ति लावता 


१, अन्युअल र्पोटं ऑफ दि आक्रिऑलॉजिकल सव्हे 


एपिम्राफिया इंडिका व्हा. ३, प, १७ 


व्यक्तींची 


येते, असे आम्ही “ संशोधनमुक्‍तावळि, सर १ ? 
मधील लेखात दाखविले होते. 

डॉ. वृद्धप्रकाश यांनी “ विद्धशालभळ्जिके'त 
उल्लेखिलेल्या घटनेचा निराळाच अर्थ लावण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. ते म्हणतात, “ वीरपाल हा 
राष्ट्रकूट नृपति वहिग-तृतीय अमोधवपं असणे 
शक्य नाही. वबहिंग हा कलचुरि नुपति केयूरवर्प 
-युवराजदेव याचा जामात होता तेव्हा * विद्धणाल- 
भञ्जिके'तल्या वीरपालरूपाने तो विवक्षित असर 
त्याच्या कुवलय़माला कन्येचा त्या नाटिकेत दाख- 
विल्याप्रमाणे त्याचा इवशुर केयूरवर्षे याच्याशीं 
विवाह होणे कसे शक्‍य आहे ? तद्यासारख्या 
घटनेच्या केवळ उल्लेखानेहि राजसभेतीळ लोकांना 
भयंकर धक्का वसला असता, तेव्हा वीरपाल नावाने 
दुसरा कोणी विवक्षित असला पाहिजे, 

तत्कालीन इतिहासाचा विचार करिता वीर- 
पालाच्या खू्पाने आंध्य प्रदेशातील पुर्वचालुक्‍्य' वंशी 
भीम-ज्याला ' चालुक्य द्वितीय भीम? अतेहि नाव. 
होते-तो असावा. त्याची राजमार्तड आणि चण्ड- 
महेन्द्र अशी विरुदे होती; त्यांपैकी दुसरे “ विद्ध- 
जाल भळल्जिके'तील वीरपालाच्या ' चण्डमहासेन 
या विरुदासारखे आहे. तो वेंगी येथील पुर्वचालु- 
क्‍्याच्या गादीवर हक्‍क सांगत होता. पण ती त्याला 
न मिळता त्याच्या द्वितीय युद्धमल्ल नामक दूरच्या 
नातेवाईकाने मान्यखेटच्या राष्ट्रकूटांच्या साहाय्याने 
वळकाविली' होती, युद्धमल्लाने सन ९२८ ते ९३४ 
पर्यंत सात वर्षे राज्य केळे. या काळात राष्ट्रकूटांचे 
त्याच्यावर फार वर्चेस्व होते. म्हणून चालुक्य द्वितीय 
भीम याने त्रिवुरींच्या कलचुरि युवराज देवाच्या 


ह॑ऑफ्‌ मेसूर, ( १९२१), पृ. २१-२२; 


शिलाहार अपराजितांच्या मरुड-जंजिरा ताम्रपटातील वहिग-अमोघवर्षाच्या वर्णनातील 


पुढी'ळ इलोक पहा- 


श्रीमत्ककेर राष्ट्रकटकटके५सद्रंशासंघर्षतो 
रौद्रद्रोहदवप्रतापश'मनं निस्त्रिशधाराजले 


येनाकारि समुद्धृतेन्द्रधनपा भपारमशिविद्यता 
भाति श्रीमदमोघवर्षसुघनो5सद्धलिविध्वंसनात्‌ || 
याचे भाषांतर ' संश्योधतमुक्‍ताव्लि, ' सर १, पृ. १९४-९५ वर पाहा. 


| अनुक्रमणिका 


3 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ र 6 ऱ् 
कम्य 
१ 6नवभारत र्‍ श्‌ 
शस ७८ 'द>४* 
न्ट< अमृतमहोत्सवी >4७ 
र. वर ७४9» 
, एत 


अ. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


६ ०£> 


साहाय्याची याचना केली असावी आणि त्याकरिता 
त्याला आपली कन्या देऊन वैवाहिक संवंध जोडल 
असावा. तो कुवलयमाळेच्या विवाहाच्या रूपाने 
* विद्धशाळभळ्जिके त वणिला आहे 


भीमाच्या साहाय्याथे पाठविलेल्या सेनेची 
राष्ट्रकूटाशी पयोप्णीच्या ( पुर्णेच्या किंवा पैन- 
गंगेच्या ) तीरी घनघोर लढाई झाली. तीत 
राष्ट्रकूटांचा पराभव झाल्यावर कलचुरि सेनेने 
चालुक्य द्वितीय भीमास वेंगींच्या गादीवर वसविले. 
नंतर राष्ट्रकूटांच्या राज्यात क्रांति होऊन केयूर- 
वर्षाचा जावई वहिग अमोधवर्षय याला गादी 
मिळाली पण पुढे त्याचा मुलगा तृतीय कृष्ण यास 
कलचुरींच्या सामर्थ्याचा हेवा वाटून त्याने यूवराज- 
देवाचा पराभव केला'. तेव्हा कलच्रींनी कित्येक 
पिढ्या चालत आलेले राष्ट्रकटाशी सलोख्याचे संबंध 
तोडून ढाकून उत्तरकालीन चालक्याशी सख्य केले 
आणि राष्ट्रकटांचा उच्छेंद केला 


८ विद़्णालभळ्जिके'?तील ऐतिहासिक घटनेची 
डॉ. वुद्धप्रकाश यांनी सुचविलेली वरील उपपत्ति 
स्वीकारण्यात अनेक अडचणी आहेत. त्यांचा आता 
विचार करू- 


(१) वीरपाल हा पूर्वचाळुक्य वंशातील चालुक्य 
द्वितीय भीम होय हे सिद्ध करण्याकरिता त्या 
दोघांच्या विरुदांतील साम्य हे एक कारण वृद्धप्रकाश 
यांनी दिले आहे पण त्यांत त्यांची फसगत झाली आहे. 


वीरपालाच्या * चंडमह!सेन ' या विरुदाचा विद्ध- 
शालभंजिकेत उल्लेख आहे. पण चालुक्य भीमाचे 


विरुद वुद्धप्रकाश समजतात त्याप्रमाणे ' चण्डमदेन्द्र 
नसून ' गण्डमहेन्दर ? असे होते.' या दोन विरुदात 
मुळीच साम्य नाही. 


१, तृतीय कृष्णाच्या देवळी ताम्रपटातील पुढी 


विद्धशाळभल्निके'तील ऐतिहासिक समस्या 


(२) ' विद्धयालभळ्जिके'त वीरपाल हा कुन्तला 
देशाच्या गादीवर हक्‍क सांगत असलेला दाखविला 
आहे. पुढे पयोण्णीच्या युद्रानंतर कळचुरींच्या साहा- 
य्याने त्वाळा ती गादी मिळाली, पण चालुक्य भीम 
हा आन्ध्य देशातील चालुक्यांच्या गादीकरिता 
झगडत होता-क्‌न्तलाधिपत्याकरिता नव्हे. म्हणून 
ते दोघे एक असणे राक्‍्य़ नाहो. 

वुद्धप्रकाशांच्या उपपत्तीच्या मार्गात ही सर्वांत 
मोठी धोंड आहे. ती वाजूला सारणे अगदी अडकक्‍्य 
आहे. कुन्तळ याने सर्व कानडी प्रदेश विवक्षित 
होता असे ते म्हणतात. पण आंध्र प्रदे कधीही 
कानडीभाषपी नव्हता. शेवटी * कुन्तळ दाव्दाचा 
अनेकवचनी प्रयोग केल्यास त्याने सवंध दक्षिण 


भारताचा उल्लेख होत असे ' असे मोठे साहसी 
विधान त्यांनी आपल्या उपपत्तीच्या समर्थनाथं 


करून ठेवले आहे. पण त्यांचे एकहि उदाहरण 
दिले नाही. त्यांना माहीत नाही काय को संस्कृत- 
मध्ये देशांची नावे नेहमी अनेकवचनातच योजिली 
जातात. जसे “* विदर्भेषु ' म्हणजे विदभभंदेशात.' त्या 
नावाला * देश ' यासारखे उपपद जोडले असल्यास 
मात्र त्याचा एकवचनी उपयोग होतो. एरवी त्याचा 
अर्थ त्या देशाचा राजा असा अर्थ होतो जसे 
“कुन्तल: कुन्तलाली' ('विद्धणालभठउिजका?, अंक ४.) 
तेव्हा 'कुन्तलपति' शब्दाने आध्ानृपति चालुक्यभीम 
विवक्षित असणे कदापि शक्‍य नाही. 

(३) आणखी असे कौ, हा चालुक्यभीम कघी 
काळी कलच्ुरींचे साहाय्य मागथ्यास त्रिपुरीला 
गेला होता याला मुळीच पुरावा नाही. ती वृद्धप्रका- 
श्ांची केवळ कपोलकल्पना आहे 

(४ ) वदिंग-अमोघवर्षाच्या राज्यारोहणा नंतर 
कलचुरि आणि राष्ट्रकूट यांचे संवंध विघडले असे 


इलोक पाहा - 


रामहतसहस्त्रभजो भजद्दयाकलितसमदरामेण । 
जननीपत्नीगुरुरपि येन सहस्प्राजुनो विजितः || 
२. पागनवरम्‌ ताम्मरपटातील ओळ ४५ पाहा. 
इंडियन अँटिक्वरी, व्हॉ. १३, पृ. २१४ व २१५ यामधोल प्लेट पाहा, 


३. “ अस्ति दक्षिणाप्थे विदर्भेवु प्पुरं नाम नगरम्‌ । ' मालतीमाधव, अं. १, 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ र त्र 
ह बड 


नवभारत 
शस ७५८ , 
र क अ 


कि. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


मानण्यास मुळीच पुरावा नाही. त्याकरिता वद्ध 
प्रकाश्ञांनी उद्धृत केलेल्या पुढील इलोकाचा' अथे 
त्यांना कळला नाही- 

रामहतसहस्रभुजी भुजद्याकलितसमदरामेण | 

जननीपत्नीगुरुरपि येन सहस्प्राजुनो विजितः || 

या इलोकात बहिंगे-अमोघवर्षाच्या तृतीय कृष्ण या 
पुत्राचे वणन आहे. त्याची माता आणि पत्नी या 
कलचुरि वंशातील होत्या. कलच्रि राजे आपला 
वंश कातंवीर्थ सहस्राजुन याच्यापासून उत्पन्न 
झाला असे मानत असत. वरील इलोकात कृष्णराजाने 
सहस्प्राजुनालाहि मागे टाकळे असे इलेषांच्या 
साहाय्याने वणिले आहे. त्या श्‍लोकाचा अर्थ असा : 
ज्याने आपल्या दोन्ही वाहुंनी मदविवश अशा 
स्त्रियांना कवटाळले आहे अक्या त्या तृतीय कृष्ण 
राजाने परशुरामाने ज्याचे सहत्त वाह कापून टाकले 
त्या कार्तवीर्य सहख्रार्जुनावर- तो आपल्या मातेचा 
आणि पत्नीचा पूर्वज होता तरी- सरशी केली. 

येथे सहस्राजुन हा वद्धप्रकाश समजतात तसा 
कोणी कलचूरि राजा विवक्षित नाही. या तरडे 
च्याच दुसर्‍या एका इळोकाकडे आम्ही इतरत्र लक्ष 
वेधले आहे. 

(५) ' विद्ठयालभंजिके'तौळ  वौीरपालाने 
चालुक्य भीम विवक्षित होता असे मानळे, तरी 
त्याला वेंगीच्या गादीवर वसविण्याकरिता पाठ- 
विलेल्य़ा कलचुरि सेनेने छत्तीसगड, वस्तर संस्थान 
इत्यादि मार्गाने आंध्यप्रदेशावर स्वारी करावयास 
पाहिजे होती, पुर्वीच्या समुद्रगप्त, ईशानवर्मा मौखरी 
इत्यादि राजांनी याच मार्गाचा अवलंब करून 
पूर्वकिनार्‍यावरची कलिंग व आंध्य देशातील राज्ये 


जिकली होती. तो सरळमार्ग सोडून वीरपाला- 
बरोवरचे कलच्रि संन्य विदर्भातून कशाला जाईल ? 
आंध्यदेशावर स्वारी करताना त्याची शझत्रसेन्याशी 
पयोष्णीच्या ( पूर्णच्या ) काठी चकमक होणें 
सुतराम्‌ असंभवनीय आहे 

तेव्हा ' विद्धणशालभक्चिके ' तील वीरपाल हा 
पूर्यचालक्यवंशी चालुक्यद्वितीय भीम होय या डॉ. 
वृद्धप्रकाश यांच्या मताला काडीचाही आधार 
नाही. 

याच्या उलट त्या वीरपालाच्या रूपाने राष्ट्र- 
कूटवंशी वह्िग ऊफे तृतीय अमोघवर्ष विवक्षित 
होता असे मानण्यास भरपूर पुरावा आहे. तत्का- 
लीन राष्ट्रकूट नृपति चतुर्थ गोविद याचा तो 
चुलता असून मान्यखेटच्या गादीवर हॅकक्‍्क सांगत 
होता. राष्ट्रकटांची राजघानी कानडी प्रदेशात 
असल्यामुळे कोरीव लेखात त्याना * कुन्तलाधिपति? 
असे म्हटले आहे, वहिंग - अमोघवर्षं काही काळ 
कळलच्रींच्या आश्रयास रहात होता असे कुडलूर' 
आणि सुदी* ताम्रपटात म्हटले आहे. त्रिवुरी येथे 
असताना त्याने आपल्या रेवकनिम्मडी नामक कन्येचा 
गंगनृपति पेरमाडी वूतुग याच्याशी विवाह केला 
होता.” त्याचा पुत्र तृतीय कृष्ण याचाहि विवाह 
एका कलचुरी राजकन्येशी झाला होता. तेव्हा 
ब्रिपुरीचा कलचुरि नपति युवराजदेव याने वद्दि 
गाचा पक्ष घेऊन त्याला गादीवर बसविण्याकरिता 
सैन्याची मदत दिली असली तर नवल नाही 
त्रिपुरीहून मान्यखेट्चा मार्ग विदर्भातनच जातो 
तेव्हा वाटेत त्या सेन्याचे अमरावती जिल्ह्यातील 
अचलपुरच्या कर्केर नामक चतु्थे गोविदाच्या 


१. या इलोकाने डॉ. रामकृष्णपंत भांडारकरांसारख्या विद्वानांना चकविले होते. शेवटी त्याचा 


बरोबर अथे प्रा. नीलकंठ 


शास्त्री यांनी प्रथम लावला. 


२. संशोधनमुक्‍तावलि, सर ५, पृ. १६५-१७० 

३. समुद्रगुप्ताने दक्षिण कोसल ( छत्तीसगड ) आणि महाकान्तार ( बस्तर जिल्हा ) आक्रमन 
नंतर पूर्वकिनार्‍्यावरच्या एरण्डपल्ल वगैरे देशांच्या राजांचा पराभव केला. त्याची अलाहावाद प्रशस्ति पाहा 

४. राजशखराच्याच ' कर्परमंजरी या प्राकूुत नाटकातील तत्कालीन राष्ट्रकट राजाचें 
उल्लेख पाहा - अत्थि एत्य दक्खिणावधे कुन्तळेसं सअलजणवल्लहो वल्लह्राओ णाम राआ | 

५. अँ रि. आ.स. मै. ( १९२१) पृ. २१-२२ 


६. ए. इ.्व्हा. ३, पू. १७९ 
७. पूर्वोक्त. 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व .. 
५/६ र. 
यव, 
» नवभारत भै 


क 
4 (00/00/0092 ट्र जह 


क के 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ. वाई 


: चिद्धशालभलनिके'तील ऐतिहासिक समस्या 


'पक्षाच्या राष्ट्रकूट सामन्ताच्या सैन्याशी पयोष्णी 
( पुर्णा ) नदीच्या तौरावर युद्ध झाले असल्यास 
नवल नाही. अमोघवषं ( बद्िंग ) याने ककराचा 
पराजय केल्याचा उल्लेख कोरीव लेखात आला 
आहे तो याच युद्धासंवंधी असावा.' या विजयोत्स- 
वातच त्रिवुरी येथे _  विद्धशालभळिजका प्रथम 
रंगभूमीवर आलेली दिसते. । 

या विजयानंतर कलचुरि आणि राष्ट्रकूट यांचे 
-संवंध पूर्वीवेक्षाहि दृढतर झालेले दिसतात. बहिगाचा 
पुत्र तृतीय कृष्ण याने कलचुरि युवराजदेवाचा 
पराजय केला होता असे मानण्यास मुळीच पुरावा 
नाही. मार्गे उद्धृत केलेल्या इलोकात त्या कृष्णनप- 
तीने कातेवीर्य सहस्रार्जुनावर सरश्ली केल्याचे आल का- 
रिक वर्णन आहे, कलचुरी राजाच्या पराभवाचे 
नाही हे मागरे दाखविले आहे. एवढेच नव्हे 
तर या युद्धानंतर आपल्याला मान्यखेटची गादी 
मिळाल्यावरही शांतप्रकृतीच्या चिन्तनशील वहिगाने 
राज्यकारभाराची दगदग आपला पुत्र कृष्ण 
यावर सोपवून स्वतः 'त्रिपुरी येथेच कालक्रमणा 
करण्याचे पसंत केले होते हे आम्ही तत्कालीन 
'एका ततन्त्रविषयक ग्रंथातील उताऱ्यावरून दाखविले 


'होते.' तेव्हा । विद्धशालभञ्जिका ? नाटिकेतील 
वीरपाल हा राष्ट्रकूटनृपति बहिंग-अमोघवर्षच होय 


हे सिद्ध करण्यास भरपूर पुरावा आहे. 

पण मग त्या वीरपालाच्या कुवलयमाला नामक 
कन्येचा विवाह कर्पेरव्षी ( कलचुरिकेयूरवर्ष ) 
याच्याशी झाल्याचे त्या नाटिकेत दाखविले आहे ते 
कसे ? असा प्रश्‍न उत्पन्न होतो. सकृददशंनी ही गोष्ट 
असंभाव्य वाटते खरी. पण डॉ. अळतेकरांनी 


१. पृ. २ टीप २ पाहा. 


म्हटल्याप्रमाणे राजशेखराने त्या नाटकातील प्रेम- 
कथानक जास्त गुंतागुंतीचे करण्याकरिता ही घटना 
त्यात घातली असावी. त्या घटनेची कथानकाच्या 
प्रगतीसाठी मुळीच आवश्‍यकता नाही. असे असताहि 
हो असंभाव्य आणि आक्षेपाहे घटना त्या नाटकात 
घालणे हे अविवेकोपणाचे लक्षण आहे. राजशेख राच्या 
वावतीत हा अविवेक सुतराम्‌ संभवनीय आहे. 
कारण त्याने इतक्या मूर्खपणाचे नसले तरी अनेक 
अविवेकी प्रसंग आपल्या इतर ग्रंथांत घातले 
आहेत. त्यांपैकी काहींचा निर्देश येथे करू. 

(१) राजशेखराने ' बालरामायणा'त सीतेच्या 
स्वयंवराकरिता अनेक स्वकालीन राजे उपस्थित 
असल्याचे वणिळे आहे. त्यांमध्ये त्रिपुरीचा चेदि 
नुपति, लाट _( गुजराथ ) देशाचा चुलुक्य राजा, 
मरहट्टु ( महाराष्ट्र ) देशाधिपति, शक राजा 
यांचा अंतर्भाव आहे. यांतील कालविपर्यासाची 
राजशेखराला जाणीव नाही ! 


(२) ' बालरामायणा'च्या चोथ्या अंकांत शता- 

नन्द सौतेला पुढील उपदेश करतो - 

निर्व्याजा दयिते ननान्दूपु नता इवश्रूपु भक्‍ता भव 

स्निग्धा बन्धुषु वत्सला परिजने स्मेरा सपत्नीप्वपि। 

पत्यूमित्रजने सनरमवचना खिन्ना च तदृ्द्वेषिपु 

स्त्रीणां संवननं नतभ्रु तदिदं कान्तीषघं भतूपू ॥ 
ह्या इलोकात राजशेखराने ज्याकुन्तलातील कण्वाच्या 
* जुध्रूषस्व गुरून्‌ ? इत्यादि इलोकाचे अनुकरण केळे 
आहे हे स्पष्ट आहे. पण ते करताना झकुन्तलेप्रमाणे 
सीतेला विवाहापूर्वी आणि नंतरहि कधीही सवती 
नव्हत्या तेव्हा त्यांच्याशी स्मितपूर्वक वर्तन करण्याचा 


२. त्या ग्रंथातील पुढील उतारा पुष्कळ वर्षापूर्वी नेपाळ म्यूज्ियमचे संचालक डॉ. एस्‌. एन्‌. सेन 
यांनी मला पाठवला होता. सन १९४१ मध्ये हैदराबाद येथे ओरिएंटल कॉन्फरन्सच्या वेळी मी तो त्यांच्या 


जवळील हस्तलिखितात वाचला होता - 


गतवति शककालळे मडगलेष्वष्टसंख्ये शरदि विशदपक्षे चाशविने शक्रवारे | 


उडूनि सुरपतीशे योग आयष्मतीयं तिथिरपि च गतानां पञ्चमी यंत्र शद्धा | चेदिकुलराजधान्यां गतवति 
श्रीवर्‍द्यगे निहत्यारीन्‌ । तच्छासनेन वसुधां परिरक्षति कृष्णराजे$पि ॥ ही तिथी (शुक्रवार, आश्विन शू. ५ 
शंक ८५८ ) २३ सप्टेंवर सन ९३६ ला वरोबर जुळते. या उताऱ्यात बहिग चेदि देशाच्या राजधानीत 
त्रिपुरी येथे राज्य मिळाल्यावरही राह्त होता असे म्हटले आहे. 


ष्‌ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


.. 
4 
&णिव्मत्ट> 
च »? नवभारत चे न 
क्य हौ प्र 
«(<< &अमृतमहोत्सवी, > 


वर्ष छु > 
च वात र 


“वु 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


-१ 


तिला उपदेश करणे मूर्खपणाचे आहे हे 
ध्यानात आले नाही. 

(३) ' वालरामावणा'च्या आठव्या अंकांत राज- 
दाखरान राम व सीता यांचा ल॑केतून अयोध्येपर्यंतचा 
विमानांतून प्रवास वणिला आहे. त्यांत त्यांना 
प्रथम हिमाल्य केलास, मानस-सरोवर, इन्द्राची 


त्याच्या 


अमरावती, आणि नंतर पृथ्वीवरील ताम्रपर्णी 
गोदावरी, भीमेश्वर, आन्छ्यदेश, कावेरी वगेरे नद्या 


देश, पर्वत वगेरचे 
वसवून केळे आहे. 
नाही ! 

(४).  विद्धणाळ भळ्जिके'च्या चौथ्या अंकांत 
कर्पूरवर्षाची राणी आपण आपल्या पतीचा विवाह 
मगध, मालव, पाळ्चाल, अवन्ती, जालन्धर आणि 
केरल या देशांच्या राजकन्यांची त्यापूर्वीच घडवून 
आणला हता, अते म्हणते. हे विवाह खरोखरच 
घडले होते काय ? त्या काली ( ख्रिस्तोत्तर 
दहाव्या शतकाच्या आरंभी ) मालव आणि अवभन्ति 
येथे दोन भिन्न राजे राज्य करीत होते काय? 
त्यापूवी परमारांचे माळव्यावर स्वामित्व प्रस्थापित 
झाले होते तेव्हा वरील विधान खरे वाटत नाही. 
कलचुरींचे केरलदेज्याधिपाशी वैवाहिक सख्य 
स्थापन झाले होते याला मुळीच पुरावा नाही. 

(५) आपल्या आश्रयदात्यांच्या विजयांच्या 
वणंनात राजदांखर सत्यापेक्षा अनप्रास प्रेमाने आकृष्ट 
झाळेळा दिसतो. उदाहरणाथ त्याच्या ' वालभारता?! 
तील प्रतीहारनुपति महीपालाचे खालील वर्णन पा 

नमितमुरल्मोलिः पाकलो मेकलानां 
रणकलितकलिझंग: केलितट केरलेन्दो: । 


वर्णन भौगोलिक क्रम धाब्यावर 
त्यांतील विसंगतीचे त्याला भान 


हा 


अजनि जितकुलूतः कुन्तलानां कुठारो 
हठहतरमठत्रीः श्रीमहीपालदेवः || 
-या इलोकात कनोजच्या महीपालाने जवळच्या 
कुल्तदेशाधिपतीवरच नव्हे तर दुरच्या कलिऊ 
मुरल आणि केरल देशांच्या अधिपतींवरहि विजय 
मिळविल्याचे वर्णन आहे. त्याला काडीचाहि आधार 
नाही. वरील इलोकातील देशांची नावे अनुप्रासामुळे 
सुचळेली दिसतात. 

राजशेखर हा अत्यंत थापाड्या होता. त्याने 
आपल्या अनेक इलोकात प्राचोन कवींविषयी 
मनोरंजक माहिती दिली आहे खरी, पण त्याच्या 
कित्येक इळोकांनी विठ्ठालांपुढे दुज्ञय समस्याहि 
उत्पन्न केल्या आहेत. उदाहरणार्थ त्याचे तीन 
कालिदास' आणि दण्डीचे तीन प्रवन्ध' याविषयी 
इलोक पाहा. त्याची विधाने स्वीकारण्यापूर्वी ती 
स्वतंत्र पुराव्याने समर्थनीय. आहेत काय हे पाहिले 
हिजे. त्याने “ विद्धणालळभळ्जिके'च्या चोथ्या 
अंकात उल्लेखिलेल्या अनेक राजकन्यांच्या विवाहा- 
प्रमाणे कुन्तळराजकन्येचा 'कल्चुरि नृपति वीर- 
पालाशी विवाहही केवळ काल्पनिक आहे' आणि 
तो त्या न!ःटिकेतील प्रेमप्रसंग जास्त गंंतागुंतीचा 
करण्याकरिता घातला आहे. तसा विवाह होणे 
अशक्य आहे हे समजण्याचा विवेक राजशेखराच्या 
ठिकाणी नव्ह 

वरील विवेचनावरून विद्धशालभळिजिकेतील 
८ ब्ीरपाल ' या पात्राने पूर्वचालुक्‍्यनूपत्ति चालुक्य 
द्वितीय भीम हा विवक्षित नसून तत्कालोन कुन्तला- 
धिपति बदिंग-अमोघवर्ष हाच अभिप्रेत होता हे 
स्पष्ट होईल. 


><<_><२*०९*॥ 


१, एको$पि जोयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ । 

शुडंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किम ॥ 

२. त्रयोडग्नयस्त्रयो वेदास्त्रयो धर्मास्त्रयो गणा: । 
चत्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिष लोकेप विश्वताः ॥ 


२. राजशखराने कपूरमळञजरीतहि विदर्भातील वच्छोम ( वत्सगुल्म ) 


येथील कुन्तलराज- 


कन्यंचा कनोजच्या महींपाळ राजाशी झालेला विवाह वणिला आहे 
वत्सगुल्म ही कधीही राष्ट्रकूटांची राजधानी नव्हती. ती राजशेखराची जन्मभमि असल्याने त्यानें 


है काल्पनिक विधान केले असावे 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
-” ,' र त्रै 
यव, 
"नवभारत न 
क्रो ७५ व 
न्ट< टि अमृतमहोत्सवी >२७ 


च १ > 
चळ त. रज 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


आरा. प्रभाकर पोहरे 


ग्रामीण रचना ब समाज 


१ प्राचीन समाज 


भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासाचा आढावा 
घेता येथील संस्कृतीची व्यापकता लक्षात येते. 
प्राचीन काळ भारताच्या अस्मितेची किल्ली आहे, 
असे स्पष्ट होते. कालांतराने मूळ भारतीयांच्या 
अर्थेश्ून्य ज्ञालेल्या चालोरीती व धामिक पद्धती 
अर्थपूर्ण होत्या याची खात्री पटते. परंतु काळाच्या 
ओवात भारतीयात कसा वदल होत गेला आणि 
त्याचे कोगते परिणाम घडले ते पहाणे आवऱयक 
ठरते. 


भारतातील म्‌ळ रहिवासी कोण होते? त्यांची 
भाषा कोणती होती ? ते संस्कृत होते कौ, नाही 
याविपयी अद्यापही विदठ्ठानात दुमत आहे. क्रग्वेद 
हे सर्वात जुने भारतीय इतिहासाचे वाडमयीन 
साधन प्रमाण मानले तर भारतातील आर्याच्या 
आगमनापूर्वी दास व दस्यू नावाचे लोक असावेत हे 
निरिचित. हे लोक आर्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने 
सुधारलेले होते. त्यांचा खडेगावाशी फारसा संबंध 
नव्हता. क्रग्वेदाच्या व सिन्ध संस्कृतीच्या अभ्यासा- 
वरून हे स्पष्ट होते की, आर्यांच्या आगमनापूर्वी 
भारतात लोकसंख्पा अल्प प्रमाणात होती. आर्यांनी 
दासाना शत्रू समजून त्यांचा पराभव केला, त्यांचे 
देव व संस्कृतीचा स्वीकार करून स्वतःस पवित्र 
व नविळे. आर्याच्या आगमनामुळे भारतीय संस्कृतीत 
फक्‍त वदलच झाला नाही तर अनेक' वाईट पद्धती 
येथे सुरू करण्यात आल्या आहेत. कालांतराने 
देशाच्या लोकसंख्येत वाढ होऊं लागली, त्याचा 
रिणाम ग्रामीण रचना मोठ्या प्रमाणात होऊ 
लागली. आर्यानी आपले वजन कायम राहावे 
म्हणून मूळ भारतोय संस्कृतीत बदल केला: व 
ग्रामीण रचना 
साधला आहे 


हेतुपुरस्सर करून आपला हेतू 


२ प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था 

प्राचीन काळी या देशात प्रत्येक खेडे स्वावलंवी 
व स्वतंत्र होते. ते स्वतःचा कारभार स्थानिक 
लोकांकडून पहात असत. कालांतराने या 
परकीयांची आक्रमणे होत गेळी, अनेक परकी यांनी 
या देशाला मनतोक्‍्तयणे लटले. या देशात आर्यानी 
मुसलमानांनी, इंग्रजांनी, ज्ञीखांनी, शक, कुण, 
इत्यादि लोकांनी राज्य केले. ते या देशाचे काही 
काळपर्यंत माळक झाले, याला आमच्या देशाची 
भिन्नता व विपमता कारण ठरली. परकियांना या 
शाच्या जीवनाशी एकरूप व्हावे लागले. अनेक 
लोक या देश्याच्या संस्कृतोत सामावले गेले. येथे 
अनक भापांचा वापर केला गेला. हे सर्वे जरी 
घडळे असले तरीपण या देझातील ग्रामीण समाज 
व त्याची रचना मात्र कायम राहिली आहे. हे या 
देशाचे वैशिष्टय आहे. ग्रामीण रचनेकडे व तेथील 
समाजाकडे वारकाईने पाहाता या मागे काहीं 
विशिष्ट हेतू असावा असे निश्‍चित वाटते. त्यामुळेच 
आजही आमचा भारतीय समाज विणिष्ट' चाकोरी- 
तून जाताना दिसतो आहे. 

प्राचीन काळापासूनच आपल्या देशात. खेडे हा 
प्रमुख घटक मानला आहे. आजही त्यास महत्व 
देण्यात येत आहे. देशाची संस्कृती, समाज, आथिक 
परिस्थिती व राजकारण सुधारावयाचे असेल तर 
ग्रामीण जनता सुधारली पाहिजे असा विचार अनंत 
काळापासून येथे स्वीकारण्यात आला आहे. कोण- 
त्याही देशात वसती कसकक्यी होत असते. हे बर्‍याच 
अंशी त्या देशांच्या नैसगिक वैशिष्ट्यावरून ठरत 
असते. येथ्रे मात्र नेमके हेच हेतुपुरस्सर साधले 
आहे. प्राचीन काळात आर्यांनी संपत्तीसाठी, ज्षेती- 
साठी, गाईसाठी, दस्यु लोकांचा संहार करून 
स्वतःला श्रेष्ठ ठरविले, इतकेच नाहो तर त्या 
लोकाचा संहार करण्यामागचा त्यांचा वणंद्वेशा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


देशावर . 


वट, 

क यव, 
नवभारत |. 
अमृतमहोत्सवी (5-७ 


क 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


प्रामुख्याने जाणवल्याशिवाय राहात नाही. भारतीय 
सामाजिक व्यवस्था वंशिष्ट्यपूणं आहे. समाजाची 
विभाग पाडून प्रत्येक वाबतीत वेशिष्ट्यता साधण्यात 
आली आहे. उच्च वर्णीय लोकांनी आपले वर्चस्व 
अनंत काळापर्यंत समाजावर कायम राहावे याची 
सोय करून ठेवली आहे. 
३. नसर्गिक हवेत कृत्रिम विषमता व 
ग्रामीण जनता 
आपल्या देश्याच्या ग्रामीण रचनेचे परीक्षण केले 
असता ती वैशिष्टयपूर्ण आहे याची जाणीव होते. 
सर्वसाधारणतः महाराष्ट्राच्या संपूण खेड्यात हिंदूनी 
अस्पृद्य मानलेला समाज म्हणजे महार, मांग, 
चांभार, इत्यादि जमातीचे लोक राहातात. अस्पृश्य 
गणल्या जाणार्‍या लोकांची वस्ती खेडेगांवात 
वहुतेक पूर्व दिशेला करविली आहे. वाकीचा सुवण 
समजल्या जाणार्‍या समाजाची वसती पश्चिमेकडे 
आहे. सर्वसाधारणतः नंर्सागेक हवा परडिचमं 
ते पूवे वहात असते. पदिचिमेकडन वहात येत 
असलेली नसगिक शद्ध हवा प्रथमतः स्पृद्य लोकांना 
मिळावी याउलट राहिलेली व अवद्ध झालेली ह्वा 
कर्केडोल अस्पृश्यांना देण्याची व्यवस्था केली गेली 


तघरता शुद्ध हवेचा सालक आहे, व अस्पर्य हीन 
आहेत. म्हणून त्यांना हवा देणे योग्य आहे 
अना प्रकारच्या विषमतेच्या विचारावर ग्रामीण 


र्‌ःच 


अगन 


ता करण्यात आळी पाहिजे. ग्रामीण रचना कर- 
ताना भविष्य काळाचा विचार करण्यात आला अ हि. 
काळांतरानी समाज सुधारला आणि अस्पृव्य वर्ग 


आपल्या ह्वकासाठी गड लागला तरी पण न कळत 
का होइना आपले वचस्त कायम राहाव. अना 
भरकारचा तरतूद करून ठंवली आहे. 


४. देवता ब बळी पद्धत 
प्राचीन काळापासूनच आर्य व अनार्य यांने दे 
मं वेगळी 


व पूजापद्धती होती. अनार्याचे देव 
आर्यांच्या देवापेक्षा शुद्ध व उच्च समजण्यात येत 
असावेत. अनार्य नंदी, दिव, भवानी, नद्या, अंबा, 


वृक्ष इत्यादि देवाची पूजा करीत असत. अनार्य मति- 
पूजक होते. कालांतराने या लोकांना मागासलेले व 


| अनुक्रमणिका | 


अस्पृश्य समजण्यात येऊ लागले. त्यांचे देव आर्यांनी 
व उच्च वर्णीयांनी वळकावले, त्यामुळे आज स्पृश्‍्य- 
वर्ग नंदी शिव भवानी, वृक्ष इत्यादि देवांची पुजा 
करताना दिसत आहे, 


बळकावून त्यांना मरीआई, मसाई, मसोव्रा, खंडोवा 
इत्यादि देव दिले आहेत. या देवांचा आहार मोठा 


: असतो. मांसाहार या देवाचा प्रमुख आहार असतो.. 


८ 


पूर्वी आर्य 'जमातीही मांसाहार करीत असे. 
कालांतराने मांसाहार अशुद्ध मानून आर्यांनी शुद्धता 
व पवित्रता आपल्या वाट्याला घेतली आहे. 
अस्पृ्यांचे देव बहुतेक गावाच्या पूर्व दिशेला व॑ 
वेशीच्या वाहेर असतात, गावात देवीची साथ 
आली असता तिला संतुष्ट करून घेण्याची पद्धत 
आजही भारतीय उच्च व अस्पृष्य समाजात आहे 


देवी'च्या साथीतून गावाला वाचविण्यासाठी मसाई 


व मरीआईला वळो देऊन संतुष्ट करण्याचे कार्य 
महार किवा मांग या अस्पृत्यवर्गांचे समजले जाते. 
अस्पृश्यांना दिल्या गेलेल्या देवाचा आहार मोठा 
असतो. म्हणून अशा प्रकारचे देव त्यांना योग्य 
आहेत अशी स्पृव्यांची विषमतेची भावना आहे 
मांसाहार या देवांना देण्यासाठी ज्या प्राण्यांना वळी 
द्यावयाचा असतो तो अस्पृष्यानी हिसेचे पातक 
अस्पव्यावर लादण्याचा हा एक डावच नादी तर 
जन्मोजन्मी अस्पृश्य वर्गाने अस्पृष्य राहावे याची 


सोय बा देवता अस्पृ्यांना देण्यामागे आहेत. हिदू 


घर्म पद्धतीनुसार पूर्व जन्मींच्या पापामुळे अस्पूष्य 
होतो अशी समजूत आहे. अस्पृश्यांनी देवाना सतुप्ट 
करण्यासाठी वळी दिलेले असतात आणि त्यामुळे 
पापाचे खापर त्यांच्या डोक्यावर फोडले जाते, 
त्यामळे पिढ्या न पिढ्या ते पाप करीत राहावे व 
अस्पद्य राहावत अद्षा हा! धार्मिक योजना स्पृव्य 
वर्गीयानीं अस्पृश्याना दिली आहे. हिन्दू धर्मातील 
महार जमात आज मोठ्या प्रमाणावर व्‌द्ध धर्मात 
गेल्यामुळे अक्षया देवतांची पूजा 
असले तरी पण आजही मह 


करण्याचे सोडले 


राष्ट्रात मांग, चांभार, 
पूजा 


वडार, ढोर इत्यादि जमाती त्याच देवांची 


करतात. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


या देवाच्या देवळात आज 
अस्पृन््यांना प्रवेश दिला जात नाही. अस्गृश्यांचे देव 


५ प 
च कम्य 
१ वो 
३९ 
रक वष “क 
र क 


अमृतमहोत्सवी (5-७ 
द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रामीण रचना ब समाज 


गावात आलेली देवीची साथ विशिष्ट कार्यक्रम 
करून घालविण्यात येते. मसाई किवा मरीञआडईला 
वळी देऊन संतुष्ट केळे जाते. “ पोतराजा ” नेच 
देवीला संतुष्ट करावयाचे असते. या सणानिमित्ताने 
रेड्याचा वळी द्यावयाचा असतो तो वळी अस्पृश्य 
समाजातील माणसाने सुऱ्याच्या एकाच झटक्याने 
करावयाचा असतो. तसे करता आले नाही तर 
गावाचा पाटील त्याचाच' वळी घेतो, व दुसर्‍या 
अस्पद्याला या कार्यांसाठी उभे केळे जाते. वळी 
दिलेल्या रेड्याच्या पोटातील आतडी त्या माणसाने 
वाहेर काढावी, त्यातील जेण किवा घाण काढून 
टोपल्यात भरावे. आतडी स्वतःच्या गळ्यात घालून 
व शदोणाने भरलेले टोपले डोक्यावर घेतल्यानंतर 
त्या माणसाला नग्न करण्यात येते. त्याच्या तोंडात 
काळीज व फुप्पुसे देण्यात येतात. त्या पत्नीचे 
कुंकू पुसण्यात येते. अश्या अवस्थेत त्या माणसाला 
वाजंत्री लावून गावांच्या चारी दिशेला फिरवून ते 
शेण चारी दिशेला टाकविण्यात येते. त्यामुळे 
देवीची साथ गावाबाहेर जाते, अक्ली खुळी समजूत 
आहे. पोतराज देवीच्या संवंधात गाणी गात 
असतो : 

आई ग, मरी माता, तुज्ञा शेंदराचा ओटा 
वुचड्यात लिवु टोचा आई ग मरी माता 
धूरपता माय तुळा रेड्याचा निवेद 
सव्वा खंडीच भोजन ग धूरपता माय, 

या कार्यक्रमास “ आई वोळावणे असे म्हणतात” 
अस्पृ्यांच्या देवता त्यांच्याप्रमाणेचे गावाच्या 
करदोड्या वाहेर असतात. भारतीय समाजाने देव 
धर्माचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर हे स्पप्ट होते 
कौ, स्पृश्यानी काही मोठ्या माणसांना देव किवा 
अवतार मानून सर्वसामान्य माणसाला वुद्धिवादा- 
पासून व प्रज्ञेपासून भ्रप्ट केळे आहे 
ग्रामीण व्यवसाय 

वेदिक काळापासूनच भारतात उच्च नीचता 
पाळण्यात यत आहे. पुढे लोकसंख्येच्या वाढी मुळे श्रम- 
विभागणीच्या तत्त्वासाठी समाज वि भागण्यात आला 
असे सांगितले गेळे. खऱ्या अर्थाने समाज श्रम विभाग- 
णीसाठी विभागला गेला नाही, स्पृद्यानी आपले 


न,.भा,. २९ 


अनुक्रमणिका | 


सामाजिक व आथिक वर्चस्व समाजावर कायम 
राहावे यासाठी समाजविभागणी केली आहे. हे 
भारतीय समाजाच्या वेगवेगळ्या व्यवसायावरून 
स्पष्ट होते. काळाच्या ओघात वेगवेगळ्या जाती 
विशिष्ट व्यवसाय करू लागल्यामुळे जो जातिव्यवसाय 
होऊन वसला होता, तोही जन्मा धिष्ठित ठरला गेला. 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, व वेंश्य यांनी शेती, व्यापार, 
सेन्यात नोकरी, हिद्योबनीसाचा, संदेशवाहकांचा 
असे कोणतेही व्यवसाय करण्याची सोय केली आहे. 
याउलट अस्पृश्यांनी विशिष्ट व्यवसायच करावेत 
असा दंड केला. अस्पृद्यांच्या धंद्यावर नि्वंध घालण्या- 
मागेसुद्धा विशिष्ट दृष्टिकोन साधला आहे. या 
लोकांच्या वस्तीचा व अन्नाचा प्रश्‍न सोडविण्याची 
तरतूद होनपद्धतीने केली आहे. सकाळ ते सायंकाळी 
घुंगराची काठी घेऊन घरोधर भाकरी मागून कुटुंबास 
अन्न पुरवावे, व मृत माणसाचे कपडे घालावे अश्ली ही 
दरिद्री योजना यांच्यासाठीच केळी गेली, हराल्ड 
आर इस्कस या लेखकाच्या [18 !58 ॥॥७- या- 
८०ए०॥8॥1]08 या ग्रंथातील उतारा पूरक ठरेल : 


“* (१) 1001105 तण ऱ पाज (0 एंघारठ 
ळेपच तळ्ेत. उघाः०88808, 06७ फ'6 
100 एवा 10 (115 ए०॥ छा 18 (० 
8, 110 11081. 1115 8556811 18 हणा] 
100१ ते 10%, छणल'७& 1०७०10 1७ 0 
तढ्चत 81'०85808. 1109 1115 9]50 छु० 
४0 (116 101865 ठा छा शा ०886 
गएागताड तपे घडो णा वित, छत 8 
चड. गयागलाड फण्पात शिठ्तरा ०; 
फाःव्चत, ॥तर्]- लाठप़लत कणा शा तीय 
घात ठया, ॥॥, 


श्रमविभागणीच्या तत्वामुळे आथिक परिस्थिती 
सुधारण्यास मदत होते. ग्रामीण भागातील अस्पृद्य 
समाजातीळ ल्त्रिया वेगवेगळे काम करताना 
दिसतात. काम करण्यामागे त्यांचा उपजीविकेचा 
जरी उद्देश असला तरी अप्रत्यक्ष रीत्या देशाच्या 
आथिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यास मदत झाली 
असे मानावे लागते. या उलट स्पृदय वर्गीय स्त्रिया 
आजही ग्रामीण मालकीचेच काम करतात. त्यामुळे 


९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ र त्र 


क र. ग त्णात्क> 


क क ) 
तश र 


ही कि. 


हारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


काही प्रमाणात का होईना त्यांच्याकडून आथिक आदरातिथ्याच्या पद्धती 


मदत होत नाहीं. यावेळी' समाजवादाविषयी विचार 
करताना आथिक समता प्रस्थापित करण्याची 
आवडद्यकता वाटते. व वर्नाडशाँ यांनी 

6 पण [गह छळ, ए0ण॥ाला5 (जणातर 
10 80लंहाडाा दाते 08श्‍ाडाय ” या 
ग्रंथात मांडलेले विचोर आठवतात. 


€ णा, 16 3001811508 880 18 शता 
11016 01 ॥॥७88 [1815 ७॥)) ए०॥ ७०७], 
घेगत ए)88ॉ, (112 01]9 5808: चिया 
18 ० ष;्टांश ७एश'0०तए ४ ७तृप] 81816 
110 ए.ए, 800, 01 9 110801 816 
18, 0! ॥०७ णेत आढ 5, ण एणाऊ इल 
ल ४० 8160 त068 07 छा0 ल एका 
गाळा ट्रिाठा' प857? 

कालांतरांनी अस्पृद्यासाठी वळुतेदाराची पद्धत 
अवलंबिण्यात आलो होती व आजही महाराष्ट्रा- 
तील ग्रामीण भागात चालत आहे ॥र, मांग, 
चांभार, धोवी, सुतार, लोहार इत्यादि अस्पृश्य 
समजल्या जाणार्‍या समाजाला त्यांनी केलेल्या 
कामाचा मोवदला पेद्याच्या स्वरूपात न देता 
वर्षाच्या ज्ेवटी धान्याच्या रूपात देण्याची ती पद्धत 
आहे. कामाच्या मोवदल्यात जे धान्य देण्यात येते. 
तेही निश्चित करण्यात आलेले नसते. मालकाने जे 
दिले असेल त्यातच वलुतेदाराने समाधान मानले 
पाहिजे. असा दंडक असतो. आपल्या कामाचा 
मोवदला विशिष्ट प्रमाणात मिळावा अशी मागणी 
बलुतेदार करू शकत नाहो. अद्या प्रकारची सोय 
करण म्हणज अस्पृष्षय समाजाची आधिक वाज 
वळकट होऊ नये हा हेतू असतो. भे 

व्यवसायपद्धतीमुळे आथिक परिस्थिती न 
सुधारता भारतीय समाज वेगवेगळ्या जातीत 
विभागण्यास मोठी मदत झाली आहे, जाती 
व्यवस्थेमुळे समाजात भिन्नता व विषमता निर्माण 
झाली आहे. समाज व्यवस्था दुभंगली व 
देशाच्या एंबयास अडथळा निर्माण झाला 
अनक वेळा भारतीयांना परितंत्र्यात राह 
आहे 


यामुळे 
त्यामुळे 
वे लागळे 


१० 


अनुक्रमणिका | 


लोकांनी 


ग्रामीण समाज आदरातिथ्यासाठी ज्या पद्धतीचा 
उपयोग करतो त्यातही वरेचसे अंतर आहे. अस्पृर्य 
गणल्या जाणाऱ्या वर्गाच्या एकमेकाविषयी आदरव 
स्वागत करण्यासाठी काही पद्धती आहेत. स्पृश्य वर्ग 
नमस्कार, रामराम, जयरामंजीकी, इत्यादि शब्दानी 
इतरांचे स्वागत करतो, व खुशाली विचारतो. अस्पृश्य 
वर्गाला अशा प्रकारच्या शब्दानी स्वागत करता येत 


नाही. त्यांनी जोहार, फुरमांग, व शरनार्थे अद्ला 
प्रकारचेच शब्द स्वागतांसाठी व आदर व्यक्‍त 


करण्यासाठी वापरावेत असा नियम आहे. उच्च 
वर्गातील ब्राह्मण, मराठा, मारवाडी, देशमुख, वाणी 
इत्यादि समाजातील गुरव काही कामानिमित्ताने 
महारवाड्यात, मांगवाड्यात, किवा चांभारवाड्यात 
आला तर तेथील अस्पृन्य स्त्री त्यांना “ कारभारी 
म्हणून संभवतात, त्य़ाला मोठ्या आदराने वाकून 
“पाया पडते? अश्या शव्दाने आदर दाखवतात. या उलट 
मागास वर्गीय समाजातीळ पुरुष उच्च वर्गीय 


,लोकांच्या वाड्यात गेला तर त्याला मात्र दूर राहुनच 


काम करून घ्यावे लागते. तो तेथील स्त्रियांना 
५ साय ? म्हणन त्यांचा आदर करतो. समाजातील 
असे अंतर वर्षानुवर्ष कायम आहे त्यामुळे देशामध्ये 
समतेसाठी केले जात असलेले प्रयत्न अल्प पडतात 
असे वाटते. 
नैसर्गिक पाणी ब ससाज 

ग्रामीण भागात प्रामुख्याने ओढे, होळ, नद्या, 
यांच्या पाण्यांचा उपयोग केला जातो. अस्पृष््य 
समाजाची आथिक परिस्थिती वरी नसल्याकारणाने 
त्यांना आड किवा विहीर खोदून पिण्याच्यापाण्याचा 
प्रश्‍ल सोडविता आला नाहो. त्यामळे नैसगिक 
वहाणार्‍या पाण्यावरच त्यांना अवलंबन राहाणे 
भाग पडळ, उताराकडील पाणी' अस्पश्यानी घ्यावे 
त्यांचाच उपयाग त्यानी करावा असा दंड करण्यात 
आला आहे. वरच्या भागाकडे गावातील प्पृव्स 
पाणी प्यावे, उतताराचे अशुद्ध पाणा 
अस्पष्यांना प यामाग अक्षी विषमतेची भमिका 
आहे. स्पृ्यानी उताराकडे पाणी भरणे त्यांचा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


_/ 


। 


कटि 
शिवण १० त> 
नवभारत > |. 


श 


9५९ 
अमृतमहोत्सवी (5-७ 


ऐट. “१ 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रामीण रचना ब समाजं 


अवमान समजला जातो, पाण्याच्या ठिकाणीही चढ 
उतार समाज-संवंधात साधला आहे. 

मानवी समाजाचे परीक्षण केळे असता समाज हा 
क्रियाशील असलेला आढळतो. क्रिया समाजाच्या 
प्रत्येक अवस्थेत चाळू असते. संमाजाच्या प्रत्येक 
व्यक्तीचे व गटाचे विचार व कल्पना सातत्याने 
वदलताना दिसतात. कधी कधी घटनांचे अर्थ 
वदलतात. विचारात व कल्पनात वदल करून माणूस 
आपले' जीवन सुखकर करण्याचा प्रयत्न करीत 
असतो. येथे मात्र या बावतीत समानता साधली 
गेली नाही. 
ग्रामीण जनता व समाजवाद 

आज आपल्या देश्यात समाजवादाची भाषा बड्या 
नेत्यांच्या तोंडून ऐकावयास मिळत आहे. खेड्या- 
पासून ते देशाच्या राजधानीपर्यंत समाजवादा- 
विषयी चर्चा सुरू आहे. खऱ्या अर्थानी समाजवाद 
आणावयाचा असेल व हरित क्रांती यदास्वी कराव- 
याची असेल तर ग्रामीण भागात समतेची पताका 
फडकावली पाहिजे. बहुतेक जनता ग्रामीण भागात 
राहात आहे, याची जाणीव आम्हास असली पाहिजे. 
“< बहुतांचे वहुत हित ? हे ध्येय खर्‍या अर्थाने 
साधले गेळे पाहिजे, समतेचा ध्वज भारतीय 
लोकशाहीला पोपक असे वातावरण निर्माण करील. 
लोकशाही, समाजवाद व हरित क्रांती खऱया अर्थाने 
यशस्वी करावयाची असेल तर समान व सामुदाईक 
नेतृत्वाची गरज आज देशाला आहे. आजही खेडो- 
पाडी विषमता टिकून आहे. खेडोपाडी दलितांचा 
वग हादरला जात आहे. याला कारण ग्रामीण दलित 
जनतेचे आधिक जीवन गावावर अवलंबून आहे. 


| अनुक्रमणिका | 


उठाव केला तर 
शासनाचे कायदे 
नाहीत. ग्रामीण 


समतेसाठी व हक्कासाठी त्यांनी 
त्यांच्यावर अन्याय केळे जातात 

अद्याप खेड्याच्या वेक्षीत शिरलेले 
भागात ख्ढींचा व परंपरेचा कायदा राजरोसपणे 
राज्य करताना दिसतो आहे. ग्रामीण रचनेत वदल व 
समाज सुधारावयाचा असेल तर आमच्या नेत्यानी 
खेड्याची वाट धरली पाहिजे. समाजसुधारकांची 
गरज आहे. समाजसुधारक सुधारणेसाठी ज्या योजना 
आखतीत त्या यदास्वी करण्यासाठी सरकारने त्यांना 
पूरक असे कायदे करणे योग्य ठरेल. खेड्यातील 
जनतेचा गृहनिर्माण संस्थेमाफंत प्र्न सोडविता 
आला पाहिजे. समाजवाद व समता आणण्यासाठी 
अनक प्रयोग केले जातात. सहकार चळवळ हा प्रयोग 
उच्च दर्जाचा ठरला आहे. अद्या चळवळीत 
आथिक दृष्टया ग्रामीण भागात मागासलेले अततील 
त्यांना सहकारी संस्थात सभासद करून घेतले गेले 
पाहिजेत. सभासदांच्या फीचे वस्धन त्यांना नसावे 
त्यामुळे आपोआपच संपत्तीची समान विभागणी 
होण्यास मदत होईल. पडित जमिनी भूमिहिनांना 
देऊन त्यांचा आथिक प्रश्‍न सोडविता आला. पाहिजे. 
दोेतीवर योग्य प्रमाणात शिलिंग बसविणे योग्य 
आहे. धर्माला विशेष महत्त्व न देता शिक्षणाचा 
प्रसार खेड्यातील झोपडीपर्यंत केला गेला पाहिजे 
राजकीय क्षेत्रात नातलगांचा व जातीचा गोतावळा 
वाढणार नाही याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. 
वदलत्या परिस्थितीप्रमाणे आम्ही समाज वदलला 
पाहिजे. तेव्हा कोठे आम्ही समतेच्या चंद्रावर पोहचू, 
व समाजवादाकडे वाटचाळ करू; नसता हे एक 
रंगेल स्वप्न ठरेल, 


१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वट, 

क यव, 
नवभारत |. 

१ 2३५ 
अमृतमहोत्सवी (5-७ 


खिळा *फ 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. सु. वा. बखले 


“ सेश्वरवाद । म्हणजे काय ? 


मनुष्य जेव्हा स्वतःला ' सेश्‍वरवादी ' - अथवा 
* निरीदवरवादी ' - समजतो तेव्हा ह्या शब्दांचे 
नेमके काय अर्थ होतात आणि त्यात इतर कोणते 
अर्थ अभिप्रेत असतात ह्याचा विचार तो सहसा 
करीत नसतो. “मी सेदवरवादी असे तो 
केवळ म्हणत असतो परंतु तो मुळात तसा नाही ही 
दाक्यता असू शकते. कारण ' सेव्वरवाद ? ह्याचा 
स्पष्ट अर्थ त्याला माहित नसतो. म्हणून येथे केवळ 
ह्या शब्दाचा अर्थ काय होऊ शकतो ह्याचाच' 
विचार करावयाचा आहे. 


अ >. ग, | 
आहे 


“मी सैश्वरवादी आहे ? असे जेव्हा मनृप्य म्हणत 
असतो तेव्हा सर्वसामान्यपणे ' माज्ञा परमेश्‍वराच्या 
अस्तित्वावर विश्‍वास आहे? अथवा “मी परमेश्वराचे 
अस्तित्व मानतो' अक्षी अथवा ह्या अर्थाची इतर 
विधाने तो करीत असतो. प्रश्‍न असा आहे कौ 
कोणत्याही वस्तूवर- मग ती परमेश्वर असो की 
इतर असो- । विश्वास? असणे म्हणजे नेमके 
काय ? “*माज्ञा विश्‍वास आहे की फळा काळ 
आहे' आणि मला माहित आहे की फळा काळा आहे? 
ह्या विधानांचे अर्थ सारखेच होतात काय ? जेव्हा 

फळा काळा आहे ह्यावर माज्ञा विदवास आ 

असे मतुष्य म्हणतो तेव्हा हा विझ्ववास चुकीचा 
अथवा असत्य राहू शकतो, निदान तशी तार्किक 
शक्यता असते, असे ध्वनित होते. फळा काळा 
अस वाटू शकते, तसा आभास निर्माण होऊ 
शकतो आणि म्हणून विदवास हा निश्‍चित राहीलच 
ह्याविषयी संशय उत्पन्न होऊ गकतो परंतु जेव्हा 
* फळा काळा आहे हे मळा माहीत आठे? असे 
मनुष्य म्हणता तेव्हा ते ज्ञान अथवा अनभव चकीचे 
थवा असत्य राहू शकत नाहो, तक्षी ताकिक 
दाक्यताही नाही, असे £वनित होते. थोडवयात 
ज्ञानाचे एक लक्षण निश्चितता आहे आणि विदववा- 
साच ते लक्षण नसू गकते असे आपण म्हण दकतो 


मुकमणिका 


अर्थात विद्वास हा सत्य राहू शकतो अथवा होऊ 
शकतो हे ह्या ठिकाणी नाकारले नाही. तो फक्‍त 
नेहमीच सत्य असतो, जे ज्ञानाचे लक्षण आहे, हे 
येथे नाकारळे आहे. तसेच विद्वास हा अधिकाधिक 
सत्यही राहु शकतो हेही या ठिकाणी नाकारले 
नाही. 
म्हणून 'परभेश्‍वराच्या अस्तित्वावर माज्ञा विदवास 
आहे असे जेव्हा मनुष्य म्हणतो तेव्हा € फळा काला 
आहे ह्यावर माझा विश्वास आहे? ह्या विधाना- 
सारखाच त्याचा अर्थ करावा लागेल आणि ' परमे- 
दवर आहे हे मला माहित आहे? ह्या विधानाचा 
अर्थहि' फळा काला आहे हे मला माहित आहे? ह्या 
विधानासारखा करावा लागेल, सेश्‍वरवादी मनुष्य 
वरील विधानांपेकी “ परमेइवराच्या अस्तित्वावर 
माज्ञा विदवास आहे' हेच विधान मान्य करीत 
असतो. आणि असे विधान मान्य करोत असताना 
“ परमेदवराच्या अस्तित्वावर माझा विद्वास आहे? 
आणि * परमेश्वराचे अस्तित्व मला माहित आहे! 
ह्या विधानांमध्ये तो फरक करीत असतो. परमे- 
इवराच्या अस्तित्वावरील “ विश्वास ? चूक अथवा 
असत्य' असू शकतो, परंतु परमेदवराच्या अस्तित्वाचे 
“ज्ञान ? चूक अथवा असत्य राहू शकत नाही. 
आता, * परमेद्वराच्या अस्तित्वावर विश्वास 

आहे? असे म्हणत असताना मनुष्याला कोणता 
अर्थ अभिप्रेत असतो हे ठरवायचे आहे. ह्या 
विधानात खाळील विधाने अभिप्रेत असली पाहिजेत. 
कारण जोपर्यंत ह्या विधानांवर विदवास नसेल 
तोपर्यंत परमेश्वराच्या अस्तित्वावरही विश्‍वास 
आहे असे म्हणता येणार नाही, वरील विधानात 
अभिप्रेत असळेली विधाने अशी सांगता येतील 

१ * परमश्वर सवेश्रेष्ठ आहे 

२ ' परसंइवर सृष्टीचा कर्ता आहे. 

३ * मनष्य आणि परमेदवर ह्यात हत आहे.” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ र त्र 


च्य र. ग त्णात्क> 


क क ) 
तश र 


ही कि. 


हारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


: सेश्वरवाद ? म्हणजे काय ९ 


वरील विधानांवर विदवास ठेवण्यासाठी- अथवा 
राहण्यासाठी- त्या विधानांचा अर्थ स्पष्ट करावा 
लागेल. परंतु असे स्पष्टीकरण करण्यासाठी ह्या 
विधानातील “परमेश्‍वर? ह्या शब्दाची व्याख्या 
करण्याची या ठिकाणी आवद्यकता नाही. आपण हे 
गहीत धरू को “परमेश्‍वर? म्हृणजे काय हे मनुष्यास 
कळते, ज्याप्रमाणे ' गोड? म्हणजे काय कळते त्या 
प्रमाणे. त्या पदाची व्याख्या देण्याची आवव्यंकता 
नसते, आणि दुसरे असे को “परमेब्वर? ह्या 
पदाची व्याख्या कोणतीहि केली तरी एकूण युक्‍्ति- 
वादाला धोका पोहचत नाही. म्हणून त्या भरीस न 
पडता “ परमेदवर? म्हणजे काय हे गृहीत धरून 
वरील विधानांचा अथ काय होईल ते पाहू. 

* परमेश्‍वर सर्वश्रेष्ठ आहे म्हणजे त्या व्यति- 
रिक्त कोणतीही वस्तु अथवा अवस्था श्रेष्ठ नाही 
असा अर्थ उघडच निघतो. आणि ह्यावर मनुष्याचा 
विद्वांस असला पाहिजे. परमेद्वराशिवाय इतर 
वस्तु राहु शकतात हेही उघड आहे, जसे, पैसा, अणु 
सत्य, मानवता वगेरे. ह्या सर्वे गोष्टी परमेदवरा- 
व्यतिरिक्त आहेत. परंतु त्यापेकी एकही परमे*वरा- 
हन श्रेण्ठ नाही असा विदववास असला पाहिजे. 
परंतु ' श्रेष्ठ आहे कौ नाही हे ठरविण्याचा 
निकप कोणता राहू शकतो ह्याचाही आपण विचार 
केला पाहिजे. कारण परमेश्‍वर सर्वश्रेष्ठ आहे असे 
मनुष्य तोंडाने म्हणत राहोल परंतु त्यावर त्याचा 
वास्तविक विद्वास आहे कौ नाही हा प्रश्‍न 
शिल्लकच राहील, अमुक एक गोष्ट दुसरीपेक्षा 
मनुष्याच्या जीवनात ' श्रेष्ठ? आहे की नाही हे 
ठरविण्यासाठी तो त्याच्या जीवनात त्या दोन 
गोष्टींपैकी महत्त्व कोणत्या गोष्टीला देतो हे ठर- 
वावे लागेल. आणि हे ठरविण्यासाठी आपल्याला 
हा निकष देता येईल की मनष्याच्या जीवनात दोन 
गाप्टामध्य ' संघष? उत्पन्न झाल्यास मनष्य 
होणत्या गोष्टीचा स्वीकार करतो ह्यावर तो 
कोणत्या गोष्टीला महत्त्व देतो हे अवलंबून राहील 
ज्याच्या जीवनात पेसा सर्वेश्रेण्ठ असतो त्यांच्या 
जीवनात पैसा आणि इतर कोणतीही वस्तु ह्यात 
संघप उत्पन्न झाल्यास ते पेणाचाच स्वीकार कर- 
तात, नव्हे, पेसा सवश्रेष्ठ जर ते मानत असतील 


| अनुक्रमणिका | 


तर तसा स्वीकार त्यानी करावयास पाहिज. हाच 
निकप सत्य, मानवता, अणु वगैरे वतस्तूंसंवंधी 
लावता येईल, तसेच परमेश्‍वराच्या संवंधातही तो 
लावता येईल. म्हणजे जर मनुष्याच्या जीवनात 
परमेश्‍वर आणि इतर वस्तु- मग ती. सत्य असो, 
कौ अणु असो, पेसा असो की मानवता असो, 
को इतर कोणतीही असो- ह्यात संघष येईल 
तर त्य़ाने परमेदवराचाच स्वीकार करावयास 
पाहिजे असे म्हणावे लागेल. “ परमेइवर सर्वश्रेष्ठ 
आहे' असे म्हणत असताना वरील अर्थ त्यात 
अभिप्रेत आहे. आणि ' परमेश्‍वर ? म्हृणजे ' अणु ?, 
अथवा ' मानवता ', अथवा “सत्य ' अथवा “ पैसा? 
असा चुकीचा अथे * परमेश्‍वर? ह्या पदाचा केला 
तरीहि ' श्रेष्ठात्वाचा मूळ निकष हा अवाधित 
राहील. 

२. सेश्वरवादी मतृष्याला दुसरेही विघान मान्य 
असले पाहिजे, ' परमेश्‍वर सृष्टीचा कर्ता आहे? 
हे विधान मान्य नसलेला मनुष्य सेश्‍वरवादी आहे 
असे म्हणण्यात विसंगती निर्माण होईल, ह्या 
ठिकाणी ' परमेइवर सृष्टीचे कारण आहे? हे विधान, 
* परमेश्वर सृष्टीचा कर्ता आहे ' असे म्हणत अस- 
ताना, अभिप्रेत नाही. कारण उघड्च “कारण? व 
“कर्ता? ह्यात भेद आहे. शास्त्रज्ञ समजतात त्या- 
नुसार अणु सृष्टीचे * कारण? आहे परंतु अणु 
सृष्टीचा “ कर्ता? आहे असा अथ त्यातून निघत 
नाही. म्हणूनच ' परमेइवर सृष्टीचा कर्ता आहे' 
आणि ' अणु सृष्टीचे कारण आहे ' ही' विधाने 
परस्पर विसंगत नाहीत. कारण एकादा शास्त्रज्ञ 
दोन्हीही विधाने सुसंगतीने एकाच वेळी मान्य 
करू शकतो. आणि तसे केल्यास तो शास्त्रज्ञ असूनही' 

ववरवादी भाहे असे तो म्हण शकतो. अर्थांतच 
“कर्ता? आहे असे म्हटल्यावरोबर सृष्टीच्या 
निर्मितीमागील त्याचा हेतु काय? तो हेतु 
आपल्याला कसा समजू शकतो ?, हेतु समजू शकतो 
असे गृहीत धरल्यास समजलेला हेतु आणि परमे« 
इवराच्या मनात असलेला वास्तविक हेतु ह्यात 
साम्ये आहे को भेद आहे हे कसे ठरविता येईल? 
ह्या प्रकारचे महत्त्वाचे प्रश्‍न जरी' उपस्थित होत' 
असले, तरी त्यांचा ह्या ठिकाणी विचार करण्याची 


१३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
५“ 
हुमित्यते धर 
” नवभारत 
श्र षि ७५ नौ >१९ 
न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >२० 


७ वर्ष _ हु > 
*९ र १ 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आवड्यंकता नाही. कारण हेतु आहे किवा नाही 
ह्यावर परमेश्‍वर सृष्टीचा कर्ता आहे किवा नाही हे 
अवलंबून नाही. हेतु कोणताच नाही असे गृहीत 
धरले, अथवा म्हटले, तरीही परमेश्‍वर सृष्टीचा 
कर्ता आहे असे म्हणता येईल, आणि तसे म्हणत 
असताना कोणतीही व्रिसंगती निर्माण होणार 
नाही. 

२. ' मनुष्य आणि परमेश्‍वर ह्यात देत आहे! ह्या 
विधानाचा अर्थ उघड आहे. आणि तो असा की 
मनुष्य मनुप्य आहे आणि परमेश्‍वर परमेश्वर आहे 
कितीही प्रयत्न केला तरी मनुष्य मनृष्य असताना 
परमेश्‍वर होऊ शकत नाहो अथवा परमेश्‍वर 
परमेश्‍वर असताना मनुष्य होऊ झकत नाही. 
मतृष्य परमेश्‍वराजवळ जाऊ दोकेल, परमेश्वराचे 
दर्शन घेऊ शकेल, परंतु परमेश्‍वर होऊ शकणार 
नाही. एका अर्थाने परमेश्‍वरासारखा देखील तो होऊ 
शकेल, परंतु “ परमेदवरासारखा होणे आणि 
“* परमेश्‍वर? होणे ह्यात महदंतर आहे. तसेच 
परमेश्‍वर मनष्य होऊ शकत नाही. अवतारांच्या 
उदाहरणांवरून परमेश्‍वर मनुप्य होतो असे म्हणता 
येणार नाही. कारण अवतार जेव्हा अवतार असतात, 
म्हणजे मनुष्य असतात, तेव्हा ते परमेश्‍वर नसतात 
असे म्हटल्यास त्याला आधार देता येईल. ( जसे : 
राम, कृष्ण ). तेव्हा मतुष्य आणि परमेइवर ह्यात 
द्वैत आहे, ते एकच नाहीत. त्यांच्या स्वरूपात भेद 
आहे, त्यांच्या कार्यक्षमतेत भेद आहे. वास्तविक 
सर्वेच वावतीत भेद आहे हे येथे विस्ताराने स्पप्ट कर- 
ण्याची आवश्यकता नाही. अश्ली एकही वाव नाही. 


| अनुक्रमणिका | 


ज्यात मनृप्य आणि परमेश्‍वर ह्यात साम्य आहे. 
* परमेश्‍वर अस्तित्वात आहे? आणि * मनृष्य 
अस्तित्वात आहे ' ही विधाने मान्य केल्यास ' अस्ति- 
त्वाच्या वावतीत? साम्य आहे असे जरम्हटले तर ते 
चुकीचे होईल. कारण ' अस्तित्व ? ह्याचा अर्थ दोन्ही 
विधानोत एकच होऊ रकत नाही. दोन्ही विधानातील 
८ अस्तित्व' हे भिन्च “प्रकारचे? आहे, भिन्न 
“ कोटीचे ' आहे असे म्हणता येईल आणि तसे 
म्हटल्यास विसंगती निर्माण होणार नाहो. कारण 
वस्तूचे स्वरूप जसे असेल त्यावरून तिच्या “ अस्ति- 
त्वाचा ' अर्थ करावा लागेल, तो तसा करताही 
येईल, परमेश्‍वर आणि मनुष्य एकाच प्रकारच्या 
वस्तु नसल्याने- कारण त्यात द्वैत आहे- त्यांच्या 
वावतीत वापरंठेला 'अस्तित्व? हा शब्द एकाच 
अर्थाने वापरल्यास ताकिक दोष होईल; म्हणून 
वरील दोन विधानांच्या साह्याने अस्तित्वाच्या 
वावतीत दर्शविलेले साम्यही ताकिक दृष्ट्या सदोष 
आहे असे म्हणता येईल. 

वरील तिनीही विधाने ज्याला मान्य असतील, 
म्हणजेच त्यांच्यावर ज्याचा विश्‍वास असेल, तो 
मनुष्य सेदवरवादी आहे असे म्हणता येईल. मनुष्य 
स्वतःला सेदवरवादी समजत असताना वरीलपैकी 
कोणतेही अथवा सर्व विधाने मान्य नसणे, म्हणजे 
त्यावर विश्‍वास नसणे, विसंगती निर्माण करील; 
म्हणूनच * परमेश्वराच्या अस्तित्वावर विश्वास 
आहे? असे म्हणणे म्हणजेच वरील तीन विधानांवर 
विइ्वास असणे कारण त्या विधानात वरील तीनही 
विधाने अभिप्रेत आहेत. 


१४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


- ._) 

| २ ) वे 
च्य: रीळ 
च मे. ह 
शस ७५ नौ >"१९ 


्€ ७१ 


40 “2 प 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


%् 


श्री. सुरेश र. देशपाडे 


' रा, ब., द. ब. पारसर्नांस” 


महाराष्ट्राचे एक थोर इतिहासकार 


महाराष्ट्रात विसाव्या शतकाच्या सुरवातीस 
मराठ्यांच्या इतिहासावर संशोधन-ळेखन करणारी 
जी थोडी थोर माणसे आपल्याला आढळतात, 
त्यात के. रा. व. दत्तात्रय वळवंत पारसनीस 
ह्यांना एक आगळे आणि वेशिष्टयपुर्ण स्थान 
आहे. पारसनीसांनी खरे, राजवाडे, सरदेसाई 
ह्याच्यापुर्वी इतिहास-लेखन-संशोधनास सुरवात 
केलीच; पण त्यानी केवळ ऐतिहासिक कागद- 
पत्रांच्या संपादनात किवा इतिहास पुस्तक-लेखनात 
समाधान न मानता वस्तुसंग्रहालयासारखी अभि- 
नवकल्पना मनाशी वाळगून त्याकरिता आपले सर्वे 
आयुष्य वेचळे. इतिहाससंशोधन-लेखनावरोबरच 
जुन्या, मोल्यवान, दुमिळ व ऐतिहासिकदृष्ट्या 
महत्त्वाच्या अशा अनेक वस्तू त्यांनी आपल्या 
संग्रही जमविल्या. सातारा येथील ' पारसनीस 
म्यूझियम? व डेक्कन कॉलेजमधील * पारसनीस 
संग्रह ' ही त्यांची चिरस्थायी स्मारके होत. मरा- 
ठ्यांच्या इतिहासावर संश्योधन करणार्‍या विद्या- 
र्थ्याला ऐतिहासिक कागदपत्रांची सोय व्हावी 
म्हणून अद्ययावत. ग्रंथालयाने युक्‍त असे संग्रहालय 
हे पारसनीसांचे स्वप्न होते; पण त्यांच्या अकाली 
मृत्यूमुळ ते पुर्ण ज्ञाळे नाही 

पारसनीस हे मूळचे मलवडी (तालका माण) 
मळवडाच्या घाटग्यांच्या पदरी पारसनीसांचे पूर्वज 
होते. पारसनीसांचे वडील बळवंतराव साताऱ्यास 
रेव्हेन्यू खात्यात नोकरीस होते. दिनांक २७ 
नोव्हेंबर, १८७० रोजी आजोळी बोरगाव येथे 
पारसनासाचा जन्म झाला, लेखन-संशोधनाकडं 
पारसनासाचे मन एवढ आक्कष्ट झाले की इंग्रजी 
सातव्या इयत्तेतच त्यांनी झाळेस रामराम ठोकला 
तत्पुर्वी विद्यार्थीदशेत त्यांनी १८८७ मध्ये ' सभाप्य 
द्रिका? नावाचे १६ पप्ठांचे एक हस्तलिखित 
काढले होते, पण दुदेंवाने तोच पहिला व अखेरचा 


अंक ठरला, ह्यावेळी आठल्ये ' केरळ कोकिळ? 
मासिक चालवीत. त्यावरून पारसनीसांना “ महाराष्ट्र 
कोकिळ ' मासिकांचो कल्पना सुचळी आणि त्याच 
वर्षी त्यांनी ती कार्यवाहितही आणली. ह्या 
१६ पृष्ठाच्या एक रुपया वापिक वर्गणी असणार्‍या 
मासिकाला त्यावेळी दोन हजार वर्गणीदार लाभले, 
यावरूनच त्याची लोकप्रियता लक्षात येते. 
थोरामोठ्यांची चरित्रे व ऐतिहासिक गोष्टी 
पारसनीसांनी ह्या मासिकाद्वारे प्रसिद्ध केल्या. ह्याच 
सुमारास ' कौति मंदिर! हे पुस्तक अवघ्या वयाच्या 
१९ व्या वर्षी प्रसिद्ध करून पारसनीसांनी त्यावेळचे 
वडोद्याचे दिवाण सर टी. माधवराव ह्यांच्याकडन 
कौतुक करून घेतले. त्यांनी पारसनीसांना एक 
उत्तेजनपर पत्र लिहिले. ' महाराष्ट्र कोकिळ 
१८९२ मध्ये बंद पडळे. तरीही पारसनीसांचे नाव 
एक प्रथितयद्ष, अभिनव तरुण लेखक म्हणून सवं 
महाराष्ट्रास चांगळेच परिचित ज्ञाले होते. 
मासिकाच्या व्यवसायामुळे साहेजिकच त्यांच्या 
थोरामोठ्यांशी ओळखी होऊ लागल्या व ते 
सार्वजनिक कार्यात भाग घेऊ लागले. काँग्रेसच्या 
अधिवेश्वनास जावे, त्याचे वृत्तान्त प्रसिद्ध करावेत 
वगैरे उद्योगामुळे त्यांचा चाहता वर्ग वाढला, प्रसिद्ध 
कादंवरीकार हरि नारायण आपटे ह्यांच्याशी त्यांची 
मंत्री होती. त्यांच्यामुळेच त्यांनी “ वावपुष्पांजली 
(१८८९) हा कविता संग्रह प्रसिद्ध केला. १८९ १ च्या 
नागपूर कांग्रेस अधिवेशन प्रसंगी हरिभाऊंनी 
पारसनीसांची टिळकांशी “ महाराष्ट्र कोकिळचे ? 
संपादक म्हणून ओळख करून दिली. टिळकांना 
त्यांचे कातुक वाटले. लोकमान्यांनी त्यास पृण्यास 
भेटण्याचे निमंत्रण ते म्हणाले, ' चरित्रे 
इतिहास व प्रवासवणने मराठीत कमी आहेत. तर 
त्याबद्दल जरूर प्रयत्व करावा. मी तुम्हास प्रकाश- 
नाच्या कामी मदत करीन ' टिळकांप्रमाणे 


१५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


४ कि 
च शिवण जव्, 


'नवभारत | 
१ (39१९ 


अमृतमहोत्सवी (5-७ 


ऐट. “१ 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पारसनीसांचा गोखळे, रानडे इत्यादी तत्कालीन 
थोर व्यक्‍तींश्ीही परिचय' झाला. नागपुर अधिवेश- 
नाचा वृत्तांत पारसतीसांनी ' भारत भाग्योदय 
भारतराष्ट्रमहोत्सव ' आदी वत्तपत्रात लिहिला. 
त्यामुळे त्यास आणखी प्रसिद्धी मिळाली, व्या. 
रानड्यांनी पारसनीसांना इतिहास विपषयातच 
अधिक लक्ष घालण्याविषयी विनंती केळी. एवढेच 
नव्हे, तर पुढे सरकारी कागदपत्र पाहण्यास परवा- 
नगी मिळवून देऊत त्यांच्या संश्योधन कार्यास चालना 
दिली. पारसनीसांच्या टिळक, रातडे वगेरेशी 
वारंवार गाठी पडत. टिळकांनी १८९२ च्या ' केसरी 
त * उत्तर हिंदुस्थानातील प्रवास * ह्या ज्ीषंकाखाली 
पारसनीसांची लेखमाला प्रसिद्ध केलो. आगरकरांना 
ही गोष्ट समजली. तेव्हा त्यांनी हरिभाऊ आपट्यां- 
करवी . पारसनीसास भंटीस वोलाविले. प्रत्यक्ष 
भेटीत आगरकरांनी पारसनीसास ' दक्षिण हिंदु- 
स्थानातील प्रवास ' ही ळेखसाला सुधारक पत्रात 
लिहिण्यास सांगितले. पारसनीसांनी आलेली' संधी 
वाया दवडली नाही. परंतु आगरकरांच्या मृत्यूमुळे व 
इतर काही अडचणीमुळे ती लेखमाला अर्धवटच 
राहिली. ह्या लेखमाळेची हकीकत ज्यावेळी 
टिळकांना समजली त्यावेळी टिळक पारसनीसांना 
म्हणाले, “ एकंदरीत तुम्ही सातारशाही मुत्सट्रेगिरी 
लढविली म्हणावयाची, नानासाहेव पेशवे व रघुजी 
भोसले ह्यांचे भांडण झाले, त्यावेळी ्ाहृराजाने 
नानासाहेवास उत्तर हिंदुस्थान दिले व रघुजी 
भोसल्यास कर्नाटक दिले. त्याप्रमाणे तुम्ही वाटणी 
केली कौ काय ? पण लक्षात ठेवा, आम्ही दोघेही 
पुणेकर आहोत, साताराच कावीज करून टाकू. ” 
ह्या उद्गारामुळे पारसनीसांचा उत्साह द्विगुणित 
झाला, 

पुण्याच्या वसंत व्याख्यानमालेत झाशीच्या राणी- 
संवंधी अतिरंजित व असत्य माहिती सांगण्यात 
आली. त्याचा वृत्तांत “ केसरी “त प्रसिद्ध झाला 
ही गोष्ट लक्ष्मीवाईचे दत्तकपुत्र दामोदरफ्त ह्यांनी 
टिळकांच्या निदर्शनास आणली. टिळकांनी दिलगिरी 
व्यवत केला. ह्यासुमारास ज्ञा संस्थानचा संक्षिप्त 
इतिहास ' महाराष्ट्र कोतिळ'मध्ये प्रसिद्ध 


ळे कन झाल्याचे 
टिळकांनी पाहिले होते. त्यांनी 


पारसनीसांना 


_ अनुक्रमणिका 


राणीचे चरित्र लिहिण्याचा आग्रह केला. पारसनीस 
सदर उद्योगास लागले, त्यांनी दामोदरपंतास पत्र 
लिहून राणीसंवंधी विस्तृत माहिती पाठविण्या- 
विषयी विनंती केळी. उपलब्ध होणारी सर्व माहिती' 
स्फुट लेखांद्वारे * महाराष्ट कोकिळा'त प्रसिद्ध 
करण्यात आली; शिवाय पारसतीसांनी तत्कालीन 
इतर कागदपत्रातून माहिती घेऊन चरित्राचा 
स्थूल आराखडा तयार केला. आगामी चरित्राचा 
टिळकांनी दिनांक ३ ऑक्टोबर, १८९२ च्या 
केसरीत अभिनंदनपर लेख लिहून गौरव करेला, 
पुढे १८९४ च्या अखेरीस झाशीच्या राणीचे चरित्र 
प्रसिद्ध झाले. ह्यामुळे पारसनीसांना आणखी कोति 
लाभली सत्तावन्नच्या संग्रामानंतर थोड्याच वर्षात 
प्रसिद्ध झालेले लक्ष्मीवाईचे हे चरित्र फारच लोक- 
प्रिय झाळे. अलीकडे त्याची हिदी, कानडी व गुज- 
रातीत भाषांतरे ज्ञाली आहेत. क्षाशीच्या लक्ष्मीवाई- 
संबंधी काही लिहावयाचे झाल्यास पारसनिसक्रृत 
झांशीचे चरित्र दुलंक्षिता येणार नाही. या चरित्रा- 
नंतर पारसनीसांनी ' वृंदेलखंड प्रकरण, ? अयोध्येचे 
नवाव >, ' मुसळमानी अमदानीतले मराठे सरदार, 
महापुरूष ब्रह्मोंद्रस्वामी धावडशीकर यांचे चरित्र व 
पत्रव्यवहार, ' वायजाबाई णिंदे यांचे चरित्र, 
* दिल्ली अथवा इंद्रप्रस्थ, ! “ ए-ओ. ह्यूम, 
* पं. अयोध्यानाथ ' इत्यादि अनेक पुस्तके प्रसिद्ध 
केळी, प्रत्येक पुस्तकात पारसनिसांचे इतिहास- 
संशोधन क्षेत्रांतील अन्वेषण प्रत्ययास येते. 
पारसनिसांनी १८९६ मध्ये : भारत वर्ष' 
मासिक काढले. त्याचे १८९९ पर्यंत फकत चोवी” 
सच अंक निघाले. हे मासिक पुण्याच्या 
व्हर्न्यावयुळर ट्रान्स्लेशन सोसायटीतर्फे प्रकादित 
होत असे. एकूण चोवीस अंकात पारसनिसांनी पत- 
प्रतिनिधी बखर, होळकर, बुंदेले, वावडेकर व पानसे 
घराण्यांच्या केफियती न्यायशास्त्री पंडितराव यांच! 
वखर, ल्रिवछत्रपतींची ९१ कलमी वखर व ईत 
लहान सोठे ऐतिहासिक लेख प्रसिद्ध केल गरा 
प्रकारे “ भारत वर्षांच्या द्वारे त्यानी आपल्या 
कार्याचा पाया घटट रोवला. एका वाजूला लखन 
व्यवसाय करीत असता त्यांची सातारा आणि 


डेवकत 


त्यांच्या आसपासचा भाग, तसेच कोकण नि महा” 


१६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


८ जा 

ळुण्च्यक 
७ &'नवभारत र्‍ रश! 

भू १ ७५ चि ** 

न्“्< अमृतमहोत्सवी >७ 
प स्तक, “क 

द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


“८ र.ब 


राष्ट्रातील अनेक खेडी धुंडाळून मिळतील ते कागद- 
पत्र साम, दाम ... इत्यादी मार्गानी हस्तगत केले. 
दिवसेदिवस त्यांचा व्याप वाढत होता. त्यांना 
समाजकार्यातील अंग काढून घ्यावे लागले व सवं 
लक्ष इतिहाससंशोधनात व तत्संबंधी पुरावे मिळ- 
विण्यातच केंद्रीभूत करावे लागले. 

इतिहास लेखनाच्या तिमित्ताने त्यांचे संवंध 
संस्थानिक, सरदार यांच्याशी येऊ लागले. काही 
संस्थानिकांनी आपल्या घराण्याचा इतिहास 
लिहावा म्हणून पारसनीसांना आपल्याकडील कागंद- 
पत्रे व द्रव्यसाहाय्य देऊ केले. अश्ाच' एका मैत्रीच्या 
संव्रंवातून १९०२ मध्ये कोल्हापूरच्या गाहू- 
हाराजांवरोवर पारसनीसांना इंग्लंडला जाण्याची 
धरी लाभली. या प्रवासात महाराजांनी पारस- 
निसांच्या खाण्यापिण्याची इतकी काळजी घेतली 
को, पारसनीस म्हणत, '' महाराज माझ्या जव- 
ळच्या आचार्‍यास मृद्याम वजावीत को, “मी 
आज पारसनीसांच्या वरोवर जेवणार आहे 
एखादाच पंदा्थे चाखून पाहात.' पारसनीसांनी 
इंग्लंडमध्येसुद्ठा शाकाहार सोडला नाही. तिथे 
त्यांनी अनेक वस्तुसंग्रहालये पाहिली, अनेक दुमिळ 
वस्तू खरीदल्या, काही कागदपत्रे व जनी छाया- 
चित्रेही मिळविली. कदाचित्‌ भावी वस्तुसंग्रहाल- 
याची कल्पना त्यावेळी त्यांच्या मनात वास करीत 
असावी, भारतात परतल्यानंतर ते पुन्हा आपल्या 
लेखन-व्यवसायात मग्न झाले. 

अस्सल ऐतिहासिक लेख, पत्रे, सनदा वगेरे प्रसिद्ध 
करण्याच्या हेतूने पारसनीसांनी १९०८ मध्ये 
“ इतिहास संग्रह ! हे मासिक काढले. यावेळी 
त्यांच्याजवळ कागदपत्रांचा संचयही मोठा झाला 
होता, शिवाय अनेक संस्थानिकांकडून 
पत्रे येतच होती. सरकार-दरवारांतही यावेळी 
पारसतिसांचे चांगलेच वजन वाढले होते. 
याच अतूषगात रानडे, किकेड, सावजीशेट 
वर्गेरेसारख्या जिवलग मित्रांमळे ब्रिटिक्च दरबांरां- 
ताळ एलाएनशन रेकाडं पहावयाची एकमेव 
सधा' पारसनीसांना मिळाली. त्यामळे उपलब्ध 
झालल सव कागदपत्र सासान्य वाचकाला उमजतील 


कागद- 


न, भा. ३ 


अनुक्रमणिका | 


ब. पारसनीस ” 


अश्या भाषेत संगतवाररीतीने ऐतिहासिक प्रकरणा- 
द्वारे सादर करण्याचे त्यांनी योजिले. “इतिहाससंग्रह? 
एकूण आठ वर्षे चालले. नाना फडणविसांचे मेण- 
वली' दप्तर व वाडकृत पेशवे दप्तराचे काही खंड 
हे या मासिकांतून प्रसिद्ध झालेले अत्यंत महत्त्वाचे 
कागदपत्र होत. 


यानंतर पारसनिसांनी आपली सर्वे शवक्‍्ति वस्तु- 
संग्रहालयाच्या स्थापतेकरिता खर्ची घालविण्याचे 
ठरविले, त्याप्रमाणे त्यांनी दिनांक ४-१२-१९१२ 
रोजी सरकारला एक पत्र लिहून वस्तुसंग्रहालयाची 
निकड व आपला संग्रह याविषयी माहिती कळविली 
१९१४ मध्ये संग्रहालयास मान्यता मिळूनही हे 
काम काही वर्षे महायुद्धामुळे रेंगाळळे. दरम्यान 
वस्तुसंग्रहालयाचे जुन्या चित्रांचा एक व जुन्या 
कागदपत्रांचा एक असे, दोन स्वतंत्र भाग करण्याचे 
ठरले. त्याकरिता सरकारने नवीन इमारत बांधून 
दिली; व तीत दिनांक ३ नोव्हेंबर, १९२५ रोजी 
गव्हनंर सर लेस्ली विल्सन यांच्याहस्ते वस्तुसंग्र- 
हाल्याचे उद्घाटन झाळे. या संग्रहालयात त्यावेळो 
तीस हजार मराठो, चार हजार इंग्रजी कागद व 
दमिळ असे तीन हजार ग्रंथ होते. ग्रंथात फ्रेंच 
पोतंगीज भाषेतील तसेच इंग्रजी मान्यवर लेखकांचे 
इतिहासावरील ग्रंथ होते. हा संग्रह डॅक्कन कॉलेज 
पुणे येथे पारसनीसांच्या मृत्यूनंतर हालविण्यात 
आला. पारसनीसांचा खाजगी चित्रसंग्रह्‌ व काही 
पुस्तके पारसनीस म्वूझीय्रम या नावाने प्रसिद्ध 
असून ती साताऱ्यास त्यांच्या बंगल्यात आहेत. 
त्यांत नाणी, कलाकुसरीच्या नमुनेदार वस्तू, जुनी 
हत्यारे व महादजी शिंदे, नाना फडणीस, प्रतापसिह्‌ 
महाराज आदींची अस्सल चित्रे, आणि संभाजी, 
छत्रपती शिवाजी, शाहू महाराज, पेशवे-दरवार 
वगैरेंच्या अस्सल चित्रांची छायाचित्रे यांचे प्रेक्षणीय 
भांडार आहे, शिवाय कांग्रा, रजपूत, मुसलमान 
आदींच्या चित्रणेळोही तेथे पाहावयास मिळतात. 

पारसनीसांनी कुणाचीही नोकरी अक्षी केली नाही « 
मावजी, आपटे व चाल्सं किकेड ह्या तीन मित्रांच्या 
मदतीने त्यांचे बडोदे, कोल्हापूर, सांगली, ग्वाल्हेर 
भादी संस्थानिकांशी, तसेच धनिकांश्ी व सरकार 


१७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९ र त्र 


क र. ग त्णात्क> 


क क ) 
तश र 


ही कि. 


हारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


दरबारात चांगले वजन होते. लेखनाद्वारे त्यांनी 
जरी पेसा कमविला असला तरीसुद्धा त्यांच्या 
संग्रहालयास संस्थानिकांकडून फार मोठे द्रव्य- 
साहाय्य झाले. 

पारसनीसाची राहणी सरदाराप्रमाण एंशआरामी' 
होती; वृत्ती प्रमळ आणि परोपकारक होती. गरीब 
मित्रांना व आप्तांना ते सडळ हाताने मदत करीत. 
ब्रिटिश सरकारने त्यांना १९१३ मध्ये ' राववहादुरी 
देऊन त्यांचा बहुमान केला. 

पारसनीसांचे तत्कालीन इतिहासकार खरे, 
राजवाडे, सरदेसाई, सरकार आदोंशी संवंध मंत्रीचे 
होते. परंतु सरकार व सरदेसाई ह्यांनी पारसनी- 
सांच्या निधनानंतर त्यांच्यावर शितोडे उडविले; 
आणि पारसनीसांनी ग्वाल्हेरकरांना फसविले; प्रिन्स 
ऑफ वेल्स' म्युझियमला बरेच ऐतिहासिक साहित्य 
विकले किवा किकेडनी पारसनीसांचे ' "116 
पाडल भी ्राढ][88085 (3 एगपया- 

8) ह्या पुस्तकावर नाव घातले, वगैरे आरोप 
त्यांच्यावर केले, ग्वाल्हेरचे महाराज व पारसनीस 
तसेच सी. ए. किकेड आणि पारसनीस ह्यांचा स्व 
पत्रव्यवहार पाहिला असता वरील आरोप किती 
खोडसाळपणाचे आहेत ह्याची पूर्ण कल्पना येते हा 
सवे पत्रव्यवहार द, व. पारसनीसांचे ज्येष्ठ चिरंजीव 
अमृतराव ह्यांनी अद्यापि आहे तसा ठेवला आहे 
ह्या सव सरळ व्यवहारामुळेच पारसनीसांच्या 
मृत्यूनतर त्यांच्या मुलास तहाह्यात रु. २४०० ची 
वापिक पेन्शन मुंबई सरकारने दिली. 


त 

! महाराष्ट्रांतील दुष्काळ ब त्यावरील उपाययोजना _! 
लेखक-चा, अ, दाभोलकर 

किं. २ रुपये | 

1... प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाहे ( सातारा ) ] 
आावझकझकझ्ञशम्म्क््का्या १०-०६. ५०१३... ८९५-., ८५७ ५६०५-६७, ७. ८०९०. ०-६७....३७.५०-००१०-०-०१०-" 


मराठीप्रमाणे पारसनीसांचे इंग्रजीवरही प्रभुत्व 
होते. इंग्रजी भाषेतून त्यांनी * (०७5 छा. 
उि्ाछ'8, )। ॥[8101510391651पए8ा', '  उि्याष्टयां 
88९, ? € एपी तीच? व * 0०खाछे त 3७ 
&गा७ 1)978 ही पुस्तके लिहिली. ह्या व्यतिरिक्त 
चाल्संस किकेड ह्यांच्या ' [याड 0 30 
॥७18118 (3 ४०७४) ह्या पुस्तकाकरिता 
त्यांनी वहुमोळ साहाय्य केळे व अनेक मौलिक 
कागदपत्रे पुरविली, त्यामुळे किकेडनी पारसनीसांचे 
नाव वरील पुस्तकावर सहलेखक म्हणून घातले. ही 
सर्व इंग्रजी पुस्तके कोणातरी इंग्रजी गव्हर्नरच्या 
किवा संस्थानिकांच्या विनंतिवरून पारसनीसांनी 
लिहिली असल्यामुळे ती संवंधित गव्हनेरास वा 
संस्थानिकास अर्पण केलेली आहेत. 

पारसनीस शरीराने स्थूळ, मध्यम उंचीचे, गोरे 
व देखणे होते, पुणेरी जोडा, पगडी, उपरणे व 
लांव कोट, धोतर अथवा विजार हा त्यांचा 
नेहमीचा पोशाख असे. ते मितभाषी होते, परंतु 
आपल्या मित्रमंडळीत मनमोकळ्या गप्पा मारीत. 
परिचितांत वापूसाहेव ह्या नावाने ते प्रसिद्ध होते. 
त्यांना काहीही व्यसन नव्हते. त्यांनी आयुष्यात 
खूप पेसा मिळविला. परंतु राहते दोन वंगळे व 
म्यूुझ्ियमची वास्तू यापलीकडे अधिक स्थावर 
मिळकत त्यांना करता आली नाही. वयाच्या 
छप्पन्नाव्या वर्षी थोड्याशा आजारानंतर त्यांना 
२१ मार्च १९२६ रोजी मृत्यु आला, त्यामुळे 
त्यांच्या अनेक आशा-आकांक्षा अपुर्‍या राहिल्या 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ा... 
५/६ 
यव, 
/ नवभारत ण 
क है ७५ 7) जे 


न्श्टीछ अमृतमहोत्सवी न >२० 


र व ४ 
की यी छट “क 


कि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ. वाई 


श्री, ना. बा, मराठे 


नवभारताची जडण-घडण 


लोकसभेची मध्यावधि निवडणूक यदास्वीरीत्या 
पार पडली, आणि त्या अमृतमंथनातुन जे अनपेक्षित 
नवनोत बाहेर आले ते भारतीयांना आणि भारती 
येतरांनाही अनपेक्षित होते. या अमृतमंथनाचा फार 
इरवर खोल परिणाम होणारा असल्याने त्यांचे 
ऐतिहासिकदृष्ट्या समालोचन करणे अवऱ्य झाले आहे. 

काँग्रेसच्या अन्तगंत मतभेदांमुळे भारतीय 
काँग्रेसची चिरफाड ज्ञालही आणि अन्तर्गत मतभेद 
चव्हाट्यावर आले. या मतभेदांची नांदी लाल- 
वहादुरशास्त्रींच्या निधनोत्तर श्रीमती इंदिरा 
गांधीची नेतेपदी निवड झाली त्यावेळेपासूनच 
निदर्शनास आली होती. श्री. मुरारजी गट आणि 
इंदिरा गट किवा नंतर रुळलेल्या सिडिकेट आणि 
इंडिकेट परिभाषा त्या मतभेदांच्या निदर्शकच होत्या. 
पालमटमधील वहुसंख्यांकांनी इंदिरावार्ईच्या गटाचा 
पाठपुरावा केल्याने पालंमेंटमध्ये गेळे वर्ष दीड वर्ष 
मोठे संघर्पात्मकच गेले. सिडिकेट ग्रूपचे लोकसभेचे 
६० सभासद विरोधी गटात जाऊन बसल्याने 
वकांचे राष्ट्रीयीकरण, प्रिव्ही पसस्‌ सारख्या सर- 
कारी बिलांनी मार खाल्ला, याच प्रमाणात सरकार 
चालवावयाचे असते तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ्‌ 
इंडिया, मुस्लीम लीग, डी. एम्‌. के. सारख्या मत- 
लवी राजकीय पक्षांच्या पाठिव्यावर इंदिराजींना 
आणखी एक वर्ष सरकार चालवणे फारसे कठीण 
नव्हते. परंतु मुंवई येथील अ. भा. अधिवेशनात 
“ गरीवी हटाव 'चा ऐतिहासिक ठराव पास केल्या- 
वर तदनुरूप कार्य करण्याची नतिक जवावदारी 
सत्ताधारी काँग्रेसवर येऊन पडली होती. “ गरीवी 
हटाव चा कायक्रम अंमलात आणावयाचा तर 
तदनरूप कायक्रमाची याजना लोकसभेत पास करूत 
घेणे अगत्याचे हाते. असलेल्या तुटपुंज्या सभा- 
सदाच्या मतावर तो मखास पास करून घेता येईल 
याची शाइवती नव्हती. पण त्या ठरावावर लढव- 
लेल्या उ. प्र. मधील निवडणुकांच्या वरून अंदाज 
तता असे आढळून आले होते कौ तो जनतेच्या 
जिव्हाळयाचा प्रश्‍न होता, आपली दाक्‍ति एकवटन 
त्याच महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर मध्यावध्ि निवडणुका 


| अनुक्रमणिका | 


घेऊन जनतेचा कोल घेऊनच मंग पुढच्या 


कार्याला लागावे या विचाराने सत्ताधारी काँग्रेसने 
आपले धोरण आखले. काँग्रेसच्या वरिष्ठ 


वर्तुळात या निवडणुकांतून हमखास वहुमत मिळेल 
अशी अपेक्षा होती, पण राजकारणी तज्ञांना 
त्यावहळ खात्री नव्हती. तो एक क्रिकेटचा खेळ 
होता. उत्तम खेळाडू, प्रशस्त अंगण सारे काही 
असूनही हमखास खेळ जिंकता येईलच असा 
भरवसा कोणताच खिळाडू देऊ शकत नाही. हीच 
स्थिति या निवडणुकांची होती. यात भय होते, 
घोका होता, संशयी वातावरण वावरत होते 
जुनी काँग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र, सं. सो. पा., काही 
अंशी भा. क्रां. दल यासारख्या पक्षांनी वडी 
आघाडी उघडली होती. सारे पक्ष लोकशाहा, 
समाजवाद, यासारख्या सर्वमान्य शब्दांची पखरण 
वापरीत होते. निवडणुकांचे निर्णय जाहोर 
होईपर्यंत भारतातील राजकीय वातावरण विदोष 
तंग होते. कारण यातूनच ' इंदिरा हटाव? को 
: ग॒रिवी हटाव? चा निर्णय लागणार होता. भारत 
प्रगतिशील धोरणामागे जाणार की परंपरावादी 
भांडवलदार वर्गामागे राहाणार होता हे ठरावयाचे 
होते. भारतीय जनता हो लोकशाहीची प्रक्रिया 
आपल्या जनमनांत रुजवून त्याचे फल हाती घेणार 
की फसव्या घोषणांनी फसून आपल्या महत्त्वाच्या 
मतांचा दुरुपयोग करणार याचे प्रात्यक्षिक होणार 
होते. सार्‍या सुवृद्ध भारतीयांचे आणि जगाचे लक्ष 
या मतपेट्यांच्या निर्णयावर केन्द्रित झाले होते. 
१९५२, १९५७, १९६२, १९६७ या चार सावं- 
त्रिक निवडणुकांतून जनतेला राजकोय' शिक्षण 
मिळालेळे होते. आपले भवितव्य आपणालाच 
ठरवाव्यांचे असते याची समज-उमज भारतीय 
जनतेला पूर्णपणे आली होती. याचे प्रात्यक्षिक 
९७१ च्या मध्यावधि निवडणुकीने दाखवून दिले 
आणि लोकसभेत सत्ताधीश काँग्रेसला नुसते' 
बहुमतच नव्हे तर पुर्वीच्या कोणत्याही निवडणुकी- 
तन मिळालेले नव्हते एवढे प्रतिनिधी संख्या बल 
(> दोन तृतीयांशापेक्षाही अधिक) 'गरीबी हटा 


१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«टि 


श्र षि ७५ नौ >१९ 
न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


वर्ष १७ / > 
१ बक रज 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


शट ही 


र्ट 


नवभारत 


पक्षाला मिळाले. या निवडणुकीचे परिणाम येत्या 
पाच वर्षांत दिसून येतील आणि अतएव या निवड- 
णुक्तीच्या निकालाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे 
स्वातंञ्योत्तर पहिले दरक 
स्वातत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कालखंडातील पहिले 
दशक हे नवभारताच्या आज्ञा-भाकांक्षांच्या जडण- 
घडणींचा पाया घालण्यात खर्ची पडले. १९५०-५९ 
चा हा कालखंड त्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा 
समजला गेला पाहिजे. भारताची लोकशाहीप्रधान 
राज्यघटना मंजूर करून घेण्यापासून तो अनेक 
कार्याच्या प्रारंभाचा काल होता. भारताने पंच- 
वाषिक योजनांना याच काळात सुरुवात केली 
कॉाँग्रसच्या धोरणातुसार भापानिहाय प्रांत रचना 
करण्याचा निर्णय याच वेळी घेण्यात आला, तत्पर्वी 
सारी संस्थाने विलीन करून सारा. भारत-भप्रदेश 


एका अंमलाखाली आणण्याचा एतिहासिक विक्रम 


याच दशकात अंमलात आला, मिलिटरी अकादमी 
सा[हृत्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित- 
कला अकादमी सारख्या संस्थांमाफेत कलांना 
उत्तजन दण्याचे काय याच कालो, सुरू झाले 
७. 3.1. 5. ९. ३, फ. 6.॥. 1] सारखी 
कौन्सिल्स्‌ स्थापून अनेक प्रकारच्या प्रयोगशाळा 
आसेतुहिमाचल सुरू केल्या. भाभा अर्टामक रिसर्च 
संस्थेमाफेत अणू संशोधन सुरू ज्ञाले हंदुस्थान 
स्टोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान कारखाने, खत कार- 
खान, कागद कारखाने, अवजड इलेक्ट्रिक मशिनरींचे 
कारखान, रेल्वे एंजिन्सचे कारखाने, औपधांचे 
कारखान, जहाजांचे कारखाने यासारख्या सारव- 
जनिक उद्योगधंद्यांचे पायाभरणी समार्भ याच 
कालखंडात झाले. राष्ट्रीयकरणाचे प्रयोगठी याच 
कालखडात आखण्यात आले. आयुविम्याचे राष्टीयी- 
करण, इंपीरियल वॅकेचे राष्ट्रीय वँकेत रूपांतर 
रिझ्वे बँकेचे राष्ट्रीयीकरण इत्यादि प्रयोग यशस्वी 
करण्यात आळ, याच कालो राधाकृष्ण कमिदन 
सेस्क्रतकमिशन, युनिव्हसिटी ग्रॅटस कमिशन. ये 
कमिशन, प्लॅनग कमिशन, सारखी कित्येक कमि- 
शने विचारविनिमय करण्यासाठी नंमण्यात आळी. 


काहींच्या शिफारसी अंमळात आणता आल्या तर 
काहींच्या शिफारसी तक्षाच कागदोपत्री पडन 


राहिल्या. काही झाले तरी भारतोय स्वातंत्र्योत्तर 


2.३) 


कालखंड काही 
म्हणून समजला 


कालीन या पहिल्या दशकाचा 
प्रमाणात विधायक कार्याचा 
जाण्यास हरकत नाही. 
स्वातंत्र्योत्तर दुसरे दशक 

पण ही स्थिति त्याच प्रमाणात ६० ते ६९ या 
ददाकाच्या कालखंडात राहिली नाही. त्याची सुरुवात 
अकस्मात्‌ पेटलेल्या भारत चीन वेबनावाने झाली, 
मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे फेरफार करावे लागले. 
म्हणता म्हणता अन्नधान्यसमस्या विकट झाली, 
दुष्काळामुळे कंट्रोळ वसविणे क्रमप्राप्त झाले. 
घानच भाव भरमसाट वाढू लागले. त्यातूनच 
१६५ चे भारत-पाक युद्ध जुंपले, भाववाढीला 
युद्धाने मदतच मिळाली. पगारवाढ, संप यांना 
ऊत आला. पंडित नेहरूंचे १९६४ मधील निधन, 
लू शास्त्रीचे आकस्मिक निधन, या 
सारख्या घटनांनी केंद्राची पकड ढिली झाली. 
काँग्रेसळा पुरोगामी नेता शोधता ्योधता नाकी नऊ 
आले. अन्तर्गत विरोधाने सर्वसंमत समन्वय घडवून 
आणू शकणारी व्यवित म्हणन श्रीमती गांधींची 
प्रधानपदी निवड करण्यात आली होती. या 
विरोधांचा फायदा घेऊन भारतात राज्या-राज्यांतून 
काँग्रेसची शवित खच्ची होऊ लागली होती. केरळ; 
पश्चिम वंगाळ तर पुर्णपणे कम्युनिस्टांच्या छत्रा- 
खाली गेला होता. पंजाव, विहार, मध्यप्रदेश, उत्तर 
प्रदेश, पश्‍चिम वंगाळ मध्ये पक्षोपपक्षांच्या लाथाळीं- 
ळे स्थिर सरकार निर्माण करणे फारच मुष्किल 
होत होते. हीच स्थिति केंद्रस्थानी र येण्याची 
पूर्वचिन्हे प्रभावीपणे दिसून येऊ लागली होती. 
डॉ. झाकिर हुसेनच्या आकस्मिक निधनाने रिकाम्या 
झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीने या 
समजतीला पाठिवाच' मिळाला, आणि याच 
मुद्यावर काँग्रेसची शकळे होण्यास सुरुवात झाली 
जणू हा कालखण्ड्च मुळी राजक्रोय अस्थिरतेचा 
होता. कम्युनिस्ट पार्टीची दाकळे झाली, सोशॅलिरट 
पार्टचि तेच ज्ञाळे, वंगाळमध्ये बंगला काँग्रेस, केरळ 
मध्ये केरळ कांग्रेस, उत्कळ काँग्रेस, जन काँग्रेस, 
भारतं॑!य क्रांतिदळ, अवामी लोग, आकज्ञाद हिंद, 
फॉर्वड ब्लॉ क, मुस्छळाम लाग, द्रविड मन्नत्र कळघम 
नि्जालिगप्पा काँग्रेस, जगजीवनराम काँग्रेस, नक्षल 
वादी, यासारख्या कित्येक राजकीय पक्षोपपक्षांची 


ळ| हष .६५, 


भं 
-ग 
च्या 
त्प 
य 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व, 
यव, 
नवभारत |. 
अमृतमहोत्सवी &5 >७ 
स सेवत “क 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारताची जडण-घडण 


जाळी निर्माण झालो, भारताचे राजकीय भवितव्य 
काय होणार आहे ? केंद्र-राज्यांमधीळ संबंध काय' 
असावेत यावर उलट सुलट विचार सुरू झाले. या 
पादर्वभूमीवर इंदिरा गांधींनी घेतलेल्या मध्यावधि 
निवडणुकीचा विचार केला तर असे लक्षात येते 
कौ“ गरिबी हटाव' चा  मंत्रप्रयोग करून 
इंदिरावाईती इन्द्रजाल निर्माण केले; आणि या 
पक्षोपपक्षांना वाजूला सारून या जुगारांतील सारा 
पट संपुर्ण जिकून घेतला आहे. या लोकसभेत मिळा- 
लेल्या अभूतपूर्व. य्षाने हुरळून गेलेल्या दिसत 
नाहीत. पार्लमेंटच्या पक्षप्रमुखाच्या निवडणुकीच्या 
वेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी सांगितले की 
“ जनतेने दिलेल्या या कीलाने आपल्या विधायक 
कार्याचे दरवाजे उघडले आहेत. आपण ज्या दहा 
कलमी कार्यक्रमाच्या घोषणेने जनतेचे लक्ष आपल्या- 
कडे वेधून घेतळे आहे त्याला आपण जागले 
पाहिजे, ' गरिबी आणि बेकारी या दोन शत्रूंबरो- 
बर आपल्याला सामना करावयाचा आहे. माझ्या 
सरकारला त्या दृष्टीने विधायक कायंक्रमाला हात 
घातला पाहिजे. ” 
आणि आता तिसरे दशक 

अश्या तर्‍हेने ६०ते ६९ या दशकांत उतरती 
* कळा लागलेल्मा भारतीय राजकारणाला ७०तते ७९ 
या दशकांत वेगळेच वळण मिळण्याची सुचिन्हे दिसू 
लागली आहेत, खऱ्या अर्थाने भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस पुनर्च जनमनात शिरली आहे. “ गरिबी 
हंटाव' या मंत्राने काँग्रेसने भारतीय जनतेच्या जन- 
मनात एका नवीनच आझ्या-अंकुराला उगविण्यास 
प्रोत्साहन दिले आहे. केवळ “ गरिवी आणि 
बेकारी' हे दोनच प्रश्‍न सोडवायचे असते तर प्रश्‍न 
वेगळा होता. भारतापुढे अनंत प्रश्‍त आ वासून उभे 
आहेत. राजकारणततज्ञांनीं या प्रश्‍नांची साधक वाधक 
चर्चा सुरू केलीच आहे : (१) राजकारणाला स्थैये 
आणण्याच्या दृष्टीने भारतीय राज्यघटनेत फेरफार 
करावयाचे आहेत. आजच्या सोईनसार दोनतृती- 
यांश बहुमतावर घटनेत सहज फेरफार होऊ 
शकतील ! पण. त्यांत धोकेहि आहेत. अश्याच 
. थोक्ष्यांतून जर्मनीत हिटलर निर्माण झाला होता. त्या 

हिटलरला सावरता सावरता जगाच्या राजकारणात 
पचप्रसंग निर्माण झाले होते हा धोक्याचा लाल 


िचुकमणिका] 


वावटा आपल्यापुढे ताजा तवाना आहे. (२) मूलभूत 
हक्कांवर गदा तर येणार नाही ना? याचाहि 
विचार या संवंधांत जरूर करावा लागेल. (३) गोलक 
विहारी केसमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांचा विचारही 
या सन्दर्भात लक्षांत घेण्यासारखा आहे. (४) मिळ- 
कत (1100110) आणि संपत्ति (070४) 
यांच्यावर निर्वध घालण्याचा विचार प्रामुख्याने 
अर्थशास्त्रज्ञांनी सुचवलेला आहे. साम्यवादी 
लोक-सत्तेत हा विचार सर्वसंमत ठरतो. 
भारतीय कृषिप्रधान देश्यांत मिळकत व संपत्ति 
यावर कुठपर्यंत मर्यादा घालणे सोपपत्तिकः 
ठरणार आहे याचाही साकल्याने विचार व्हावयास 
हवा. ( ५ ) सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यप्रणालीत 
आमूलाग्र बदल करावा लागेल-असे प्रिव्ही 
पर्सेसूच्या केसमध्ये मार खाल्यावर काँग्रेसचे 
धुरीण म्हणू लागले होतें. त्यांना त्या वेळी 
। (१011111160 15108 ' हवी होती. या उलट 
न्या. मू. हिदायतुल्ला, शिक्रो, हेडगे सारख्या 
न्यायमूर्तींनी त्या कल्पनेला विरोध केला होता. 
न्यायासने ही नेहमी स्वतंत्रच राहिली पाहिजेत, 
त्यांत राजकारणाला स्थान मिळू नये हे म्हणणे 
युकक्‍्तिसंमत दिसते. न्यायदेवता हीच अखेर 
राज्यघटनेची वूज राखणारी सर्वेश्रेठठ संस्था 
असल्याने तिच्या कार्यात ढवळाढवळ करण्याचा 
अधिकार राजकीय पुढार्‍यांना असूच नये. सर्वाधिकारी 
लोकसभेने दोन तृतीयांचा मताधिक्याने मूळ घटनेत 
फेरफार केळे आणि तेच' फेरफार पुन: एकदा 
कालाच्या प्रवाहात निरुपयोगी ठरणारच नाहीत 
असे नाहो; त्यातही धोका आहेच. (६) संप, 
टाळेवंद, बेशिस्त, खून, मारामार्‍या यासारख्या 
प्रश्‍्नांनी मजुराचे जीवन बरवटळेळे आहे ते सुधारून 
राष्ट्रीय उत्पादनाची वाढ करण्याचा कार्यक्रम हाती 
घेणे हा एक असाच अत्यंत महत्त्वाचा पण बिकट 
प्रश्‍न आहे. ( ७ ) विद्यार्थीवर्गातील वेछूटपणा, 
बेरोजगारी, विद्वेवरीलळ आणि गुरुजनांवरील 
अश्रद्धेमुळे भारतीय युनिव्हसिटीतून निर्माण झालेले 
अस्थिर वातावरण कसे सुधारणार ? (८) आणखी 
एक धोका संभाव्य आहे. १९७१ मधील निवडणुका 
जिकण्यासाठी श्रीमती इंदिरा गांधीना देवता 
बनविण्यात आल्या, व्यक्तिपूजा भारतात नवीन नाही, 


1 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वा ._) 
च ,' र त्रे 
डि, कम्य ळा 
र &नवभारत च ्ि 
॥ ७८ 
न्ट्« (अमृतमहोत्सवी जु >२० 
पक वषे कर > 
वत, १ 


40 “2 प 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्टी 


नवभारत 


भारतातील पंथ व संप्रदायांचा इतिहांस त्याची 
पुरेपुर साक्ष आहे. पं. जवाहरलाल नेहुरूनंतर पुढे 
कोण ? या प्रश्‍नाभोवती भारतीय राजकारण 
अनेक दिवस घोंगावत होते. आजच्या निवडणूक- 
शर्यतीतून सहीसलामत अजिक्य राहिल्याने पूनरच 
तोच प्रश्‍न उभा राहाणार आहे. पण त्याची भौति 
आताच वाळगण्याचे कारण नाही. ६० ते ६९ ची 
उतरती कळा जाऊन नवचैतन्याची जी सर्वसंमत 
लाट ७०-७९ या दकात येऊ घातली आहे तिचे 
स्वागत करावयासच हवे. 

कारण याच कालखंडात जगातील सर्वात मोठ्या 
लोकशाही राष्ट्रातील लोकशाही कोणत्या काल: 
चक्राच्या फेऱ्यातून जाते याचा सुगावा लागेल 
भारतीय जनतेने या घटकेला दाखविलेला सुजाण 
जागृतपणा असाच पुढे टिकवील असे म्हणण्यापुरता 
आज्यावाद निदान आजच्यापुरतातरी व्यक्‍त करता 
येण्यासारवा आहे. त्यासाठी इंदिराजींनी म्हटल्या- 
प्रमाणे काँग्रसच्या पुढाऱ्यांनी सदेव क्रुतसंकल्प राहिले 
पाहिजे एवढेच नव्हे तर श्ञासनांत घुसलेल्या अनंत 
दुष्परवृत्तींचा मागोसा घेऊन त्यांचा मागोवा घेत 
राहिले पाहिजे. शिथिल-वेशिस्त शासन उत्तमोत्तम 
कल्पनांचा चुराडा . करण्यास कारणीभूत ठरते, 
शासनसुधारणा कमिटीने ( ३011111878 ४0 
7010711018 (201111188101. ) छ्ासनव्यवस्थेत 
कित्येक सुधारणा ज्या सुचविठेल्या आहेत त्याच 
सुधारणा आतापर्यंत केन्द्रसरकारने व राज्यसरकारने 
नेमलेल्या सुमारे तीनशे साडेतीनशे कमिशन्स्‌, वोड॑स, 
कमिटीजू, यांनी सुपूर्त केलल्या रिपोटंस्‌ मधून धळ 
खात पडलेल्या आहेत. या सर्वं सुधारणा काय आहेत 
हे समजून घण्यासाठीच त्यांचा संग्रह करणारे आणखी 
एक संग्राहक मंडळ नेमावे लागेल. त्या सुधारणातून 
ग्राद्या्राद्य सुधारणा ठरविण्यासाठी सरकारी 
रीतिरिवाजाप्रमाणे आणखी एक सब्‌कमिटी नेमावी 
लागेल ! 

या निवडणुकीतून प्रत्ययाला आलेली आणखी 
एक ठळकष्क्लीप्ट अणी आहे की वराचसा सुशिक्षित 
वग या वेळी तटस्थ राहिळा. तर मागासलेल्या 
वर्गाने अहमहमिकेने त्यात भांग घेतला. विद्येत 
अस म्हणतात को लोकसभेत निवडन आलिल्या 
उमेदवारांतही मध्यमवर्गाचे वा भांडवलदार वर्गाचे 


हितसंवंध रक्षण करणारे प्रतिनिधि बऱ्याच कमी 
प्रमाणात आहेत. अनेक प्रतिनिधोंची निवड ही त्या 
त्या मतदारसंघांतील वहुसंख्य जाति-जमातींकडे 
लक्ष ठेवून करण्यात आली होती- धरम, वंश, जात, 
लिंग, पंथ निरपेक्ष समाजव्यवस्था करू इच्छिणार्‍या 


राजकीय पक्षाने आपले प्रतिनिधि त्याच तत्त्वाने 


निवडावे हा विरोध कसा समन्वित करावयाचा हा 
एक राजकारणातील कटप्रश्‍न आहे. राजकारणात 
असे अनंत कूटप्रदन असतात. क्ररषींचे कुल आणि 
नदीचे मूळ शोधणाऱ्यांचे प्रयत्त असफलच राहतात. 
सुश्िक्षितांना ' गरीवी हटाव, बेकारीचे निर्मूलन 
या महामंत्रात काही रस वाटला नसावा. किवा तो 
धकाधकोचा मामला केसा जमे अशक्‍ताला ? असे 
समजून त्यात या वर्गाने प्रामुख्याने भाग घेतला 
नसावा. किवा आपल्या मतांवर'च त्यांचा विश्‍वास 
नसावा, कालाच्या ओघात स्वतंत्र मत व्यक्‍तविण्या- 
एवढे स्वातंत्र्य मतदानपेटीतून उपलब्ध होत 
नाही, असेही त्याला वाटत असावे. निवडणूक 
झाल्या झाल्या घेण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या वर्किंग 
कमिटीने दारिद्रय, बेकारी, विषमता या संबंधीच्या 
दहा कलमी योजनांची पुनः घोषणा केली आहे. 
त्यामुळेहि जनतेचे लक्ष याकडे पुनरच वेधले गेलें 
आहे एवढेच नव्हे तर विदेशी पत्रांनी यासंबंधी 
व्यक्‍त केळेली मते विचारात घेण्यासारखी आहेत. 
लंडन टाइम्स म्हणतो -“ भारतांतील लोकसभेच्या 
मध्यावधि निवडणुकीच्या निकालाने श्रीमती गांधी 
यांची प्रतिमा तर उजळून निघालीच परंतु त्या 
राष्ट्रीय नेत्या असल्याच सिद्ध झाले आहे? या 
नंतर टाइम्स म्हणतो - “ भारतांतील परंपराप्रिय 
समाजाचे परिवतंन करण्याचे काम कठीण आहे 
परंतु देशापुढील प्रश्‍नांचा नव्याने विचार करण्याची 
त्यांना संधि प्राप्त झाली आहे.” 

भारतीय जनतेप्रमाणे इतर देशातील जनताहिं 
या निवडणकीच्या निकालाने भारावून गेली आहे 
याचे एक ताजे उदाहरण म्हणजे ग्रेटब्रिटनच्या 
मख्यप्रधानांनी श्रीमती इंदिरा गांधींना कॉमन 
घेल्थच्या सभेला पाचारण केलं असून त्यांच्या 
न्षेटीत त्यांना ऑक्सफर्ड विद्यापीठामाफेत डी. 
लिट. ची सर्वोच्च सन्माननीय पदवी बहाल केली 
असून ती कृपया मान्य करण्यावाबत विनंती केली 


न्र 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व ... 
५” 
क 
» नवभारत 
शन है ७५ व >१५९ 
& अमृतमहोत्सवी, 
न्ट< ्् मृ ८ १७ 


७ १.४१ 
भ्र यी ळे > 


कि. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारताची जडण-घडण 


यगोस्लावियाचे मार्शल 


1] 


असल्याचे प्रसिद्ध ज्ञाले आहे. 
टिटो म्हणतात - 


गु 18 तढठाडाए6 एप टी ७0 3, 


(118 ]08४: उगतलूभातहा08 15:00" 0 
पिठ ७०प १४ ... 1700० ल फांतढ कात 
76801प6 8001०7" ० गातांछ्ार 180110 
0 0 170७910110 01 $8000-8001101116 
7000118 फणाला फळ 118017100१ 0४ 
षा. गावााळ जळात, ए'॥७ शाळा 
टजाठडा०85 8150 0018000 (0. 8 
68 ठुण81811086 01 111161 [7081360119 
० पाताळ हात नाळ इपिलाषट्णालापा१७0्र्ण 
108 1111070811; 1016 ६३ 8 लोड) ०]ए 
"०प- कयणे ००एा3रिीफ गा 
शय्रिपष्ट्ठी७ळ 10 [16808 910 हेतृएच] गा- 
8810118] 1618110118 ... 
कोण घडवतो 0 

या सार्‍या घटनांचा तात्त्विक दृष्ट्या विचार 
करता भारतीय तत्त्वचितकानी केलेली विधाने पून:- 
प्रत्ययान्वित होत आहेत असे दिसते. “* माणूस 
इतिहास घडवतो? कौ भोवतालची परिस्थिति 
एखाद्या सामान्य माणसाला निमित्तभूत बनवून 
इतिहास घडवते ? अथवा इतिहास आपला माणूस 
शोधून काढतो ? या विवाद्य प्रश्‍नाची चर्चा महा- 
भारतकारापासून आतापर्यंतच्या अनेक राज्यशास्त्र- 
ज्ञांनी केळेली आहे. 

“ कालो वा कारणं राज्ञ: राजा वा कालकारणम्‌ ? 
इति ते संशयो मा भूत्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ हण 

- राजा म्हणजेच पर्यायाने ज्याचे हातात सत्ता 
असते ती व्यक्ति कालाच्या प्रवाहाला दिक्षान्वित 
करते. कालाचा ओघ ओळखून त्याला प्रत्यक्ष 
स्वरूप देण्याचे काम अध्व्य करतो, शाक्‍ति मार्गे 
उभीच असते. तिला कार्यान्वित करण्याचे श्रेय 
* निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन ? असे सांगन 
भगवंतांनी अजूंनाला दिले, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात 
डित नेहरूंनी धुरांण बनन भारतोय लोकशाहीला 
कायप्रवण करण्याचे महत्त्वाचे ऐतिहासिक कार्य पार 
पाडळे, सामाजिक नियंत्रणाला काही वावतीत 
पाया घालून दिला. मधीळ कालखंडांत त्याला खो 


वसलेला दिसत होता. मार्क्सच्या विरोधविकासवादी 
तकशास्त्रात बोलायचे तर पहिल्या ५०-५९्या 
दशकात पंडित नेहरूंनी काही सिद्धांत प्रत्यक्षात 
आणण्याचा प्रयत्न केला, त्याला दुसर्‍या ६०-६९ 
दशकात विरोध होऊ लागला. या थिसिस्‌-अँटि- 
थिसिस्‌ मधून सिथिसिस्‌ वनविण्याचे कार्य श्रीमती 
इंदिरा गांधींनी हाती घेतले आहे ते ७०-७९ या 
दशकात त्यांना पुरे करावयाचे आहे. समाजाच्या 
स्वीकृत कार्यात श्रीमती इंदिरा गांधी निमित्त मात्र 
वनत आहेत असे म्हटले तर तत्त्वचितकांचे चुकले 
कुठे ? 

आधुनिक नव भारताची जडण घडण करण्याचे 
कामी एकाच माणसाचे प्रयत्न उपय्रोगी पडले असे 
कोणताही सुवद्ध माणूस आजच्या काळी समजत 
नाही. प्रथम लोकमत तयार होत असते आणि 
त्यातून व्यक्ति उदयाला येते. व्यक्‍तिपूुजेचा आजचा 
काळ नाही. सामूहिक जवावदारीवरच पण काही 
सुजाण व्यक्तींच्या नेकीने कार्य पुढे रेटणाच्या 
स्वभावामुळे कार्याच्या गति-विधींना कलाटणी 
मिळते. राममोहन राय, मरहपि कर्वे, आगरकर 
यांच्या काळी आजच्या एवढी दळणवळणाची साधने 
उपलब्ध नव्हती, त्यांचे हाती सामाजिक वा राजकीय' 
सत्ताही नव्हती तथापि त्या काळाचे मानाने 
त्यांनी केलेळे लोकजागृतीचे व समाजाला प्रर्गात- 
पथावर नेण्याचे कार्य कितीतरी लोकोत्तर होते. 
आजच्याही काळी पं. नेहरू निधनानंतर अखिल 
भारताला आवाक्यात घेऊन नेकोने, दमाने व 
निष्ठेने कार्य रेटीत नेणारा अखिळ भारतीय नेता 
दृष्टिपथात नव्हता. गेली दहा पंधरा वर्षे ' पं. नेहरू 


पुढे कोण १' या प्रश्‍नाभोवतीच भारतातील 
राजकीय तत्त्वचितक व परदेशातील तज्ञ रिगाणा 
घालताना दिसत होते. १९७१ च्या या नव्या 


निवडणुकांनी या प्रश्‍नाचा कायमचा सोक्ष-मोक्ष 
लागला असून श्रीमती इंदिरा गांधीना एकमेव 
नेतेपदी नेऊन वसविण्यास मागासलेला, मुस्लीम, 
स्त्रीवगे आणि तरुणपिढी यांनीच प्रामुख्याने मते 
देऊन मदत केली. आहे. कोणत्या ना कोणत्या 
कारणास्तव घडून आलेल्या या उचिति निर्णयाचे 
भारत स्वागतच करीत आहे यात शंका नाही. 


२३ 


| अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«टि 


श्र षि ७५ नौ >१९ 
न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


वर्ष १७ / > 
१ बक रज 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


शट ही 


र्ट 


श्री. भास्कर टक्ष्मण भोळे 


(्$ 


संघराज्य-सिदडधांतः एक वस्तुद्शी चिकित्सा 


या शतकाच्या पूर्वार्धात लास्कोने संघराज्याच्या 
भवितव्यासंबधी सादांकता व्यक्‍त केली होती तेव्हा 
रॉक फेलर आदींनी कालसुसंगत राहाण्याच्या संघ- 
राज्याच्या क्षमतेविषयी व तदुद्भूत चिरंतनत्वा- 
विषयी ग्वाही दिली होती. तरी पण कालसुसंगत 
होण्याच्या या प्रयत्नात संघराज्याचा पारंपरिक 
सिद्धांतच पार नष्टप्राय झाला हे सत्य आज नजरे- 
आड करून चालणार नाहीं. पारंपरिक सिद्धांतात 
अंगभूत असलेले दोव टाळण्यासाठी वा संघराज्याचे 
स्थलकालसापेक्ष स्वरूप घडविण्यासाठी सवंत्र संघ- 
राज्यात पारंपरिक सिद्धांताशी तडजोड करण्यात 
आलेली आहे. 

काहीशा बदललेल्या स्वरूपात पण आजहि जुनी 
संघराज्य कल्पना प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहेच हे 
दाखविण्याच्या अट्टाहासातून तृए१७- ए्तिला'9- 
1811, (80- 0]अ'चा 1४७ 8९06191181). अशा 
काही नवीन संज्ञा राजकीय तत्वज्ञांनी वापरल्या 
असल्या तरी वस्तुनिप्ठ (1111011101) ) अभ्यास- 
पद्धतीने संवराज्य कल्पना तपासून पाहाता हे सहज 
लक्षात येऊ शकते को संघराज्य सिद्धांत आज 
केवळ एक संविधानात्मक रम म्हणून शिल्ल्क 
राहिला आहि. राजकीय वास्तवाशी त्याचा रांदर्भच 
उरलेला नाहो. युद्धोत्तर काळात 
ठरलेल्या व मोठ्या प्रमाणावर 
गेलेल्या या शासनयंत्रणेत 
वदळ होत गेळे आहेत. 
घटनेवरून हा सिद्धांत वेतळा जातो थेहिं 
बदलल्या परिस्थितीमुळे त्यात तत्वापासन होत 
चाळलेली तफावत अँडॉल्फ ए. वल॑ (फेडरॅलिज्ञम्‌ : 
मेंच्युगर अँड  इमर्जट ) यांच्यासारख्यांच्या 
लिखाणातून किवा तिथल्या आंतरक्षासकीय 
संबघांवरोळल समितीच्या ठहवालावरूनहि स्पष्ट 
होते. सदर सिद्धांत आज रोज्यक्ास्त्राच्या पस्तका- 
वाहेर शोघनहि सापडत नाही 


अत्यंत लोक प्रिय 

स्वीक।रल्या 
स्वीकुतीपासनच अनेक 
ज्या अपमेरि ज्य 


0.3. 


| अनुक्रमणिका | 


जगातल्या कोणत्याही एका वा अनेक संघ- 
राज्यांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून प्रस्तुत लेखातील 
निष्कर्पांना पुष्टी देता येईल पण तूत हा प्रयत्न 
तेवढा महत्वाकांक्षी नाही. फक्त संघराज्याच्या 
सिद्धांतागंतच त्याच्या आत्मनाशाचो वीर्ज कशा 
होती हे मोजक्या संदर्भासह दाखविणे एवढाच 
मर्यादित हेतु या लेखामागे आहे. त्या दृष्टीने “पारं- 
परिक सिद्धांत ' म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातो 
त्याचे थोडक्यात विवेचन लेखात येणाऱ्या संदर्भा- 
साठी. आवद्यक वाटते. 


संघराज्य म्ह्णजे राज्याधिकारांची प्रादेशिक 
निकषांवरून दोन वा 
घटकांत झालेली वाटणी होय'. ही वाटणी निश्‍चित 
व काटेकोर असायला हवी. लिखित व परिदृढ 
घटनेत केंद्राच्या व घटकराज्यांच्या अधिकारांची 
स्पष्ट निसंदिग्ध नोंद असावी, घटनादुरुस्ती करून 
घटकराज्यांवर अतिक्रम करण्याची केंद्राला संधि 
मिळू नये यासाठी घटनादुरुस्तीत घटकराज्यांच्या 
मताला मान असावा. केंद्रीय संसदेत घटकराज्यांचे 
हितसंवंध जपण्यासाठी ह्वितीयगृह असावे. ते घटक- 
राज्यांचे हिंतसंवंध जपण्यासाठी द्वितीयगृह असावे, 
ते घटकराज्यांचे प्रातिनिधिक असावे. सवे घटक- 
राज्यांना त्यात समान प्रतिनिधित्व असावे. घटक- 
राज्यांच्या समान प्रतिष्ठेचा तो पुरावा आहे. 
राज्याधिकारांच्या स्वामित्वाविषयी वा घटनेच्या 
कलमाच्या. निदिचित अर्थासंबंधी दुमत झाल्यास 
न्यायालयीन निर्णय अंतिम असावेत. कारण न्याया- 
लये घटनेचे व विदोषतः अधिकारांचे रखवालदार 
असतात, 


राष्टठ्यापी महत्त्वाचे अधिकार कद्राकडे व 
प्रादेशिक महत्त्वाचे अधिकार घटकराज्यांकड असे 
सर्वसाधारण तत्त्व वाटणी करताना पाळले जावे 
केंद्र व घटकराज्यांपैकी कुणीच कुणाला दुय्यम ठरू 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


अधिक समान व स्वायत्त 


४ कि 

च यव, 
नवभारत |. 

७६ 


अमृतमहोत्सवी (5-७ 
रश 


शिल 9 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


संघराज्य-सिद्धांत : एक वस्तुदर्शी चिकित्सा 


नयेत; कारण अुभयतांचे अधिकार घटनादत्त 
असल्याने त्यांची प्रतिष्ठा व मान्यता ( 8811 00- 
४७) सारखी आहे. अधिकारांसाठी ते परस्परावलंवी 
नसतात. घटनादत्त कक्षेत केंद्र व राज्ये परस्पर 
नियंत्रणापासून पूर्णपणे मुवत व आपापल्या अधिकार 
वावींवद्दल निर्णय घ्यायला संपूर्ण स्वतंत्र असावेत, 
अक्का दोन मर्यादित ज्ासनयंत्रणांची निर्मिती 
संघराज्य कल्पनेत अभिप्रत आहे. संघटन व स्वतंत्र 
अस्मिता या वरकरणी परस्परविरुद्ध जुळ्या 
प्रवृत्तोंचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न संघराज्यात होतो. 
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वांदिक, भाषिक, आथिक 
व भोगोलिक कारणांमुळे अपरिहार्यपणे आलेली 
विभिन्नता व विविधता व त्यांच्यातून आकारणारी 
घटकराज्यांची स्वतंत्र अस्मिता अवाधित ठेवून 
संरक्षणाच्या, विकासाच्या वा अन्य प्रेरणेतून ती 
घटकराज्ये एकत्र येतात तेव्हा एकत्रीकरणाच्या 
प्रक्रियेत त्यांना स्वतःचे अस्तित्व पूर्णपणे विलीन 
करायचे नसते किवा या विविधतेच्या जोपासनेसाठी 
आधी एकात्म असलेल्या राज्याचे संघराज्यात 
रूपांतर करण्यामागची भावनाहि हीच असते. 


अठराव्या व एकोणिसाव्या दातकातीळ नेसगिक 
कायदा व व्यक्तिवादी वेधानिक-राजकीय कल्प- 
नांनी संघराज्याच्या वरील सिद्धांताला जन्म दिला 

हे. संघराज्य निमितीतन एका नव्या राज्याला 
अस्तित्व येते. दहेरी नागरिकत्व स्पष्टपणे दिलेले 
असो वा नसो, नागरिकत्वाच्या कल्पनला दुंहरा 
सदभ प्राप्त होतो. आधी स्वतंत्र व सावभाम 
असलेला राज्ये जव्हा संघराज्याचे घटक हातात 
तेव्हा एक नवी रचना (100ल्मा १1011 ) 
अनेक अर्थानी होते. केंद्र व राज्ये परस्परांना 
मर्यादित ठेवून संघराज्याचा समतोल राखतात. त्या 
दोन पातळ्यांमधीळ संबंधांच्या करारात्मक 
भूमिकेवर पारंपरिक सिद्धांताचा खूपच भर आहे. 


प्रत्यक्षात हाच संघराज्य सिद्धांतातील सर्वाधिक 
कच्चा दुवा ठरला आहे. आज अनक कारणांमुळ 
उभय पातळ्यांवरील शासनांना आपल्या क्षेत्रा- 
पुस्तच मर्यादित राहाणे अशक्य झाले आहे हो 
वस्तुस्थिति पारंपरिक सिद्धांताच्या मूले कुठारच 


नभा. ४ 


अनुक्रमणिका | 


ठरली, व परिणामी त्या सिद्धांताची सगळीच 
गृहीते एकेक करून कोसळून पडली, 


प्रथमतःच एक गोष्ट लक्षात येते की संघ राज्या- 
तून आढळणारी राज्याधिकारांची वाटणी निश्चित 
व काटेकोर असूच शकत नाही. काही संघराज्यांच्या 
घटनांमधूनच सामायिक ( ९0110ए71'611; ) अधि- 
कारांच्या याद्या आढळतात, वाटणी निश्चित 
नसल्य़ाचाच हा पुरावा आहे. पण ज्या घटनांमधून 
अशा याद्या नसतात ति्थेहि केंद्र व राज्ये यांच्या 
सामायिक अधिकारांचे 'संधिप्रकाश क्षेत्र ' प्रत्यक्षात 
निर्मांण होतेच आहे, उदाहरणाथ अमेरिकन राज्य- 
घटनेत सामायिक अधिकारांची यादी नाही पण 
एकविसाव्या घटनादुरुस्तीने अशा सामायिक अधि- 
कारांना जागा दिली त्याचप्रमाणे घटनेचा अन्व- 
याथे लावण्याच्या न्यायालयीन अधिकारातूनहि 
असे सामायिक अधिकार तिथे वाढले आहेत. ऑस्ट्रे- 
लयन राज्यघटनेच्या एक्कावत्नाव्या विभागातील 
३९ वावी सामायिकच होत. स्वित्झर्‌ळंडमधे हे क्षेत्र 
फार मोठे नसले तरी ते आहेच. रशियाच्या घटनेचे 
विसावे कलम: * कोंद्रीय कायद व घटक राज्याचा 
कायदा यात अंतविरोध असल्यास केंद्रोय॑ कायदा 
श्रेष्ठ ' असे असल्याने सामायिक अधिकारांना वाव 
मिळतोच. कॅनडात शेती, पुनर्वसन, वृद्धत्व वेतन 
इत्यादी वावी सामायिक असन त्यावावत केंद्रश्रेष्ठत्व 
प्रस्थापित करण्यात आले आहे. म्हणजेच ( सुव्रम्ह- 
ण्यम्‌ वि. मृत्तुस्वामी खटल्याच्या निणंयात) भारतीय 
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे “विधिविषयक 
अधिकारांची वाटणी कितीही काळजीपूर्वक व 
वारकाईने केली गेळी तरी उभयतांचे अधिकार अति- 
व्याप्त वा परस्परातिक्रामी ( 0१०११४) 
॥णारच नाहीत हे होणे केवळ अशक्य आहे. एकाच 
भूभागात समान वैधानिकता असणारे दोन परस्पर- 
विरुद्ध कायदे असल्यास विचित्र परिस्थिति निर्माण 
होईल ” स्वाभाविकच अशा प्रसंगी केंद्रास प्राधान्य 
प्राप्त होते. 
केंद्रीकरणाच्या अन्य प्रवृत्तोंमुळेहि राज्याधिड 
कारांच्या वाटणींतलळा समतोल नाहीसा होतो 
तिच्या परिदढतेला व निदचिततेला तड जातात, 


4५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 2 

क यव, 
नवभारत त 

१ 3५ 
अमृतमहोत्सवी (5-७ 


खिळा *फ 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


हेंद्रीकरणाची कारणमीमांसा बहुचचित. असल्याने 
विस्तार टाळतो, थोडक्य़ात म्हणजे राष्ट्रव्यापक 
राजकोय पक्षांची निमिती, राष्ट्रमावनेची वाढ, 
लोककल्याणकारी राज्य-कल्पनेचा प्रसार, केंद्रीभूत 
राष्ट्रीय नियोजन, दिवसेदिवस वाढत जाणारा 
राज्यांचा आंतराष्ट्रोय राजकारणातील सहभाग 
वज्ञानिक शोधांमुळे निकर आलेले विव. यज्धे व 
नेसगिक आपत्ती- या व अन्या अनेक कारणांमळे 
सवंत्र संघराज्यात केंद्राचे अधिकार वाढत आहेत 
व अधिकारांची घटनान्यस्त वाटणी तशोच राहिली 
तरी प्रत्यक्षात बरेच बदल ज्ञालेत व होत आहेत 
भारतात काँग्रेस पक्षाच्या संघटनेचा परिणाम 
कद्र-राज्य सवघावर आपोआपच असा ज्ञाला कौ 
केंद्राला प्राधान्य मिळून राज्ये दृग्यम ठरली, जिर 
वा प्रदेश काँग्रेस कमिट्या या स्वतंत्र धोरण 
ठरविणाऱ्या संस्था न होता केवळ मध्यवति 
काँग्रसने घेतळेळे निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यासाठो 
प्रयत्न करणार्‍या दुय्यम, साहाय्यक (६ एज] 819) 
यत्रणा ज्ञाल्या- हे के. संथानम्‌ यांचे मत मान्य 
कराव लागते. इथ आज प्रादेशिक पक्षांच्या द्रारे 
स्वायत्ततचे एक आत्यंतिक टोक गाठले जाते व 
विघटनात्मक शक्‍ती तोंड काढतात तर राष्ट्रव्यापी 
पक्षाद्वार कद्राकडून राज्यांवर निर्णय लादले जातात 
व ता स्यायत्तताच पार नाहीशी होते, अमेरिकेत 
अभिप्रेत अधिका रां>- ( [1111116१00 ) च्या 
रिणाम स्वरूपी; स्वित्झरळंडमधे राजकोय, 
आ।थक व सामाजिक ' क्षेत्रातील  केंब्रगामी 
दाकचामुळ ' ; आधीच भारतातील फटीर प्रवत्ती 
व विघटनात्मक शक्‍ती लक्षात घेऊन घटना- 
काराना कंद्र प्ळ असावे अशा तरतुदी केल्या 
हेत त्यात प्रारंभी एकपक्षीय राजवटीची 
भर पडल्यामुळ; आनूपंगिक वावीं- (1101661181) 
118७15 ) वर कायदे करण्याच्या कॅनडामधीळ 
अधिकारामुळे; रशियाच्या एकपक्षीय पद्ध तीमुळे - 
अशा प्रकारे अनेक समान व काही विशिष्ट 
कारणामुळ कद्राच्या अधिकारकक्षेत प्रत्यही भर 
पडतांना सर्वच दिसते 
आकस्मिक आणीवाणीच्या प्रसंगी केंद्रास दिले 


खास अधिकारसुद्धा ह्या वाटणीचे संतलन पुर्णपणे 


विवडवीत' असतात. परकीय आक्रमण, अंतर्गत 
यादवी व गैरव्यवस्था, घटकराज्याची असमर्थता 
किवा आर्थिक अस्थेर्य अशा कारणांसाठी आणीवाणी 
जाहोर करून कमालीचे केंद्रीकरण करण्याची तरतद 
भारताय घटनंत आहे. अशावेळी राज्यांच्या अधि- 
कार यादात असलेल्या कोणत्याहि वावीसंवंधी 
कायदे करण्याचा अधिकार केंद्रास प्राप्त होतो. 
राज्यकारभारात आवश्यक असलेली लवचिकता 
अशा अनेक मार्गानी येऊ इाकते. पारंपरिक 
सिद्धांतात तिला मुळीच स्थान नाही. 

अमेरिकेत केंद्राला जरी आणीवाणीचे अधिकार 
नसले तरी न्यायालयीन निर्णयांमुळे असे अधिकार 
आवड्य़क तेव्हा कोंद्र उपभोगू शकते. तिथल्या 
सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयात म्हटल्याप्रमाणे : 
“ आणीवाणी जरी अधिकार निर्मित नसली तरी 
घटनादत्त अधिकारांचा पुर्ण वापर करण्याची संधि 
ती निश्‍चितच देत असते. 

पुन्हा भारतात कोंद्राची स्वतःची अशी स्वतंत्र 
प्रशासन यंत्रणा नसल्यामुळे केंद्रीय कायद्यांच्या 
प्रशासनासाठी केंद्राला राज्यांवरच अवलंवून राहावे 
लागते, पण त्यातूनच राज्यांना त्या वावत मार्गदर्णत 
करण्याचा अधिकारही केंद्राला प्राप्त होतो, 

राजस्थानचा अभ्यास करून इक्वाळ नारायण 
व माथूर यांनी काढलेळे काही निप्क्षे इतरही 
राज्यांना लागू ठरावेत. राज्याच्या धोरणनिर्णयां- 
वहूल ते म्हणतात : राज्यसरकार आपली निर्मिती- 
उद्दिष्ट्ये ((81'७९(३), स्वतःच्या तांत्रिक क्षम- 
तेच्या वा विवेकी नियोजनाधारे निठचित करण्या- 
एवजी, अखिल भारतीय निर्मिती-उद्दिप्टे समोर 
ठवून त्याप्रमाणात ठरवितात वा कमी-अधिक 
करतात. स्वतःच्या उत्पादन साधनांचा व गरजांचा 
त्यात विचार होतोच असे नाही. केंद्रीभूत नियोज- 
नाचा हा परिणाम आहे, केंद्रपुरस्कृत योजना हाती 
घ्यायला घटकराज्ये उत्सुक असतात कारण 
त्यासाठी केब्राकश्‍न आथिक मदत मिळते. परिणामी 
केंद्रशासन घटकराज्यांच्या उद्दिष्टांवर व। त्यांच्या 
अग्रक्रमावरच परिणाम करीत नाही तर आथिक 
आमसिपयांच्या आधारे ते' राज्यशासनाच्या प्रयत्नांना 
हंवी' ती दिद्याही लावू अकते. 


२६ 


कमचिक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
> ,' र त्रै 
शिश जव, 
नवभारत भै 
ही. ७५ 
न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


०: > > 
रश तप) रज 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


संधराज्य-सिद्धांत : एक वस्तुदर्शी चिकित्सा 


नियोजनाचा परिणाम . भारतातील केंद्राच्या 
अधिकारांपेक्षा घटकराज्यांच्या अधिकारांवर अधिक 
झाल्याची साक्ष के. संथानम्‌सुद्धा देतात. त्यांच्या 
मते पहिल्या पंचवाधिक योजनेच्या एकूण खर्चापैकी 
७०% खर्चे घटक राज्यांच्या अधिकारकक्षेत 
यणार्‍या वाबोवर (उदा. शिक्षण, स्वास्थ्य, जंगले, 
शंती इत्यादि) ज्ञाला, दुसर्‍या पंचवापिक योजने- 
तहा हा खर्च ६५% च्या आसपास झाला आहे. 
निर्णय कह्याप्रकारे प्रेते जातात ही तशी गौण 
बाव आहे. एक गोष्ट निश्चित कौ त्यांची राज्य- 
पातळीवर अंमलबजावणी घटकराज्यांच्या कार्यकारी 
ंडळाने करायची पण ते घेतलेले मात्र केंद्रानेच 
असणार. घटक राज्यांच्या द्ष्टीने विचार करता 
नियोजनाने संघराज्यात्म घटनेला उल्लंघितच 
( हा]ए58तढ ) केळेळे असून हे उल्लंघन 
विपघ्चि अथवा. संविधानाधारित नसून केवळ 
मान्यता व संमतीवर आधारलेळे आहे. वेंकट- 
रंगेयांसारख्या या विषयाच्या व्यासंगी विचार- 
वंतांना यातून सहकारी संघराज्याची कल्पना साकार 
होताना दिसते. या सहकार्याची दुसरी जी 
सधघर्पात्मक वाजू असते तिचा पुरेशा सम्यकपणे 
ते विचार करीत नाहीत. केंद्र व राज्यांच्या 
संघपात्मक संबंधामुळेच भारतीय संघराज्यातील 
केंद्रीकरण पुस्तकी आहे. आणीवाणी व 
आथिक नियोजन सोडल्यास केंद्रश्रेष्ठत्व फक्‍त 
घटनेच्या शब्दातच शिल्लक राहाते. “ घटना 
डवितांना झालेल्या चर्चांमधे भारताचे हॅमिल्टन 
होते तसेच भारताचे जेफसंनहि होते. अंती 
हॅमिल्टनचा विजय ज्ञाला ” हा डॉ. एस्‌. पी. 
अय्यरांनी वणिळेला विजय फक्त घटनेच्या कलमां- 
तूनच ज्ञाळाय. काँग्रेसची एकपक्षीय राजवट संपुष्टात 
येते नयेते तोच कोंद्र व घटकराज्ये यांच्यातील 
संतुलन घटकराज्यांच्या वाजने जूकत चाललेले आहे. 
हिसक आंदोलनाद्वारे केंद्राला शरण आणण्याचे 
अनक प्रयत्न होत आहेत. सामाजिक, आथिक वा 
राजकीय ( सत्य वा कल्पित ) उपेक्षा फ्टीर 
प्रवृत्तींना जोपासत आहे, राज्या राज्यातील तणावा- 
मुळ केंद्राला अनेक वाबींसंवंधी निश्चित निर्णय 
घण अशक्य झालेले आहे हे अनिणित प्रश्‍न प्रत्यही 


नरम स्क्रे 
ठ्र्ल 


घटनात्मक मान्यतेलाही आव्हाने निर्माण करीत 
आहेत. मातृभाषेतून शिक्षण प्रादेशिक अस्मिता 
जोपासणाऱ्या * सेनां'चा उदय या सर्वांचा परिणाम 
असा होणार कौ राज्या-राज्यातील लोकांचे 
चलनवलन ( ॥100119 ) थांवेल, मग त्या 
राज्यसमूहाला अंती एका समावेशक संघराज्याचे 
स्वरूप उरेल काय ? हाच प्रश्‍न आहे. तात्पर्य, 
केवळ संविधानातील अधिकारांमुळे केंद्र सवळ होऊ 
शकत नाही याचे भारतीय संघराज्य हे उत्तम 
उदाहरण होय. बंगालात नक्‍्सलवाद्यांनी चालविलेला 
रक्‍तपात व विध्वंसन थांबविण्यास असमर्थ ठरत 
असलेले केंद्रशासन, निवडणुकांच्या राजकीय डाव- 
पेचांसाठी केरळातल्या अल्पसंख्याकांच्या दोपांवर 
पांघरूण घाल पाहाणारे केंद्रशासन, संपन्न व बहुप्रसव 
घटकराज्यांकडन शिलकी धान्य घेऊन दुष्काळा 
अल्प उत्पन्न असणाऱ्या राज्यांना देऊ न शकणारे - 
केंद्र-या केंद्राला अधिक सामर्थ्यशाली म्हणावेच 
कसे ? घटनादत्त अधिकारांच्या दृष्टीनेच पाहायचे 
तर यापेकी केंद्रशासनास अशक्य असे काहींच नाही. 
षण प्रत्यक्षात ते करीत नाही. केंद्राच्या नाकर्त- 
पणाला कोणतीहि कारणे असोत संघराज्याचा 
सिद्धांत मात्र त्यामुळे खोटा ठरतो 

अधिकार विभाजनाक्लीच संलग्न अशी केंद्र व 
घटक राज्यांनी परस्परांपासून स्वतंत्र असण्याची जी 
आवश्यकता हा सिद्धांत प्रतिमादतो तीहि प्रत्यक्षात 
खोटी ठरते. ज्याती 
परस्परावलंबन हो आजची गरज आहे. या 
परस्परावलंबनाचा पारंपरिक संघराज्य सिद्धांतात 
विचारच होत नाही. 

राज्याधिकारांची वाटणी निढिचत व व्यावर्तक 
( ७लोए8४७ ) करण्याच्या आग्रहामुळे काही 
विसंगत गृहीते या सिद्धांतातून निर्माण होतात: 
॥वेटूक राज्यांच्या प्रत्येक अधिकारांबाबत प्रत्येक 

घटक राज्यातील मतदारांच्या मागण्या विभिन्न 
। व स्वतंत्र असतात आणि प्रत्येक घटकराज्याचे 
हितसंबंध त्याच्या भोगोलिक कक्षांपलिकडे जात 
| नाहीत- हे पारंपरिक सिद्धांतातील स्वतंत्रतेच्या 
%& व स्वायत्ततेंच्या कल्पनेमागील गृहीत आहे. पण 


२७ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वट, 
शिवण जव्, 
नवभारत |. 
१ 2३५ 
अमृतमहोत्सवी & >७ 
स स्तक, “क 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


या उलट अनेक धटकराज्यांचे काही वावींवर समान 
धोरण असू शकते किवा धोरण ठरविताना एक- 
मेकांचा अनुभवहि त्यांना उपयुक्त ठरतो. ' इतर 
राज्यांतील घडामोडींचा विचार न करता जर 
प्रत्येक राज्य. आपल्या पुरताच विचार करू लागले 
तर सवेत्र गोंधळ, गेरव्यवस्था व कालापव्यय होईल 
-हे एका अमेरिकन विचारवंताचे मत सर्वच' 
संघराज्यांवावत सत्य आहे. राज्यांच्या परस्पर 
सहकार्याथे व समानहित संवधनार्थ ' आंतरराज्य' 
सुसंवाद ( 600111191101 ) समिती ' नेमण्याचा 
अधिकार भारतीय घटनेच्या २६२३ व्या कलमान्वये 
राष्ट्रपतीस आहे व त्यानुसार १९५२ साली 
कद्रोंथ आरोग्य समिति ? व सर्व घटकराज्यांसाठी 
थानिक स्वराज्यासंवधीचे धोरण आखण्यासाठी 
१९५४ साली “केंद्रीय स्थानिकशासन समिति 
नमण्यात आलो होती. याचा अर्थच हा की प्रत्येक 
राज्याताह मतदारांच्या अपेक्षा पारंपरिक 
सिद्धांताचे पुरस्कते समजतात तितक्या विभिन्न 
नसतात आणि आखून दिलेल्या भौगोलिक मर्यादां- 
पलिकडेही घटकराज्यांचे हितसंवंध जा दाकतात 
. अनेक समान हितसंवंध विभिन्न राज्यातील 
मतदारांना जोडू शकतात. ही गक्‍्यता नसती तर 
राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमांवर अधिष्ठित राजकीय पक्ष 
अस्तित्वात आलेच नसते. अद्या प्रकारच्या समान 
हितसंवंधांचे वंध जेवढे अधिक व वळकट तेवढे त्या 
संघराज्यात स्थेथर व अक्य अधिक. पण ते वंध 
संघराज्याच्या पारंपरिक सिद्धांतात मात्र वसत 
नाहीत. 
अर्थात सर्वच वावतीत हे गक्‍्य होत नाही, घटक 
राज्यांच्या अधिकारांवाबतच कायपण केंद्राच्या 
आधान असलेल्या वाबीसंवंधीहि अशी एकवाक्यता 
कित्येकदा आढळत नाही. इथे संघराज्य-सिद्धांताच्या 
इसर्‍्या गृहातावहूळ आक्षेप निर्माण होतो. ते गहोत 
असे को: न 
* कंद्राधीन अधिकारांवावत कद्राकडून सर्व घटक- 
। राज्याच्या मागण्या व अपेक्षा सारख्याच असतात 
प्रत्यक वाबीवरील केंद्राचा कायदा सर्वे घटक- 
राज्यासाठी समानच असतो भौगोलिक वा 
% अन्य विभिन्नतेशी त्याचा सापेक्ष संवंध नसतोच, 


पण या उलट अनुभव असा येतो कौ घटक- 
राज्यांच्या केंद्राकडून असलेल्या अपेक्षा विभिच व 
स्थलकालसापेक्ष असतात. या मागण्यांमधील अंतर 
वाढले आणि त्यात केवळ राज्यमर्यादांतर्गत संकुचित 
हितसंवंधांचे आधिक्य झाले म्हणजे फुटीर वृत्ती 
वळावतात हा प्रत्यय सर्वच संघराज्यातून येतो. 

झासनाच्या दोन्ही पातळ्यांचे मतदारसंघ वेगळे 
असले तरी मतदार तेच असतात. केंद्र व राज्ये दोघां- 
चेहि निणंय एकाच ळोकसमुदासावर परिणाम 
करीत असल्यामुळे त्या निर्णयांचा परस्परांवर 
परिणाम झाल्याविना राहू शकत नाही. ती परस्प- 
रांवर निर्णय ळादणार नाही कदाचित पण हा 
परिणाम साधण्याचे अतुनय, प्रभाव, तडजोड इत्यादी 
मार्गसुद्धा असतातच. 

दुसरे असे की कौ घटक राज्यें व केंद्र यांच्या 
निरिचित अधिकारांची जाणीव सर्वच मत- 
दारांना असंते असे नाहो. आणि जरी असली 
तरी आपल्या मागण्या नोंदवितांना संबंधित 
शासनयंत्रणेकडेच त्या नोंदवाव्यात हा विवेक 
त्यांच्याकडून नेहमी राखला जातोच असेही 
नाही. केंद्र व राज्ये यांच्या मर्यादा लक्षात यायला 
व राहायला फार मोठ्या रायकोय परिपवव- 
तेची व संस्कारितत्वाची आवद्य़कता असते. 
घटक राज्यांच्या कक्षेत नसलेल्या मागण्या मतदार 
घटकराज्याच्या शासनासमोर मांडतात, शासन 
त्यांना ' केंद्राकडे जा ? असे सांगून धोका पत्करण्या- 
ऐवजी केंद्राकडे शिफारस करण्याचे आद्वासन देते. 
स्वाभाविकच या “ शिफारसी ' केंद्राच्या स्वायत्ततेला 
मारक ठरतात, असे 'दवाव? उभयतांकडून परस्परा- 
वर प्रत्यही येतच असतात, मग सेद्धांतिक संपुण 
स्वायत्तता व स्वतंत्रता उरते कुठ ? 

केंद्र-राज्ये व राज्य-राज्य यांच्यातील संबंध 
समानतेचे असतात- हा या सिद्धांतातील दुसरा भ्रम 
आहे. उपरिनिर्दिष्ट केंद्रीकरणातून केंद्राचे नष्व््व 
व घटक राज्यांचे दुय्यमत्व प्रस्थापित होतेच, एवढेच 
नाही तर काही घटक राज्यांचेही प्रत्यक्षात इतर 


राज्यांवर वर्चस्व गाजत असते. केंद्र-राज्य 


यांची अधिकारक्षेत्रे सुरवातीला जरी घटनान्यस्त 


ट्ट 


अकतमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


.. 
-” ,' र त्रै 
यव, 
» नवभारत भै 
तयो 
न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


०: > > 
रश ता) रज 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


संघराज्य-सिद्धांत : एक वस्तुदर्शी चिकित्सा 


अभिकारांच्या याद्यांनुसार ठरत असली व तत्वतः 
जरी कंद्र व इतर सर्व राज्ये यांचा दर्जा व प्रतिष्ठा 
समान असला, तरी नंतर घटकराज्याची लोक- 
संख्या, त्या प्रमाणात संसदेतील त्याचे प्रतिनिधित्व, 
भौगोलिक आकारमान व तज्जन्य आथिक संपन्नता 
वा विपन्नता प्रादेशिक संस्थांचे सामर्थ्ये व संघटन 
नेतृत्व, संघराज्यातील राजकीय पक्षांची रचना, घटक 
राज्यातील पक्षांचे वलावल इत्यादि असंख्य गोष्टीं- 
वरून त्या त्या संघराज्याची प्रतिष्ठा ठरत असते. 
व त्याचे वर्चस्व या प्रतिष्ठेच्या समप्रमाणात असते. 


केंद्राचे वरेच निर्णय अनेक संघराज्यातन समर्थ 
व मोठ्या घटकराज्यांच्या बोजचे आढळतात हा 
केवळ योगायोग नव्हे. राज्या-राज्याच्या विभिन्न 
स्वार्थसिद्धी (081४91017)0॥ ) क्षमतेचा परिणाम 
केंद्राच्या निणेयावर होतच असतो. भारतीय संसदेत 
संख्येने अधिक असणारे उत्तरेचे व पडिचिमेचे 
प्रतिनिधी दक्षिणेच्या व पूर्वेच्या हितसंबंधाच्या नेहमी 
आड येतात ही तक्रार यामुळेच दिवसेदिवस वाढत 
चालली आहे. 


श्री. प्रभाकर पाध्यांनी ' केसरी 'मधील आपल्या 

( १५-११-७० ) लेखात सुचविलेला लहान राज्यांचा 
तोडगा उचित वाटतो. ते. म्हणतात : पुढाऱ्याचा 
प्रांत जेवढा मोठा तेवढं त्याचं दिल्लीला वजन मोठं 
सरदार पनिक्करांनी सुचविलेलं उत्तर प्रदेशाचं 
विभाजन सरदार पटेलांना मान्य न होऊ शकल्या- 
मुळ उत्तर प्रदेश तसाच अवजड व अवाढव्य' 
राहिला. जयप्रकाश्यांना उद्धृत करून ते पुढे म्हणतात: 
भारताचे सर्व प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेशचेच होते - 
आहेत हा केवळ योगायोग नाही, या प्रचंड प्रांताचे 
शभर खासदार संसदेवर आपले भरताड वजन हवे 
तसे टाकू हकतात. . . प्रदेशाची प्रमख भाषा लक्षात 
घऊन राज्यपुनरंचना झालीच आहे - उपभापा, 
उपसंस्क्रती लक्षात घेऊन अजन लहान राज्येहिं 
निर्मिली जावीत. -म्हणजेच तेलंगण, विदर्भ, कोकण, 
ठिकठिकाणचे आदीवासी आणि स्वतंत्र राज्यांसाठी 
ज्या ज्या मागण्या आज होत आहेत त्या पुरविणे 
या अस्थिरतेवरील एकमेव मार्ग आहे. त्यामुळे 
काही विशिष्ट राज्यांची दादागिरी संपुष्टात येईल, 


अनक्रमणिका | 


राज्या-राज्यांमधील संबंध सुधारतील कारण 
त्यांच्यातील परस्परावळवन वाढेल- इतर राज्यांच्या 
भावनांचा व विचारांचा प्रत्येक राज्य आदर करील. 
परस्परांवद्देल त्यांना विश्‍वास वाटिल-आज मोठ्या 
राज्यांवहल लहान राज्यांच्या मनात विश्‍वास नाही. 
आकार व लोकसंख्या यावावत घटकराज्यात समा- 
नता राखण्याचे प्रयत्न संघराज्यांमधे अपवादात्मकच 
म्हणावे लागतील. 

घटक राज्यांची आथिक कुवत जेव्हा कमी अधिक 
असते तेव्हा तर हा फरक जास्तच स्पष्ट होतो 
कमकुवत राज्ये केंद्रावर जास्त प्रमाणावर विसंवून 
असतात आणि या विसंबनातूनच त्याच्या सैद्धांतिक 
स्वायत्ततेचा वळी जातो. लहान राज्यांची संघटित 
फळी उभारणे हाही मार्ग संघराज्यात अवलंबिला 
जातो पण तोहि संघराज्य-सिद्धांत-संमत नाही. 
“ आपले अधिकार सुरक्षित राखायचे असतील तर 
राज्यांनीच कर्तव्यदक्ष राहाणे आवद्यक आहे, 
राज्यांना व तेथील नेतृत्वाला आपल्या जवाबदारीची 
जाणीव हवी. जर त्यांना तिचा विसर पडला वा 
त्यांनी ती टाळली तर त्या क्षेत्रात पर्याय म्हणून 
केंद्रशासनाला कार्य करावेच लागेल, राज्याने दुलंक्ष 
करून पोकळी निर्माण केली तर लोकमताच्या 
दवावामळे केंद्राला ती भरून काढावीच लागेल? 
-हे प्रेसिडेन्ट विल्सनचे उद्गार पूर्णतया सत्य आहेत 
फक्त प्रश्‍न असा पडतो की मग संघराज्याच्या 
शास्त्रोक्त (0७19381081 ) सिद्धांतातील चिरंतन 
अधिकारवाटणीचे काय? 


संघराज्यातील संसदेच्या द्वितीय गृहाचे सदस्य 
घटक राज्यांच्या हितसंवंधाचे संरक्षक असावेत ही 
आपेक्षासुद्धा सर्वच संघराज्यात पूर्ण होतेच असे 
नाही. रद्विया किवा स्वित््लषलंडमधील द्वितीय 
गृहांना या दृष्टीने प्रथमगृहापेक्षा वेगळे अधिकार 
वा कतंव्ये दिळेळीच नाहोत. द्वितीय गृहात घटक 
राज्यांना समान सदस्यत्व देऊन त्यांच्या समान 
दर्जाला मान्यताही सरवेच संघराज्ये देत नाहीत. 
रह्षियंन संघराज्यात आकार व लोकसंख्येनुसार 
घटक राज्यांच्या चार श्रेणी ठरवून प्रत्येक श्रेणीला 
विभिन्न प्रतिनिधित्व “ सोविएट ऑफ नॅशनॅलिटिज ? 


९५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
% ,' र त्रै 
यव, 
"नवभारत न 
श्लो ७५ र 
न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >२० 


०: > > 
रश ता) रज 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मध्ये दिळेळे आढळते. भारतातील राज्यसभेतही 
घटकराज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातच 
प्रतिनिधित्व मिळते. स्वाभाविकच तिथेही लहान 
घटकराज्ये दुय्यम ठरतात. अनेक लहान राज्ये 
झाली म्हणजे त्यांना समान प्रतिनिधित्व आपो- 
आपच प्राप्त होईल 

संघराज्यातील अस्थेग्रास व फुटीर वृत्तीस 
राज्या-राज्यातीलळ आधथिक-राजकीय बविपमता 
वव्हंशी कारणीभूत होत असते. लहान राज्यांचा 
असंतोष, असमाधान, आपली उपेक्षा होते आहे 
ही जाणीव त्यांना संघराज्यापासून फुटून जाण्याचा 
विचार करायला लावते. ज्या आथिक व राजकीय 
नवरचनेची सुरवात संध राज्यप्रस्थापनेतून होते 
तिचा परिणाम (विशेयतः आधी सार्वभौम अस- 
लेल्या घटकंराज्यांच्या वावतीत) असा होतो को 
राज्याराज्यातीलळ आवक जावक व आधिक देवाण 
घेवाण यावरील निर्वध नाहीसे होतात. त्यांच्यातला 
व्यापार सुलम होतो. मजूर व भांडवल यांचे चलन 
वलन (110011125101)) शक्‍य होते. स्वाभावि- 
कच आथिक दृष्ट्या मागासलेल्या व विपन्न अस- 
लेल्या घटकराज्यातून संपन्न, प्रगत व ओद्योगीकृत 
राज्यात मजूर व भांडवल जाऊन स्थिरावतात. 
राष्ट्राच्या उत्पादनक्षमतेवर या स्थित्यंतराचा 
उपकारक परिणामही होत असावा, पण हेह 
नाकारता येत नाही को लहान व आथिक दृष्ट्या 
अप्रगत राज्यांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाल्या- 
शिवाय राहात नाही. 

संधराज्याची मिळून काही सांस्कृतिक, सामाजिक, 
आथिक व प्रशासकीय “ प्रमाणे ? (581818) 
प्रस्थापित होत असतात. परस्परांच्या समीप व 


सन्निध आल्यामुळे राज्यात पैशाची व माणसांची 
देवाण घेवाण होते. मग तुलना होणे अपरिहायं 
ठरते. आपण मोठ्या घटक राज्याची वरोवरी करू 
शकत नाहीत किवा आपल्यावर आपल्या उणेपणा- 
मुळे काही गोष्टी (उदा. भाषा वा धर्म) लछांबल्या 
जात आहेत ही जाणीव जर लहान घटक राज्यांना 
झाली ( आणि तशी ती होतेच) तर ती वैफल्यग्रस्त 
होतात. आक्रमक, हिसक बनतात. मोठ्या राज्या” 
कडून लहानांवर येणारा दवाव यडास्वी झाला कॉ 
राष्ट्रीय एकात्मतेसा रखे प्रश्‍न उरत नाहीत. न पाचा 
तर संघराज्यातच अनवस्था होते. एकंदरीत 
पारंपरिक सिद्धांताच्या दृष्टीने मोलाची असलेली 
घटकांची अस्मिता राष्ट्रोय मानदंड (1101119) 
स्वीकारताना वा त्यांना प्रतिकार करताना खर्ची 
पडते हे सत्य सावंत्रिक आहे 

आथिक प्रगतीच्या विभिन्न पातळ्यांवर असलेल्या 
घटक राज्यांमधील विषमता व अंतर कमी करा 
ण्याच्या दृष्टीने संघराज्याच्या यश्ञाबद्दल अभ्यासक 
साशंक आहेत. नियोजनाची पराकाष्ठा करून 
प्रयत्न होत आहेत. कदाचित्‌ केंद्राच्या कमाल 
नियंत्रणातून- हस्तक्षेपातून- ते उद्दिष्ट पुढे क्य 
होईलहि पण मग संघराज्याचा सिद्धांत त्यावेळी 
अगदीच भूतकालीन बाव झालेला असेल. 

सारांश, संघराज्याचा पारंपरिक सिद्धांत घटक 
राज्यांच्या संघटनाची वा एकत्रीकरणाची, अथवा 
संघराज्य नि्मितीप्रसंगी केंद्र-राज्ये यातील करारा” 
त्मक अधिकारवाटणीची तात्विक मौमांसा फक्त 
करतो, त्याच्या बदलत्या साक्षात्‌ कार्यवाहीबद्दल 


( कव्या 0! १9४11७0108 ) काहीच सांगू 


दकत नाहीत. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
च ९ ) त्रै 

० कम्य ळी 

नवभारत च््त 
शन षि ७५ पै >"१९ 
& अमृतमहोत्सवी, र) > 
क.” मृ भु >> ७ 
भर. यशात, “१ 
0 6 पह 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानेश्‍वरांच्या वडिलांचे नाव विठ्ठलपंत व आईचे 
नाव रुक्मिणीबाई, विठ्ठल्यंतांचे घराणे पवित्र 
सदाचारसपत्न. विठ्ठलपंतांना वाळवणीच श्षास्त्राध्य- 
यनाचे धडे मिळाले होते, वेद व्याकरण, काव्य यांचे 
पाठांतर अल्पवयातच होऊन ते निपुण शास्त्रवक्‍्ते 
वनले होते. मुळातच स्वभाव वेराग्यशोळ असल्याने 
ते तीर्थयात्रेस निघाले ]रकेपासून सर्व तीर्थ करीत 
करत ते आळंदीस आळे. आळंदीच्या सिद्धेश्‍वरपंत 
कुलकर्ण्यानी त्यांना आग्रहाने आपल्या घरी 
भाजनास नेले. त्या रात्री पांड्रंगाने स्वप्तात येऊन 

पळी कन्या विठ्ठलपंतास द्यावी असे सिद्धेश्‍वर- 
पतास सांगितले, सिद्गेश्‍वरेपंतांनी आपले स्वप्न 
भात:काळी विठ्ठलपंतांस सांगितले व आपला 
मनोदयही स्पष्ट केला. पण आपण रामेश्‍वरास 
जात आहोत, विवाहाविषयी' आपणास प्रथची आज्ञा 
नाहा. असे विठ्ठलपंत म्हणाले. आइचर्यांची गोष्ट 
अशा[ को त्या रात्री विठ्ठलपंतांस स्वप्न पडून त्यात 
दवाने त्यास या मुलीशी विवाह करण्याची आज्ञा 
केळी, सकाळी विठ्ठलपंतांनो सिधोपंतांस स्वप्न 
सांगितळे आणि विवाहाची तयारी दाखविली. 
सुमुहुर्तावर लग्न लागले. 

दिड्या पताका घेऊन जाणारे वैष्णवांचे भार 
पाहून नवविवाहित विठ्ठलपंतांना चैन पडेना. मग 
साराच मंडळी पंढरपुरास गेली. तेथून विठ्ठलपंत 
एकटच रामश्‍वरास गेले. यात्रेचा संकल्प पुरा 
करून परत आळंदीस आले व तेथन पत्नीला 'घेऊ 
आपगावास गेले. कालान्तराने वद्ध मातापितरे 
वकुठवासी ज्ञाली. प्रपंचाचा भार विठ्ठलपंतांवर 
पडला. उदासोन, विरक्‍त वत्तीच्या जावयास 
सासर्‍्याने आळंदीला आणले. पण विठठलपंतांची 
सेसारातील आसक्ति सुटत जाऊन विरक्ति वाढत 
चाळळो. संन्यास घ्यावासा वाट लागला. मधन मधन 
त पत्नीर 1 परवानगीही मागत. आणि एका रावा 


| अनुक्रमणिका | 


श्री. शारदा मो. देशमुख 


संन्याशाचा संसार 


त्यांनी एका वस्त्रानिशी काशीची वाट धरली. तेथे 
शास्त्राध्ययन व वेदान्टचितत करीत असता त्यांचे 
गुरु रामेश्‍वराच्या यात्रेच्या निमित्ताने आळंदीस आले. 
रुक्मिणीवाई त्यांच्या दर्शनास आल्या असता त्यांनी 
त्यास ' पुत्रवती भव ' असा आक्ीर्वाद दिला व 
तो खोटा होण्याची आपत्ति आलेली पाहून त्यांनी 
रुक्मिणीबाईची सर्व चोकल्ली केलो. आपला 
चैतन्याश्रमणिष्य तोच विठ्ठलपंत अक्ली खात्री होताच' 
ते तडक यात्रा टाकून काशीला परत गेले. आणि 
त्यांनी विठ्ठलपंतास परत गृहस्थाश्रम स्वीकारण्याची 
आज्ञा केली. 

विठ्ठलपंतांनी संन्य।साश्रमातून पुन्हा गृह्स्था- 
श्रमात प्रवेश केला. शिप्ट व्रह्मवृंदाने त्यांना वाळीत 
टाकले. आप्तांनी उपेक्षा केली आणि जनाने बहिष्कार 
घातळा. अशा विपन्नावस्थेत वारा वर्पे लोटली. 
नंतर निवृत्तिनाथांचा जन्म ज्ञाला व पुडे तीन तीन 
वर्षाच्या अंतराने आणखी तीन अपत्ये झाली. 
योग्य वेळी निवृत्तिनाथांच्या उपनयन संस्काराचा 
प्रस्न आला. मलांच्या अभ्युदथ-निश्रेयसासाठी त्यांचा 
ब्रतवंध व्हावा म्हणून विठ्ठलपंत आळंदीच्या ब्रह्म- 
वृंदाला झरण गेले. हेतु असा होता- कुची हे 
करणे पतितांसी | ' पण आळंदीच्या वेदिक, शास्त्रज्ञ 
आणि पृण्यइलोक ब्राह्मणांना विठ्ठलपंत आणि त्यांचे 
कुटुंब यांना शुद्ध करून घेण्यास धर्मग्रंथात आधार 
आढळला नाही. त्यांनी विठ्ठल्पंतांना ' देहान्त 
प्रायश्चित्त ' सांगितले. 

विठ्ठलपंतांची ही चरित्रविषयक माहिती नामदेवांनी 
लिहून ठेवळी आहे व ती खरी असल्याचे येथे 
गृहीत धरले आहे. आणि त्य़ांवख्न तत्कालीन 
धर्मश्ञास्त्रज्ञ पंड्तांनी विठ्ठल्यंतास दिलेला हा 
निर्णय कितप्त धर्मशास्त्रास अनसरून आहे व 
बिड्ठळपंतांच्या आयुप्याची अशी ओढाताण का साली 
हे येथे पहावयाचे आहे. 


3 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


% ९ र त्र र 
कम्य 
७ &'नवभारत र्‍ रश! 
शन १ ७५ १९ 
न्ट< अमृतमहोत्सवी >२० 


क 


कि. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


वास्तविक हिंद धरमंक्षास्त्राने गृहस्थाश्रमाची 
फार थोरवी गायिली आहे. नव्हे; आरंभी वैदिकांना 
संन्यासमारग तितकासा मान्य नव्हता. इं ह्‌ 
यतींचा वेरी होता असे तैत्तिरीय संहिते- ( ६. २- 
७-५ ) वरून कळते. इंद्राने यतींना माहूत 
लांडग्यांना चारले, ( ऐतरेय ब्राह्मण ७-२८ ) 
काही यती शरण आल्याने इंद्राने त्यांचे संरक्षण 
केले अद्या प्रकारचा एक उल्लेख मिळतो. कपि 
आणि मुनी हे शब्द आज आपण समानअर्थी 
वापरतो पण वेदामध्ये प्रमुख आहेत ती क्रपींची 
नावे. वेदकाळातीळ क्रपी सामान्यतः विवाहित 
गृहस्थाश्रमी असत. आर्य हे यज्नसंस्थेचे अध्वर्यू 
असल्याने त्यांनी गृह्संस्थेसे उचलन धरल्याचे 
आढळते. ओपनिपदु क्रपी स्मृत्युक्‍्त संन्यासी होते 
असे म्हणता येणार नाही. कोणताही मोठा माणस 
सन्यासी असल्याचे वर्णन प्राचीन ग्रंथात नाही 
रामायण, महाभारतात वानप्रस्थ आढळतात पण 
न्यासी आढळत नाहीत. हिंदुघर्मांने गहस्थाश्रमाला 
जे महत्त्व दिले होते त्याच्या सामर्थ्यांचा प्रत्यय 
वौद्ध धर्माच्या चळवळीच्या वेळी प्रत्ययास आलेला 
दिसतो. जग आणि जीवन दःखमय आडे म्हणन 
सवसुखाचा परित्याग करण्याच्या वोद्ध धर्मातील 
अतिरिक्‍त कल्पनांशी टवकर देण्याचे सामर्थ्य ठिळ- 
धर्मातील गृहस्थाश्रमाच्या महत्त्वात 
शाचतान काळापासून हिदुघर्मातील कत्रपिसनींनी 
आणि लेखकांनी गृहस्थाश्रमाचे गोडवे गाईले 
आहेत. (मनु. ३, ७७-७८; ६, ८९-९० 
धमंसूत्र ५९, २९; महाभारत शांतिपर्व २७२ 
६११ 9? रामायण अयोध्याकांड ? ०६, २, पुरा- 
गानाहा हेच केले. पहा- पाळणा ० 118- 
1188185718 ७०. [| ॥70_ १९2 
340- 541) 


दडलेल होते, 


5-426 घात 
नसत्या धमशास्व्रा ग स्थाशमाची 


थोरव सांगगतली असेही ना कालिदासही तेच 
हणता, ( रघुवंदा ५-१०, ाकुन्तलातही तो तेच 
म्हणतो. ) । 


वोजानंतर संन्याज्याथ्रमाचा "चार जारान सरू 
झाला. सन्यासमागं श्षष्ठ हो 


जनात जास्त प्रभावी हाता 
व प्रत्यकाने अनणी हाण्याक 


1 विचार वौ 
गृहस्थाश्रमाचे श्रेप्ठत्व 
ता काही ऐहिक कतंव्ये 


वजावण्याची कल्पना हिंदुत होती, परंतु शंकराचार्या- 
नंतर संन्यासविचाराचा फार मोठा पगडा सर्वांवर 
वसला होता आणि त्यामुळे संसारावावत उदासीन 
वृत्ति ही हिंदूतही आदरणीय वनली, वाराव्या 
तेराव्या शतकात येथे संन्यासयुग किवा शरीरदमन- 
युग चाळू होते व मोक्षप्राप्तीसाठी सर्वसंगपरित्याग 
करून संन्यासच घेतला पाहिजे असा शंकराचार्यांच्या 
मताचा समाजमनावर पगडा होता, ज्ञानेश्वरांचे 
वडील विठ्ठलपंत तत्कालीन विचारप्रवाहाच्या 
अधीन झाले यात शंका नाही. तथापि हिदरुधर्मांच्या 
अभ्यासाचा प्रभावही त्यांच्या मनातून गेला नव्हता. 
धर्मतत्त्वांचा अभ्यास आणि तत्कालीन विचारप्रवाह 
या दोघांनी विठ्ठलपंतांच्या आयुष्याची ससेहोलपट 
केळी असे वाटते 

विठ्ठलपंताचे सवंध चरित्र वाचळे की त्यांच्या 
मनातील गृहस्थाश्रम व संन्यास यांची गुंतागुंतीची 
वीण दिसू लागते. मूलतःच वेराग्यशील पण भावना- 
प्रधान हळवा स्वभाव. निळा, श्रद्धा हे मनाचे 
वेशिष्ट्य म्हणून प्रथम सिधोपंतांच्या व स्वतःच्या 
स्वप्नांवर श्रद्धा ठेवून संसार स्वीकारला; पण 
विरक्‍तीने उचल खाल्ली नि तो सोडला. दुसर्‍यांदा 
गुरूची आज्ञा शिरसावंद्य मानली आणि संन्यास 
सोडून संसार स्वीकारला. प्रवृत्ति आणि निवृत्ति 
यांच्या हेळकाव्यात विठ्ठलपंतांच्या जीविताचा निर्णय 
समाजाच्या हातात गेला. स्वतःच्या आयुप्याविषयी 
निर्णय घ्यायला मनाचा जो एकारळेपणा लागता, 
थोडासा आग्रह लागतो त्याचा अभाव असल्याने 
त्यांच्या संसाराचे तारू हेलकावे खात राहिले 
आणि अखेर समाजाने अवेळी त्यांचा घात केला ! 

पुत्रप्राप्तीपर्वी आणि पत्नीच्या संमतीवाचून 
विठ्ठलपंतानी' संन्यास घेतला होता. मनूच्या मते 
(अध्याय ६:३५ते २७ ) तीन क्रण न फडता जा 
संन्यास घेतो तो अधोगतीस जातो. दव; न््षा व 
पितर अक्शा तीन त्ररणातून मुक्‍त हाण्यासाठा' यथा- 
शास्त्र वेदांचे अध्ययन करून, विवाह करून शद्ध 
पुत्रसंतति तिर्पाण केल्यावर यथादक्ति यज्ञांचे 
अनप्ठान करावे व मगच' मोक्षासाठी ब्राह्मणाने 
संन्यासदीक्षा घ्यावी, याज़वल्क्याचेही असेच म्हणणे 
आहे, (श्रीयाज्ञवल्वसस्मृति मिताक्षरानह पू. २९९) 


१२ 


अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ 

च यव, 
नवभारत 
अमृतमहोत्सवी /७->२७ 


24९ (डो 4 र क 


अ. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


संन्याशाचा संसार 


अर्थात संन्यास घेण्याचा अधिकार व' परिस्थिति 
तसताना विठ्ठळपंतानी संन्यास घेतला होता. गुरूने 
जेव्हा सर्व चोकशी केली तेव्हा विठ्ठलपंतांचा संन्यास 
खोटा आहे. शास्त्रविहित नाही हे त्यांच्या लक्षात 
आले. म्हणून त्यांनी विठ्ठलपंताना गृहस्थाश्रम 
स्वीकारण्याची आज्ञा केली. या प्रसंगाचे वर्णन 
चरित्रकार नामदेव असे करतात- आपला खोटेपणा 
सिद्ध होताच विठ्ठलपंतांनी कानकोंडे होऊन श्रीपा- 
दांच्या चरणावर मस्तक ठेवले. तेव्हा श्रीपाद त्यांना 
आठउवासन देऊन म्हणाले, आता पत्नीचे ग्रहूण कर, 
अविधी कर्माचे भय धरू नक्रोस, स्वदेशाला जा आणि 
सुखरूपपणे स्वधर्म चालव, ” (ज्ञानेशवरांची आदि 
अ. १२२८-४ते८) गुरवाज्ञिप्रमाणे विठ्ठुलपंतांनी 
गृहस्थाश्रम स्वीकारला. आता येथे असा प्रश्‍न 
मनात डोकावतो कौ यतीला पती वनवावयाचे 
होते तर गुरूने (विठ्ठलपंतांना दीक्षा देणार्‍या गुरूचे 
नाव रामानंद असावे असे काही संशोधक मान- 
तात; काही मानीत नाहीत. प्रस्तुत विवेचनाच्या 
'दृष्टीने विठ्ठलपंतांना दीक्षा देणारा यति मोठा 
धर्मशास्त्रज्ञ असावा इतकेच महत्त्वाचे आहे. ) 
त्याला पापक्षालनासाठी प्रायकिचित्त का दिले नाही ? 
त्यांना समाजाच्या पुढील वागणुकीची व छळाच्या 
वहिष्काराच्या प्रवत्तीची कल्पना नव्हती काय? 
वरे, विठ्ठलपंतांनीही. संसारास पुन्हा सुरवात 
करतांना प्रायश्चित्ताचा विचार का केला नाही? 
मुलांच्या मंजीच्या वेळीच त्यांना प्रायश्चित्ताची का 
“आठवण जाली ? 


आपल्या शिष्याला गृहस्थाश्रम स्वीकार म्हणून 
आज्ञा करणाऱ्या रामानंदांना शास्त्राथे माहात 
नव्ह्ता किवा त्यांनी तो मुद्टाम डावलला अस 
गृहीत धरणे चूक आहे. स्वतः विठ्ठलपंतांना शास्त्रा- 
घ्य़रयनाचे धडे बालवयातच मिळाले होते, वेदा- 
दिकांचे पाठांतरही त्यांनी अल्पवयातच केळे होते. 
त्यामळे गहस्थाश्रम स्वीकारण्याची आज्ञा करणारा 
गुरू आणि प्रत्यक्ष गृहस्थाश्रम स्वीकारणारा 
शिष्य दोघेही एतद्‌विषयंक धमज्ञिचे जाणकार 
होते. ज्रिवाय विठ्ठलपंत मूळातळे पती होतेच, 
यति होते नि नंतर पती होण्याचा विचार केला 


न, भा. ५ 


झतुकमणिका 


असेही नव्हे. गृह्स्थाचा भावनावेगात संन्यासी वनला 
होता. त्या भावनावेगाला आवर घालून आद्य 
कत्तव्यांची जाणीव देणे गुरूचे कर्तव्यच होते. ते 
त्याने केळे, किंबहुना रामानंदांच्या मनात गृह- 
स्थाश्रमाच्या पवित्रतेची तोव्र जाणीव होती' 
म्हणूच त्यांनी विठ्ठलपंतांना परत जाण्याची 
आज्ञा केली. स्वतः विठ्ठलपंतांना स्मृति माहीत 
होत्या आणि स्मृतींच्या उल्लंघनाचा दंडही माहीत 
होता. हा दंड देहान्ताचा असता तर ते परतलेच 
कश्याला असते ? आणि चार मुलांना जन्म देऊन 
त्यांना पोरके करण्याचे. पातक' त्यांनी कज्लाला 
केळे असते ! ज्याला ' मुळातच संसार करण्याची 
इच्छा नव्हती त्याने दारुण भविष्याला टक्कर 
देण्यासाठी व पोरकी करण्यासाठी प्रजोत्पत्ति केलीच 
नसती. आणि आपल्याला शूद्ध करून घेणारे 
प्रायश्चित्त शास्त्रात नाही अश्टी खात्री असती तर 
ते उ्लींरा का होईना आळंदीच्या ब्रह्मवृंदांकडे तशी 
याचना करायला गेलेच नसते. तेव्हा विठ्ठलपंताना 
आणि रामानंदानाही खरा शास्त्राथे माहीत होता 
म्हणून त्यांच्या दृष्टीने आणि स्वतः विठ्ठलपंताच्या 


दृष्टीनेही ते पतित नव्हते. गुन्हेगार नव्हते. म्हणून 
संन्यासाकडून गृहस्थाश्रमाकडे परतताना त्यांना 


प्रायश्चित्त विचारण्याची जरूर वाटली नाही. 
यतिधर्मांचा स्वीकार करतांना त्यांनी शास्त्राथं 
डावलला म्हणून खर्‍या अर्थाने ते यतीच नव्हते 


दकद्धांकरणाचा प्रश्‍न म्हणनच त्यांच्या मनात तत्काळ 


द्भवला नाही. 


आळंदीला परत येऊन विठ्ठलपंत जननिदेचा 
अक्षय विषय बनले. गावाबाहेरील झोपडीत हे 
पतिपत्नी आपले वहिप्कृत आयुष्य जगत राहिले 
अश्या अवस्थेत थोडा काळ नव्हे चांगली बारा 
वर्षे काढली. त्यांना रुक्मिणीबाईच्या आईवडि 
लांचा आधार किती काळपर्यंत होता हे चरित्रकार 
सांगत नाहोत. तथापि या वारा वर्षांच्या दीघ 
मुदतीत बहिष्कृत आयुष्य विठ्ठलपंत तिर्धाराने 
जगले. मनाला ग्वाही ठेवून शुद्धपणे जगले. खोट्या 
शुद्धीसाठी ब्रह्मवृंदाला शरण गेळे नाहीत. पुढे 


'एका मागोमाग चार अपत्यांचा जन्म झाला आणि 


२३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व ... 
५-/८ 
क 


नवभारत भै 
शन है ७५ व >१५९ 


न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी न > 


७ व ७४५ 
सकता, “१ 


क के 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


क्र 


नवभारत 


त्यांच्या संस्काराचा प्रश्‍न पुढे आला. पित्याच्या 
हृदयात कालवाकालव झाली. आपण अकारण 
बहिष्कृत झालो असलो आणि आजवर शद्विवहळ 
बेफिकीर असलो तरी हो वेफिकिरी मलांच्या 
आयुष्यात आड येऊ नये म्हणन त्यांच्यावर संस्कार 
व्हावेत असे त्यांना वाटले, आता ब्रह्मवृंदाला शरण 
जाण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. मलांसाठी त्यांनी 
प्रायदिचित्त घ्यायचे ठरवले. पण ब्रह्मवृंदाने त्यांचा वात 
केला. देहान्ताचे प्रायश्चित्त सांगितले आणि त्यांनीही 
इहळोकाला विटून आत्मवात केला. वास्तविक 
पाहूता प्रायश्चित्त पापक्षालनाठी करावयाचे असते 
धमशास्त्रात सवे पापांवासून मक्त होण्याकरिता 
प्रायश्चित्ते सांगितलेली आहेत ब्रह्महत्संसारख्या 
महापातकापासून मुक्‍त करणारी देखील प्रायश्चित्त 
आहेत. मग संन्याश्याने गृहस्थाश्रम स्वीकारला, 
संतती निर्माण केली तर त्याला प्रायशचित्ताने बद्ध 
करून घेता येऊ नय, हे आश्‍चर्य आहे. आणि खरे 

ता धमंशास्त्र ब्राह्मणांचे पक्षपाती होते. कितीही 
गंभौर स्वरूपाचा गुन्हा केला तरी ब्राह्मणाला 
देहान्त शासनाची भीति नव्हती. मनष्याच्या विशिष्ट 
भ्रकारच्या चुकांस “ पाप ' अश्ली संज्ञा असन ते नष्ट 
होण्यासाठी प्रायदिचत्ते शास्त्रकारांनी सांगितली 
आहेत. काम, क्रोध आणि लोभ यांच्या आहारी 
गल्यामुळ मतुष्याकडून अनेकविध पापकर्म घडतात 
( विष्णुस्मृति ३३'१ ) प्रायश्चित्ताच्या आचरणा- 
मुळ पाप करणाराच्या अंतरात्म्यास द्यांति मिळन 
त्याच्या अपकृत्यामुळे रुष्ट झालेले लोकही प्रसन्न 
होतात, ( याज्ञवल्क्यस्मृत ३-२२० ) मनचेही 
याविषयी असेच मत आडे ( मनुस्मृति ११.२३० ) 
यावरून समाजाची आणि व्यक्‍तीची सुधारणा करणे 
हे प्रायश्‍िचत्तांचे ध्येय आ हे स्पष्ट होते. ' तीन 
तदज्ञ ब्राह्मणांनी सांगितलेले प्रायश्चित्त केले तरी 
तवढ्यानहया त्रह्महत्त्यया दोष नाहिसा होतो ' असे 
मरू सांगतो. ( ११.८५ ) असे असता विठठल- 


दहा न्ता य़टि 
भे | ऱ्च 


मनु व याज्ञवल्क्य या क्रषींनी 
थांमध्ये सामाजिक 
आणि वेयक्तिक प्रेर 


आपापल्या स्मति- 
स्थेय, कोट्म्बिक हितसंबंध 
णा यांच्या अनपंगाने अनेक 


अनुक्रमणिका 


लहानमोठ्या प्रश्‍नांची चर्चा करूंन काही नियम 
घालून दिले. व्यक्ति आणि समाज यांचे संबंध 
परस्परपूरक रहावेत असा हेतु हा आचारधमं 
आखून देण्यामागे होता. या वंधतांचे उल्लंघन 
करणारांना स्मृतींनी प्रायश्‍्चित्तादि कमी अधिक 
कडक शिक्षा सांगितल्या असल्याकारणाने स्मृति- 
वचनांना कायद्याचे स्वरूप आले, मनुयाज्ञवल्क्यांच्या 
कालापासून चालत आलेली परंपरा मध्ययुगात- 
सुद्धा अवाधित राहिल्यामुळे यादव काल्खंडातही 
धर्माधिष्ठित समाजकारणाहून कायदा वेगळा मानला 
जात नव्हता. ( यादवकालीन महाराष्ट्र-पृ. १०२) 
मनुस्मृत्ति व याज्ञवल्क्पस्मृति या दोन प्रमुख ग्रंथांवर 
कालाच्या ओघात वर्‍्याच टीका रचल्या गेल्या. तसेच 
काही निवंधही ग्रंथित झाले. परंतु समाजाच्या 
भ्रद्रेला धक्का लागेल या भीतीने क्र्षितुल्य 
स्मृतिकारांच्या वचनामध्ये कोणताही वदल करणे 
मध्ययुगीन निवंधका रांना दवय नव्हते. समाजव्यवस्था- 
पनासाठी शास्त्राने वेळोवेळी समाजाच्या रीति- 
रिवाजांशी जुळते घेतले, काही सामाजिक सम- 
स्यांवर मिताक्षरेत सूचना सुचविलेल्या आढळतात. 
कल्याणींचा विज्ञानेश्‍वर (इ, स. १०७० ते ११००) 
याच्या मिताक्षरेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. 
महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्‍नांची चर्चा मिताक्षरेत 
सांगोपांग केलेली आहे. त्यामुळे न्यायदानाच्या कामी 
भारतात वहुधा सवंत्र मिताक्षराच प्रमाण मानली 
जात असे. निदान महाराष्ट्रात तरी. ( ब्रिटिदा 
न्यायकोटें स्थापन झाली तरी त्यांनी मुंबई इलाख्यात 
मिताक्षरेचेच प्रामाण्य मानळे असे इतिहास सांगतो.) 
तेव्हा आळंदीच्या ब्रह्मवृंदाने विठ्ठलपंतांना प्रायश्चित्त 
ंगतांना मनु, याज्ञवल्क्य व मिताक्षरा या ग्रंथांचाच 
विशेषतः मिताक्षरेचाच आधार घेतला असला 
पाहिजे, 


मिताक्षरेत संन्यास सोडून गृहस्थाश्रम स्वीकार- 
णारास प्रायज्चित्त सांगितले आहेच पण इतर 
स्मृतिकारांनीही अशी प्रायव्चित्ते दिली आहेत, 


वसिष्छाने संन्यास घेऊन पुन्हा गृहस्थाश्रमाच्या 


स्वीकारांने मेथूनसेवत करणारा साठ सहस्र वर्षे 


वरिष्ठेत कृमी होतो असे म्हटले आहे 


3. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 


.. 

५ 
हर्मित्यात ण 
.3 नवभारत 
ट्र धरि ७५ 9 
«(<< &अमृतमहोत्सवी, 
2. च वषे 
आ कि 

द 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ. वाई 


संन्याशाचा संसार 


पराशरानेही - संन्यासापासून निवृत्त होऊन 
गाहंस्थ करण्याची इच्छा करणाराने तीन' कृच्छे व 
चांद्रायणे' करून जातकर्मादि सर्वे संस्कार करावे, 
म्हणजे तो शुद्ध होतो असे म्हटले आहे. त्याच्यामते 
ब्राह्मणास पण्मासिक कृच्छानंतर पुन्हा संन्याससंस्कार 
करावा, यमाच्या मतेही संन्यासापासून च्यूत झालेले 
प्रत्यवसित नव्हेत तर ते सर्वेळोकबहिप्कृत होत. ते 


१. कृच्छ - एक प्रकारचे न्रत 


दिवक्षी तापलेले तप, तापलेले जल पिऊन राहण व दुसर्‍या दिक्शी 
पहिले तीन दिवस 


संपादन करता येते. मनूने तर (अ. ११ इलो. २१४) 


दूध, पुढ तीन दिवस तापलेले तूप आणि दोवटी तीन दिव 


सांगितले आहे 
दुग्धादिकांचे प्रमाण पराशरान 
उष्णवाय्‌ तीन रात्री प्राशन करावा, वायूच्या जागा 


एकाच कृच्छाने मी मक्‍त व्हःवे अशी ज्यांची इच्छा अ 
रात्री भोजन करू नये, पुढे तीन दिवस नक्‍त भोजन क 


मिळेल ते खाऊन रहावे व शेवटी तीन दिव 


आणि रात्री बसावे. सत्य भाषण करावे रौरवयोधा या नावाच्या 
त्यादि तीन पवित्रवती त्रप्रचांनी अप--उप-स्पश्नन करावे. 


करावा, त्रिकाल स्नान करावे. ' आपोहिष्ठा 
हिरिण्यवर्णा जचय़ः पावकाः 
मोहूमाय महंमाय धन्वये 

आज्याहुती द्याव्या, बारा दिवसानंतर 


आणि त्याचप्रमाणे इन्द्राग्तिभ्यां इन्द्राय विव्वेभ्यो देवेभ्य:, प्रजा 
रावा व शेवटी ब्राह्मण भोजन घालावे 


च्या अंड्याएवढाले पिंड जसजशी तिथी वाढत जाईल तसतसे 


चतुथ्येन्त नावापुढे स्वाहा शब्द योजून होम क 
२. चांद्रायण करणाऱ्या पुरुषाने मासा 


वाढवीत खावे. शुक्‍ल प्रतिपदेपासून सर्वे पक्षभर राज चंद्राची एक 
स दोन अशा क्रमाने वाढव 
द्वितीयेस तेरा, तृतीयेस बारा असे उतरवीत यावे 


स्य्च्या दिवशी उपास करावा. जव्हा एकाद्या पक्षात 


प्रतिपदेच्या दिवशी एक पिड, द्वितीये 
पौणिमेस पंधरा ग्रास खाऊन कृुष्णप्रतिपदेस चवदा 


चतुदशीच्या दिवशी एकच ग्रास खाऊत अमावा 
तिथीची वृद्धि होऊन सोळा दिवस अथवा क्षय होऊन चवदाच 


हास करावा, गौतमाने या व्रताविषयी विशेष नियम सांगितले आहेत- 
आदि मंत्रांना तपण 


आदल्या दिवशीं उपवास करावा 

। यहेवादेवहेडनं ? या चार आणि 
करावे दोवटी समिधांनी 
करून ग्रास ध्यावे, चरु भक्ष, सातूचे कण, यावक 


आप्यायस्व० 


चांद्रायण सिद्ध होते. 


| अनुक्रमणिका | 


आठ क्र्चांनी माजन करा 


चंद्रलळटाय कृत्तिवाससे नमः 
चरू दिजवन अग्नयंस्वाहा सोमायस्वाहा अग्नीषोमाथ्यां स्वाहा 


वकृतस्य ? या. एका करचेन 
स; स्वाहा, 3” भव: स्वाहा इ. म्हणून ह 
शाक, दूध 
प्रशस्त आहेत. पौणिमेस पंध'रा ग्रास खाऊन सर्व कृष्णपक्षभर उत्त 
अमावास्ग्रेच्या दिवशी उपोषण करावे नंतर शूक्ल पक्षात एकेक ग्रास 


शक्ति, गुण इत्यादिकांच्या अपेक्षेने चांद्रायण व 
दोन तप्तकृच्छे यांच्यायोगाने शुद्ध होतात. 
मिताक्षरा हा सर्वमान्य धर्मशास्त्रीय निवंधग्रंथ 
होय. या ग्रंथातही याविषयी अगदी निःसंदिग्ध 
शब्दात प्रायश्चित्त सांगितलेले आहे. मिताक्षराकार 
म्हणतात- जेव्हा एखादा मनुष्य गृहस्थाश्रमाच्या 
स्वीकारामळे संन्यासाश्रमापासून च्युत होतो तेव्हा 


त, हे व्रत तपोरूप असल्याने क्‍्लेशसाध्य असते. तप्तकृच्छू - पहिल्या 


पवास केल्याने दोन रात्रीत तप्तकृच्छ 
प्णजल, नंतर तीन दिवस उष्ण 
स॒ नसते उष्णवायुभक्षण व एकदा स्नान * असे 


ने असे सांगितले आहे - जल त्रिपल, क्षीर द्विपल, घृत एक पल व 
उप्ण जलाची वाफ प्यावी. मोठ्या पापापासून सत्वर 
सेल त्याने तीन दिवस प्रातःकाळी हविष्याच खाऊन 
रावे. नंतर तीन दिवस कोणापाशी न मागता यदच्छेने 
स उपोषण करावे. जपादि काम नसेल तेव्हा दिवसा उभ रहावे 


सामाचा जप करावा. त्याचा नेहमी पाठ 


वे. नंतर तपंण अश्या रीतीने करावे ' नमोह्माय 
हेच आदित्याचे उपस्थान व याच मत्रांनी 


पतये व अग्नये स्विष्टकुते या देवतांच्या 


क कला वाढत असते; त्याच्या अनुरोधाने 
गीत पौणिमेपर्यंत पंधरा ग्रास वाढवावे 


दिवस येतात तेव्हा ग्रासांचीही वृद्धी अथवा 
प्रथम वपन करावे. पौणिमेच्या 
आज्य होम, हवीचे अन्‌मंत्रण व 
चंद्राचे उपस्थान करावे, घृताचे हवन 
गोम करावा व त्याच' मंत्राचा उच्चार 
दही, घृत, मुळेफळे उदक ही उत्तरात्तर 
रोत्तर एकेक कमी करीत जावे 
वाढवीत जावे याप्रमाणे एक महिन्यात 


३१५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व .. 
क, ९९ 
कम्य 
» नवभारत ऱ म 
क्य हौ 


न्श्< अमृतमहोत्सवी) या 
क अ 
८ : ऐकत “१ 


कक 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ. वाई 


नवभारत 


संवर्ताने सांगितलेले प्रायश्‍चित्त करावे. ( सहा महिने 
न थकता कृच्छ करावे मिताक्षरा ३. २८) 
मिताक्षरेत जे प्रतिपादन आहे त्याला अनेक 
धर्मग्रंयांचा आघार आहे. पराशर, वद्धपराजर, 
माधवाचार्य, कमलाकरभट्ट, नागेशभट्ट इत्यादि 
निवंधकारांनीही असाच निर्वाळा दिला आहे. या सर्व 
धर्मशास्त्रकारांनी संन्याशाला संसाराची इच्छा ज्ञाली 
आणि तसे तो वागू लागला तर त्याच्या पापाचे 
परिमार्जन कसे करावे हे सांगितले आहे. गृहस्थाचा 
संन्याशी व त्याचा परत गृहस्थ असे उदाहरण यात 
नाही त्यामुळे विठुलपंत पतित झाल्याचेच जेथे सिद्ध 
होऊ शकत नाही तेथे प्रायल्चित्ताचा प्रश्‍नच उद्‌भवत 
नाही, बरे, प्रायश्चित्त मागितलेच व द्यायचेच तर ते 
शुद्ध करून घेणारे का दिले नाहो या घटनेचा 


धर्म- 
शास्त्राचे वक्तव्य लक्षात घेतले तर उ 


लगडा होत 
नाही. अर्थात आळंदीच्या ब्रह्मवृंदाने विठुलपंतास जे 
देहान्त प्रायव्चित्त सांगितले ते सर्वस्वी शा 
होते यात शंका नाही. 

' दण्डवत्‌ प्रायविचित्तानि भवन्ति ' असे असल्याने 
व पातक उपपातक, महापांतक सर्वाना योग्य अशी 
अनेकविध प्रायश्चित्त धर्म 
आहेत. आरोपीच्या गुन्ह्याचे 
घेऊन त्याला उचित असे 
शासन शोवून देण्याचे कार्य धर्मशास्त्राचा व्यासंग 
असणाऱ्या संस्कृतज्ञ शास्त्रीपंडितांनाच करणे 
शक्‍य होते. त्यामुळे त्याकाळी राजाने 
साठो सभासद निवडलेले असत ते न्याय देण्याचे 
काये करीत. राजा या सभासदाचा अध्यक्ष असे. 
शिक्षेमध्ये त्याला फारसा वदले करता येत नसे. 
क्वचित तो ती सोम्य करी पण आरोप सिद्ध 
झाल्यावर आरोपीला सर्वस्वी मुक्‍त करणे त्याला 
तत्त्वत: कठीण होते. विठुळपंत वर्षानुवर्षे वहिष्कृत 
आयुष्य जगले होते. समाजाने त्यांच्यावर अन्याय 


स्त्रविरुद्ध 


शास्त्राने विवेचळेली 
स्वरूप लक्षात 
शास्त्रविहित 


न्यायदाना- 


२. पराशरस्मृतीपासून अत्रि, अंगिरा 
झाल्या त्या सर्वात प्रायश्चित्तां 
सापडत नाही, 


४. श्री ज्ञानेववरदर्शन भाग- 


| अनुक्रमणिका 


आपस्तंव, दक्ष, हारित, 
1 विचार केला आहे. प 


केळा तो त्यांनी मुकाटपणे सोसला पण मुलांवर 
अन्याय होत आहे तो दुर करावा म्हणून न्याय 
मिळविण्यासाठी ते ब्रह्मवृंदाला शरण गेले पण 
ब्रह्मवृंदाने धर्मशास्त्र धुडकावून लावले. येथे न्ती 
शास्त्राच्या विरुद्ध आहे म्हणून तसे करता येत 
नाही असाही प्रश्‍न नव्हता कारण अद्या तर्‍हेची 
रूढी समाजात असण्याचे कारणच नव्हते. ही घटना 
अगदी विरळ किवहुना एकमेव होती. म्हणून 
आळंदीच्या विद्वान ब्राह्मणांनी नुसता शास्त्रार्थ मनात 
आणला असता तर त्यांना विठ्ठलपंतांच्या कोलमड- 
णाऱ्या संसाराला सावरता आले असते; व ज्ञानेश्‍व- 
रादि भावंडे पोरको करण्याची दुर्घटना टाळता आली 
असतो. ब्रह्मवृंदांचा निर्णय ऐकल्यानंतर विठ्ठलपंत 
कोणतीही हालचाळ करू झाकले नाहीत. त्याय 
मिळविण्यासाठी शासनसंस्थेपर्यंत जाण्याची त्यांना 
अरूर वाटली नाही. अद्या तऱ्हेने दयेची याचना 
करण्यासाठी ते थांवलेच नाहीत. त्यांचे सवंध आयुष्य 


> 


ह प्रक्षुव्ध, संत्रस्त व उद्विग्न असले पाहिजे. त्यांना 
'प्हैस्थाश्रमाचा स्वीकार करायला लावणारे 


रामानंदांसारखे खंबीर सद्गुरु पुढील बहिष्कृत 
आयुष्यात त्याना भेटे नाहीत हे दुदेव !' अथवा 
आळंदी सोडन आपली मुलं पोरकी करण्यापूर्वी 
शास्त्रार्थ पाहण्यासाठी ते फिरून काशीलाही गेलें 
नाहीत. हे सारे करायला लावणारा, धर्माच्या 
वादळात एकट्याने अविचल उभे रहायला लावणारा) 
तताचा खंबीरपणा ते पुढे टिकवून धरू झाकले 
नाहीत किवा अशारीतीने जीवनाविषयी धैर्य व 
उत्साह उत्पन्न करणारा, अन्यायाला टक्कर दैत 
समर्थपणे उ्भे रहायला लावणारा मनाचा निरचर्य 
पुढे त्यांचा झाला नाही, किवा माझ्या मृत्यूने 
पुोंवरचा कलंक नाहीसा होत असेळ तर मला 
गेठेच पाहिजे अशा अतीव त्यागाच्या उदात्त 
भावनेने त्यांनी आत्मघात केला असला पाहिजे, 


४४०90०... 


वृहस्पति, शंख इत्यादि ज्या स्मृति 
ण तेथेही अक्ला तऱ्हेचा आधार 


१ पृ. २७ ते ३४ 


१६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 
ह, साही ७० 
८-७, डक 
च ह णत ज्र र 
घी ७८ न २2 
वष ४4९ 
सक्कर, - 
म क 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, रा. ना. चव्हाण 


लोकहितवादींची लळोकदृष्टी व लोकसेवा 


आद्य समाजसुधारकांत लोकहितवादी पहिले 
ठरतात., कारण समाजसुधारणुकीविषयी प्रथमच 
त्यांनी फार लिहीले आहे, व त्यांच्या हयातीतच ते 
पुष्कळपणे वाचनात आले. विचारपरिवतंनातून 
सामाजिक परिवतंन घडत असते. असा पायंडा 
लोकहितवादींनी मोठ्या प्रमाणात सुरू केला, 
* प्रभाकर ? साप्ताहिकातील पत्रे, त्यानी वरिष्ठ 
वर्गीयांना उद्देशून लिहिली होती, तरी त्यांच्यामुळे, 
एकूण समाज जागा झाला, लोकहितवादींनी फार 
मोठा पहिला हादरा दिला व शशिरकरी च्या 
: समाजसुधारका?साठी जमीन नांगरून ठेविली. 
समाज सुधारकाच्याद्वारे आगरकरांना जास्ता पुढ 
विचारक्रांती घडवन आणिता आली. पुण्याच्या 
सार्वजनिक जीवनातील लोकहितवादी हे एक पहिले 
पुढारी होते. पृण्यास प्रथम लायब्ररी उघडण्यात, 
लोक हेतवादींचा मोठा भाग होता. दादोबा पांडु रंग 
व त्यांचे शिष्य भवाळकर यांचा शिक्षणखात्याताल 
नोकरीनिमित्त पुण्याला लाभ झाला. हा काळ स्‌न 
१८५७ च्या पूर्वीचा होता. समाजसुध्वारणच्या 
इतिहासात ' परमहंस-सभा ? हे पहिले पाऊल ठरते. 
या सभतेच्याद्वारे एकेश्वरी सामाजिक विचार 
पुण्याच्याही समाजसुधारकांना _ प्राप्त झाले. 
जोतीरावांना देखील परमहंस सभेतील सभासद व 
त्यांचे नव विचार यांचा क्रमप्राप्त लाभ झाला. 
जोतीरावांनी त्यांचा छत्रपती शिवाजी यांचा 
पोवाडा परमहंस सभेचे पहिळे व दोवटचे अध्यक्ष 
राम बाळकृष्ण यांना सादर अर्पण केलेला आढळतो. 
छोकहितवादी व.जोतीराव या दोघांच्या विचारात 
एकेश्‍वरवादाचा पुरस्कार आहे. पेशवाईत पु 
झालेली दक्षिणा वाटण्याची पद्धत, बदलून ती लोका 
शिक्षणाकडे वळवावी, यावददळचा अर्ज, सरकारात 
धाडण्याच्या कामी लोकहितवादी एक प्रमुख क 
ब यो कार्यात जो पुणे येथे संघर्ष झाला, प्रतिकार 
क्षाला, त्यावेळी जोती'रांवांनी पुढे होऊन लोकहित” 
घादी' आदीकरून मंडळींची चौंगळीच वारे 


राखली. परलोकवासी केशवराव भवाळकर यांच्या 
आत्मर्चारित्रातूत वरील सुधारकांच्या परस्पर 
मत्रीचा सुगावा उपलब्ध होतो. [ भवाळकरांचे 
आत्मवृत्त पान १०६ व १०७] हा सुगावा सामाजिक 
सुधारणेचे धागेदोरे व पुर्व परस्पर संवंध जाणण्यास 
व तौलनिक अभ्यासास फारच उपयुक्‍त ठरणारा 
आहे. पुण्यास सन १८४८ सालानंतर निघालेली 
पहिली मुलोंची शाळा व पहिली अस्पृ्यांची शाळा 
चाळू करण्यात वरील सर्व पहिल्या पुरोगामी 
मंडळींचा लहान मोठा भाग होता. जोतीराव फुले 
हे सुधारकांचे नेते किवा सुधारकानाही कृतीने 
सुधारू शकणारे त्यांचे पुढारी होते. लोकहितवादींचा 
महार-मांगांच्या मुलांच्या जाळेला आथिक वगंणी 
देण्याचा ' एक रुपाया * हा आकडा फार लहान 
आढळतो (' त्रिमूर्ती दर्शंन ' पान ७३ मासिक 
वर्गणीदारांची यादी ) तरी त्यांची वेचारिक वर्गणी 
फार मोठी होती; प्रथमतः शतपत्रांच्याद्वारे त्यानी 
लोकशिक्षणासाठी पुष्कळ वैचारिक धन उपलब्ध केले, 
जोतीराव हे देखील एक लोकहितवादी होते म्हणजे 
लोकहितवादींच्या बर्‍याच विचारांचा त्यांच्यात 
अंतर्भाव आढळतो. म. फुले कृत ' कसव व * गुलास- 
गिरी ? एवढी दोत पुस्तके व गोपाळराव देशमुख 
यांची शतपत्रे वाचली तरी, या म्हणण्याची साक्ष 
कोणासही पटेल, 
ब्राह्मणेतर चळवळींचे जनक ? 

लोकहितवादी सूक्ष्म व तोलनिक विचार केल्या- 
वर महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतर चळवळीचे एक 
जनक ठरतात. निदान त्यांना वेचारिक जनक मानणे 
कालप्राप्त ठरते. कारण झतपत्रे “ गुलामगिरी ” 
(सन १८७३) ह्या म. फुल्यांच्या पुस्तकाच्या 
अगोदर प्रसिद्ध झाली, शतपंत्रात सांगितलेली सामा> 
जिक परिस्थिती प्रत्यक्षतः बदलण्यासाठी, 
जोतीरावांनी ' सत्यशोधक समाज पुढे होऊन 
स्थापन केला, शतपर्त्रानी जमीन नांगरली' होती', 
भिक्षकश्याहीविरुद्ध विचार व्यॅक्‍त करण्याचा भवा 


श७ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


) ७ 
च ९ ) ते 
क र्से या 
ध्द ही नवभारत च र 
चालि भ्र 
धर ७५ ६ 


न्ट< (अमृतमहोत्सवी त 
'क वर्ष ळे 
टी , देणा, 

अप 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


उपक्रम प्रथम केला होता. लोकहितवादीनी विदारक- 
पणे भिक्षुकशाहीची चिरफाड केलीच होती, या 
प्रकारच्या विपुल लेखनात स्पष्टोबतीच्या वावतीत, 
लोकहितवादींनी पुष्कळ ठिकाणी म, फुल्यांच्या- 
पेक्षाही जास्ती मात केळेली आढळते. लोकहितवादींची 
लेखणी कमी धारेची नव्हती, या धारेला ओघही 
आढळतो, त्राह्मणेतरांची मुले शिकली सवरली 
पाहिजेत. असे लोकहितवादीनाही उत्कटपणे वाटत 
होते. रानड्यांना देखील वाटत होते. लोकहितवादीना 
लोकदृष्टी होती. लोकाभिमुखता होती. कोणी कोणी 
काही प्रसंग पुढे कलून त्यांच्या क्तेपणाचा कचखाऊ- 
पणा दाखवितात; व त्यांना गौणत्व आणण्याचा 
प्रयत्न करतात; पण कते पुढारी व सुधारकाग्रणी 
महात्मा फुले हे लोकहितवादीना विसरले नाहीत. 
शूद्रांया शाळांच्या रिपोर्टात लोकहितवादींचा 
जमाखर्चात उल्लेख आहेच; पण म. फुलें यांनी 
काव्याच्याद्वारे लोकहितवादीना जरूर ती पावती 
दिली आहे. “ आर्याजींची नीति अति अमंगळ || 
कथीली गोपाल देशमूख || ' ( महात्मा फुले समग्र 
वाडमय पान ४९६ ) म. फुले वरिष्ठ म्हणविणारांस 
“आर्य? हा शब्द योजित असत, 

म. फुले यांच्या परंपरेत, “ दीन बंधू ? साप्ता- 
हेकाचे पहिले संगादक परलो 


1. नारायणराव 
७ महत्त्वाचे विचारवंत 
कायकत होऊन गेले. 'दीन-वंधू ' ह्या नावाप्रमाणे 
गरीव शेतकरी-कष्ट करी व गिरणीकामगार यांचा 


आवाज उठवित असे. या दोघानीही « शतपत्रे ? 
वाचली होती. 'शास्त्राधार नामक छोट्या 


पुस्तकांत के. भालेकर 
हरी देशमूख यांचा 
म्हणून उल्लेख केला आहे. 
वीण स पतातून स्फूर्ती घेतली, अशो त्यांच्या 
काते. खो. सत्या. चरियात. भाडिती 
आढळते. लोकहितवादी इहलोक सोडून गे 
त्यावेळी विद्येत मागासलेल्या समाजांच्या सभांनी क 
चावंजनिक संस्थांनी, त्यांचे गुणग्रहणपूर्वक स्मरण 
क ता ततात केले. लोकहितवादींचा त्यांच्या 
हातातच या सवे पुढार्‍्यांशी चांगला परिचय होता, 

8 


नारायणराव लोखंडे 


द 


व हे शेतकर्‍यांचे पुढारी लोकहितवादीना चांगले 
जाणत होते. नंतरच्या पुढार्‍यांवरही शतपत्रांचा 
परिणाम झाला, 

हल्ली श्री, प्रियोळकर संपादित लोकहितवादींच्या 
लेखांचा संग्रह उपलब्ध झाला आहे. पण पुष्कळ- 
वर्षापुर्वी “शतपत्रे ” वारंवार पुनमुंद्रित केली जात 
असत, सुव्रोधपत्रिका' (मुंबई), ' प्रवोधन (पुणे) 
अशा कितीतरी जुन्या अनेक साप्ताहिकांच्या फाईली- 
तून शतपत्रे ? पुनः पुनः दिलेली आढळतात. लोक- 
हितवादींची मराठीभाषा बालबोध व सरळ अस- 
त्यामुळे, पहिल्या पिढीतील अर्ध व नव्या श्षिक्षितांना 
“साक्षरांना ती वाचणे सोपे झाले, सांगण्याचे तात्पय 
हे को, लोकहितवादींचे लेखन समाजाच्या खालच्या 
थरापर्यंत जाऊन पोहोचले होते; व हे आत्मपरीक्षण- 
पूर्वक झालेले नव-लेखन, पुष्कळांना स्फूर्ती देऊ 
शकले; व पुष्कळांनी त्यांचे वारंवार मनन केले. 
ज्यानी ह्या लेखनाची उपेक्षा केली, त्यांना समाजात 
नवप्रेरणा करिता आली नाही; व अशी मंडळी 
फारशी लोकाभिमुख ठरली नाहीत. लोकहित” 
वादींचे गुण, व त्यांची योग्यता अजूनही लक्षात 
यावयाची आहे; त्यानी प्रेरणा निर्माण केली. 
ब्राह्मणेतर चळवळ ही लोकचळवळ होती; १ 
तिच्यांत कृति व विकृति होती, गणदोष भरपूर 
होते. पहिली लोकांची व खेड्यापाड्यांची जागृति 
"हणून तरी ती उल्लेखनीय आहे. विद्याप्रसार हा. 
तिचा हेत्‌ तडीस गेला आहे. तिचा कार्यभाग आर्ज 
पुप्कळअंशी संपला. या चळवळीला पहिले खत” 
पाणी ळोकहितवादींच्या लेखनातन मिळाले, हदी 
फारशी ज्ञात नसलेली वाब प्रामुख्याने येथे सांगा” 
वयाची आहे. महात्मा जोतीराद यानी ब्राह्मणेतर 
सत्यशोधक चळवळीला जन्म देण्यासाठी प्रामुख्यात 
"गुलामगिरी ' वगरे अनेक पृस्तके लिहून प्रसि 
केली. ह्या प्रकारचा प्रत्यक्ष ठत , खुद लोकहित” 
वादींचा होता, असे येथे म्हणावयाचे नाही. पॅण 
अप्रत्यक्षत: शतपत्रे व त्यातील उद्‌गार हे आधाराला 
न प्रमाण देण्यास उपयोगात आले व येतात. लोक 
हितवादी व फुले यांच्या विचारांतील साम्यस्थळे? 
व समानविचार यांचा संग्रह करणे बरेच शक्‍य आहे. 
द लोकहितवादी त्यांच्या जीवनक्रमात नानाविध 


| अनुक्रमणिका| 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 

* ९ ) त्र 

«र र. क्क 
28नवभारत जर 


99) वषे (8 > 
छे. आ, 
सकता. “१ 


१ “2 ग 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


१ 
"क 
र्श्ट 


लोकहितवादींची लोकदृष्टी व लोकसेवा 


लोकांत मिसळले, विविघ चळवळीशी त्यांचा संवंध 
आला, निबंधमालाकाराप्रमाणे ते सत्यशोधक समाज 
व जोतीबा फुले यांचे विरोधक नव्हते. प्राथनासमाज 
व आयंसमाज यांच्याशी तर त्यांचा संस्थापकीय' 
हिस्सा होतो, । 
देशभक्ती ब लोकहितवादी 

लोकहितवादींनी निर्माण केलेल्या संस्थांपैकी 
भाज अनेक संस्था यद्यपी ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष आहेत. वाईस जज्ज म्हणून काम करीत 
असताना लोकहिंतवादीनी सार्वजनिक पहिले नेटिव्ह 
वाचनालय चालू केले; व ते पुढे रूपांतरीत होऊन 
आजही चाल आहे. पण ही माहिती फारच थोड्या 
स्थानिक लोकांना ज्ञात असेल, नसेल ! उदाहरणा- 
दाखल ही एक त्यांची पूर्व कामगिरी येथे सांगितली 
आहे. समग्र लोकहितवादींचे दर्शन अजूनही अपुणे 
आहे. लोकसेवा व लोकजागृति यासाठी त्यानी 
विचार मांडिले. तेच लोकापुढे आले. 


सुधारक हे परप्रत्यींन व अनुकरणवादा आहेत; 
असा कोता आरोप सुधारणा रोखण्यासाठी पुढं 
करण्यात आला; पण आरोप करणारांना देखील 
पाऱचात्य ज्ञान-विज्ञान सर्वेथेव दुर ठेविता आले 
नाही व येत नाही. गोपाळ हरी, रानडे- मोडक - 
भांडारकर वगैरे सुधारकांना, त्या काळांत उदर- 
भरणार्थ व स्वप्रपंचासाठी नोकरीत शिरावे लागले. 
पण नोकरीनिमित्त ही थोर मंडळी, ज्या ज्या 
ठिकाणी गेली त्या त्य़ा ठिकाणी, त्यानी लोकसेवापर 
व समाजजागृतीपर विविध संस्था निर्माण केल्या 
“ देशातील सर्वे लोकांवर सारखे प्रम करण म्हणज 


देशभक्ती, ” अशी एक देशभक्तीची विधायक 
व्याख्या मोडकांनी मांडिली आहे. लोकहिंत- 
वादीना नोकरीनिमित्त पुणे - वाई - नाशिक 


येथे जावे लागले एवढेच नव्हे तर पुढे अहमदा- 
बाद-सुरत येथेही ते वरिष्ठ अधिकारी म्हणून 
गले; व गजराथी समाजात राहुनही पुण्याप्रमाण 
त्यानी त्यांचे विशाल सावंजनिक जीवन टिकविले. 
विविध पुरोगामी व समाजसुधारक संस्था निर्माण 
केल्या व त्यांना साह्य केले. लोकहिंतवादींचे काही 
विचार प्रि. आगरकर यांच्यातही आढळतात. 


सुधारकांचा सुटा व वेगवेगळा विचार करण्यापेक्षा 
तौलनिक व समन्वयक विचार केल्यास अधिकाधिक 
निकोप दृष्टी प्राप्त होऊ शकते; व सामाजिक 
सुधारणेच्या इतिहासाचे धागेदोरे व परस्परसंबंध 
कळू शकतात. उदाहरणार्थ- दादोबा पांड्रंग यांच्या 
“ धर्मविवेचन ? नामक पुस्तकात जे नवधर्मपर 
विचार आढळतात, त्यासारखेच विचार म. फुल्यांच्या 
: सार्वजनिक सत्यधर्म ' पुस्तकातही दिसून येतात. 
महाराष्ट्रात सुधारक सर्व. थरात झाले, म्हणून 
महाराष्ट्र पुष्कळ अंशी एकजिनक्षी झाला व होत 
आहे. या सामाजिक विकासाची पायाभरणी लोक- 
हितवादी-फुलें यांनी,केली. समाजसुधारक देशभक्‍्तच 
नव्हते व नाहीत. असा अपसमज व गेरसमज 
त्यांच्या काळात होता व आजही आढळतो; पण हा 
भ्रममूलक आहे. तितकासा संपूण खरा नाही 
रानडे-गोखले-आगरकर देदाभक्‍्त होते. देशसेवक 
होते. फक्त क्रांतिकारक व तुरुंगात जाणारे तेवढेच 
देशभक्त, ही व्याख्या अपुरी आहे, लोकहितवादी- 
फुले यांनीही देशातील लोकांची व देशभापेची सेवा 
केली. कळकळ, दीर्षोद्योग, चिकाटी, आमरण 
प्रयत्त, विद्येची उपासना इत्यादि अनेक गुण 
आपल्याला लोकहितवादींच्यापासून जिकता येतात. 
महाराष्ट्राला छिद्रान्वेषीपणा हा एक शाप आहे; 
एकाला मोठे म्हणण्यासाठी, दुसर्‍या मोठ्याला 
लहान ठरविण्याचे वास्तविक कारण नसते; 
मोडक-रानडे-गोखले लोकहितवादी-भांडारकर ही 
मंडळी नेमस्त विचाराची होती म्हणून देशभक्त 
नव्ह्ती, हा एकांगी विचार झाला. देश्याच्या 
इतिहासात ह्या सर्वानी केवढी तरी आचार 
-विचारांची भर घातली आहे. लोकहितवादी व 
फुले यांना इंग्रज कायमचा येथे राहाणार नाही, 
असे द्रष्टेणाने ठाऊक होते; व दोघानीही तसे 
लिहिले आहे. लोकहितवादी गोपाळराव देशमूख 
यांची लोकहितवादी या टोपण नावाने लिहिलेली 
छोट पत्र ( लहान लेख ) ' ज्ञानोदय ? पत्रातही 
आढळतात. त्यांच्या विपुल लेखनातील * शतपत्रे ? 
हा विभाग जारतोपणे वाचला गेला व चचिला गेला. 

लोकहितवादीचा जमतासंपक॑ कमी नव्हता, 
नोकरी (व तीही परकीय सरकाराची) लोकसेवेच्यां 


२९ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
ह ९४ 
हर्मित्यात 

28 नवभारत ब्र 
म श्र ७५ नौ ३4" 
न< र अमृतमहोत्सवी, 
(क वर्ष 
र कई 

द 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ. वाई 


नवभारत 


कार्यांत म्हणजे देशभक्तीच्या मार्गांत आडवी येत 
नाही; हे लोकहितवादी-मोडक-रानडे-भांडारकर 
प्रभृतीनी जवाबदारी सांभाळून सिद्ध केले. निर्दोष 
कोणीच नसते. पण लोकहितवादींच्या पासून आजही 
पुष्कळ शिकता येण्यासारखे आहे. त्यानी इतिहा- 
साची पुष्कळ साधने एकत्रित करून संपादित केली; 
व ह्या कामात कसलाच पक्षपात केला नाही. सर्व 
सामान्यांना स्वजातीचा पक्षपात सुटत नाही; 
थोरामोठ्यात हा दोष आढळतो. पण पारिवारीकता 
ओलांडून स्वसमाजाचे दोष स्पष्टपणे लिहिणारा, 
छोकहितवादीसारखा द्रष्टा पुरुष टदमिळपणे 
सांपडतो, व होऊ शकतो. भाजही स्वपक्षाचे दोप 
समजून घण्याच्या कामी कुचराई होते. : आत्म- 
परीक्षण ! हा मोठा गुण लोकहितवादी व रानडे 
वगैरे थोर समाजसुधारकात आढळतो. न्यनगंडा- 
त्मक विचार व आत्मपरीक्षण या दोघांची गल्लत 
करून सुधारक न्यूनगंडाने पछाडले होते, असे 
म्हणण्याची नवी प्रथा पाडण्यात आलो |! पण ही 
देखील सुधारणावाद रोखण्यासाठी निर्माण झाली. 


स्वदोष म शी म्हणजे दशभकक्‍्ती, राष्ट्रीयता किवा 
देशसेवा नव्हे. स्वदोपांचे व सामाजिक रोगांचे 
निरसन व्हावे, म्हणून स्वदोपांची जाणीव लोकांना 
होणे क्रमप्राप्त आहे; व ही जाणीव प्रथम लोक हित- 


वादीनी करून दिली. स्वसंस्कृति व स्वघरम यांचा 
अहूकार त्यांना नव्हता; पण स्वा भिमान खास होता, 
सव समाजसुधारकांत्रर एकसारखे ठराविक आरोप 
करण्यात आले. यातून राममोहन राय यांच्या 
सारख, आधुनिक भारताचे जनकदेखील सटले 
नाहात. स्वकीयांचा विरोध सहन करून व एकाकी 
राहन यासर्वांनी देशसेवा केली; देशभक्ती केली. 
ल कज ग कंल] ल ग ऱ्य रो ने हे 1 
॥कजागृती "छा. ' लोकहितवादी ? हे टोपण नांव 
प्रथमपासून घेण्यात, ' गोपाळ हरी? 


र ..- याचा दृष्टि- 
कोण समणतो; लोकपरायणता कळते. लोका भिमख 
दृष्टीचे प्रत्यंतर येते र 


चे प्र « लोकहितवादी 
नव्हते, तरी देशभक्त होते. लोकसुधारणा करण पाचा 
प्रयत्न करण व त्याप्रकाराने विचारक्तांती घडवन 
आणण हो फार मोठी अंतर्म ह 


भाणणे एख देशभक्ती ठरते; व 
ह| सव समाज व धमंसुधारकांत होती, 


लोकप्रिय 


ववान 


देशसेवक दृष्टी व धर्मसुधारणा 


लोकहितवादीनी त्यांचा नवा लोकहितवाद त्यांच्या 
वाडमयतपस्येतून व्यक्त केला, अपार कष्ट करून 
त्यानी त्यांची काया व नेत्र झिजविले. विचारपरि- 
वर्तेनीय भापासेवा व ग्रंथनिष्पत्ती हा मागंदेखील 
देशभवतीचा होऊ शकतो, गुणाधिक्याने लोकहिंत- 
वादी आदीकरून समाजसुधारकांची योग्यता ठरू 
शकते. लोकहितवादी व फुले दोघेहो अज्ञेयवादी 
नव्हते; नवयुगधर्माचे दोघेही पुरस्कते झाले. 
तौलनिकदृष्ट्या लोकहितवादींचे लेखन जास्ती 
जळजळोत ठरेल. परोपजिवीपणा व परा त्नपुष्टता र 
दोन दोषांवर लोकहितवादीनी कठोर लेखणी 
चालविली, कष्टाने- श्रमाने जगणे व संसार 
ऐदीपणा सोडून काही उत्पादन व नोकरी करून का 
होईना स्वकष्टाने. करणे हा एक देशभक्तीचा 
सामान्य मार्ग ठरतो. या नवदृष्टीने. लोक हित- 
वादीनी धरमसुधारणांचा मार्ग पत्करिला. लोक- 
हितवादीना समाजसुद्वारक म्हणून  प्रमुखतः 
ओळखले जाते. धर्म सुधारल्याशिवाय समाजसुधारणा 
अशक्‍य ठरते. म्हणून धर्मंसुधारणेच्या दृष्टीने 
लोकहितवादीनी आर्यसमाजाचा पुरस्कार केला 
होता. त्यांच्याच वर्गात मोडणारे दुसरे सुधारक म. 
फुले हेदेखील मूलतः लोकहितवादींच्या प्रमाणे 
धर्मसुधारक होते. व धघर्मसुधारणेसाठी त्यानी सत्य- 
शोधक समाज प्रस्थापिळा, या दोन. सुधारकांचा 
असा समन्व्रयक़ विचार करावा लागतो. म्हणजे 
जहर त्या विशाल दृष्टीचा लाभ अभ्यासकांना होऊ 
शकतो. दोघांनीही निवंधमाळेच्या द्वारे झालेली 
वैयक्तिक हेटाळणी, दुर्लक्षून स्वतःचा मागं 
चोखाळिळा, आग र्कराच्याहीपेक्षा लोकहितवादींच्या 
लेखणीचा परिणाम म. फूल्यांच्या पासन तै सर्वे 
बहुजनसमाजातील विचारवंतांवर जास्तीतज्यास्त- 
पणे झाला; व लोकहितवादी हे त्यांचे स्फतिस्थात 
ठरले; व अनेक लोकसेवकाना त्यानी घेरणा दिली. 
त्यांच्यातील काही विसंगती महत्त्वाची नाही. 
प्रिणामाच्या दृष्टीने ते किती लांव 
हा प्रभाव जार 


वर प्रभावी ठरलें, 
ती महत्त्वाचा आहे. 


४० 


अनुक्रमणिका 


७०५-) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वि य 
१/ 
८-७, डक 
च ह णत चत 
ही ७५ न प 
वष ४4९ 
/ करत, 
म क 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. उपा वि. करंवेळकर 


यंम-यपी संवाद (क. १०-१०) 


[ त््ग्वेद १०-१० मध्ये यम-यमा या वन्धभगिनींचा संवाद आलेला आहे. यमासंवंधीचे सर्व 
वैदिक संदर्भ एकत्रित करून, तसेच यमासंबंधाने आजपर्यंत मांडल्या गेल्या अनेकविध मतांचा विचार 
करून यमासंवधाने स्वतःचे विचार यात मांडण्याचा प्रबत्न केळेंला आहे. काही मान्यवर संशोधकांची मते 
खोडून काढावी लागळी आहेत. हिलळेब्रॉण्टने सुचविलेली यम चन्द्र हो कल्पना उचलून धरून आवद्यक 
तो अधिक परावा उपनिषदातन दिलेला आहे. क्ररग्वेदातील सर्व देवता ह्या निसर्गातील निर निराळ्या 


राकतीा!चा प्रताके आहा. नभ ४ ण पळ छल 


प्रास्ताविक : 

क्रग्वेद मण्डल १० सक्‍त १० हा यम-यमी म्हणजे 
त्ररग्वेदातील अतिराय मनोरंजक असे एक सूक्त आह 
संवाद नाटयपूर्ण असून त्याचा विषयही अगदी 
वेगळाच आहे. त्यामुळेच त्यासंवंधाने वराच ऊहा- 
पोह झालेला आहे. मानवोत्यत्तिसंवंधी फार प्राचीन 
कथा त्यामागे असल्याचेही सांगितले जाते. त्या 
कथेशी जळणाऱ्या अनेक प्राचीन संस्कृतातील व 
रानटी टोळ्यांच्यामधीळ कथा दिल्या जातात ते 
सूक्त सुसंघटित नसल्यामुळे समजण्यास व स्पष्ट 
करण्यास तितकेसे सोपे नाही. संवादाताल दान 
पात्रांपैेफी यमी अतिसंदिग्ध तर यम फार गूढ 
स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे ह्या संवादासंबंधाने विचार 
करणे योग्य वाटते. 
वेदात यम 

प्रथम वेदान यमाबदहूल काय म्हटले आहे त पाहू र 
१ ल्या व १० व्या मण्डळात मिळून पन्नास वेळा 
८ यम? हा शब्द उच्चारला गेला आहे. त्रर्ग्वेदात 
यमाला उहेशून तील स्वतंत्र सूक्ते आलेली आहेत. 
१. यम हा देव ठरतो 

क्र. च्या १० च्या मण्डलात यमाचा वरुण, 
ठस्पती, अग्नि इत्यादींच्यावरोवर निदेश भाला 
आहे. तसेच “ त्या एकाद्यी ' एकरूप असलेल्या 
आग्नि, मातरिद्ववन्‌ यांच्यावरावरहा निदेश आहे. 
(१.१६४.४६) अग्नि यमाचा मित्र आहे. ढडू 
बसलेल्या अग्नीला त्यानेच शोधून काढले. 


11 २५ 


ल आणि चनद सांचे त्याच्यांत चास्तच्या आह र, 


(१०.५१.३) तो देवांच्यामध्ये असतो आणि स्वत:- 
देखील देव आहे (१०.६४.३,९२.११) तो अमत्य 
आहे. त्याला सोम दिला जातो. यज्ञात त्याला 
आसन दिले जाते. आपल्या भक्तांना तो दीर्घायु 
देतो. (१०.१४,१३-१४). यम देव आहे. ( वृह- 
दारण्य. १.४.११,३.९.२१) 

. यमाचे पितरासह वास्तव्य असते- 

झत पितरांचा व विशेषतः अंगिरसाचा व 
यमाचा निकट संबंध आहे. ( १०.१४). यांच्यासह 
तो यज्ञस्थली जातो. पण तो त्यांच्याहून वेगळा 
आहे. ( १०.५०.८) एकदा त्यालाही “ पिता? 
म्हटले आहे. (१०.१३५.१) पण “मृत पिता ' वा 
: मानवांचा पिता * नव्हे 
३. यम राजा आहे- 

तो मृतांचा राजा आहे. (९.११३.८,१०. १४.३ 
इत्यादि) तो लोकांचा स्वामी आहे, लोकांना एक- 
ब्रित आणणारा आहे. ( १०.१४.१ ) मृताला तो 
विश्रान्ती देतो. ( १०.१४.२३) तसेच अथर्ववेदात 
१८. २. २७ तो त्यांना स्थान देतो स्वर्गमार्गाने 
जाताना मृत व्यक्ति त्याला वरुणावरोवर पाहते, 
(१०. १४. ७ ) मृताचे अन्तिम असे गन्तव्य स्थान 
प्रथम जाणणारा यम होय (१०.१४.२) 
४. यस मत्ये आहे- 

यमाचा देव म्हणन स्पष्ट निर्देश नसला तरी 
त्याचा मानव म्हणूनही निर्देश. नाही. तो मत्य 


न. भा. ६ क्र 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क 3. य 


कि त्णात्क> 
नवभारत र्‍ रश! 


“क 
शन १ ७५ 9५१ 
“टू 


अमृतमहोत्सवी /9।->३७ 


स खिळा *फ 


9. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


आहे. मर्त्यात त्याने प्रथम मृत्यूला स्वीकारले 
(१०.१०३ अथव. १८.३,१३) 
५. यमाचे निवासस्थान 


यमाचे निवासस्थान आकाज्ात अतिदूर आहे. ' 


(१०.६४.३ इ.) ते नदीपलिकडील उंच पर्वतावर 
आहे. तीन स्वर्गापेकी दोन सवित्याचे तर एक 
यमाचे आहे. (१.३५.६ ) आणितो हा तिसरा व 
सर्वात उच्च, त्याचे निवासस्थान हे देवांचेदेखीळ 
वास्तव्याचे ठिकाण आहे-दिवमान' (१०.१३५.१ ॥ः 
तेथे त्याचा प्रासाद 'इम्ये' आहे. (अथर्व १८.४.५५) 
त्यालाच ' यमस्य सदनम्‌ ? असे देखील म्ह्टले 
आहे. (१०.१३५.७ ) तेथे एका सुंदर वृक्षाखाली 
यम देवासह आनंदाने असतो. त्याठिकाणी थंडीचा 
कडाका जाणवत नाही वा कुठल्याच दु:खाची आच 
पोहोचत नाही. ते सतत संगीताचे स्वरांनी दुम- 
दुमले आहे, यम यमोसह या उच्च स्वर्गात राहतो, 
(वाज. संहिता १२.६३) 
होय. (मैत्रा. १.५.१२) 
६. यम आणि मृत्यु 

मृत्यूला यमाचा मांगे म्हटले आहे. (१. ३८.५) 
यम हा मृत्यूचा वन्धू होय. (वाज, ३९.३३ ) मृत्यू 
त्याचा हत होय. ( अथर्व १८.२ '२) यम म्हणजेच 
मृत्यू (१.६५. मेत्रा. ३.५.६;अथर्व ६. २८.३१) 
७. यम ब त्याचे कुटुंब 

विवस्वत्‌ हा यमाचा पिता व सरण 
( १०.१४. १-५; य प) 
अप्सरा ( जलदेवता ) यांची यम-यमौ 
(१०.१०) यावरून विवस्वत्‌ हागं 
सरण्यु ही आप्या योपा असावी असे 
ह्या जुळ्याला जन्म दि. 
उल्लेख मिळतो. ( 
कपोत हे दुत होत. 
नेवांचे अश्‍व आहेत. ( तेत्तिरीय आरण्यक ६.५.२) 
त्या अश्‍वानां लोखंडाचे पाय आहेत. त्याचे पडविदा 
हे वरुणाच्या पाझ्याप्रमाणे आहेत. री 
८. यस आणि यज्ञ 

यमाने प्रथम यज्ञतंत पसरला 
लपळेल्या अग्नीला य र 


य॑मी ही यमाची पत्नी 


य॒ ही माता 
गंधवव व 
ही अपत्ये. 
धर्वे आणि 
से वाटते; ज्यांनी 
छा. यमाच्या कृत्र्यांचा 


(। 
> 


(७.३३.९-१०) 


पहिला यज्ञकर्ता असून पहिले हविद्रेब्यही तोच 
आहे. ( १०१३४.) “ मृत्युविरहित जन्म 
असूनही यमाने प्रजेसाठी म्‌त्यू स्वीकारला. 
१ दाई. ५ त्याने आपले शारीर यज्ञाचे स्वाधीन 
केले, सगळे छन्द यमात ज्रिरतात, (१०. १४.१६, 
अथथव- १८.२. ६३२) 
९. यम आणि सूर्य 

यमाचा सूर्याशी संवंध आहे. (१-१६३'२) तो 
सूर्याचा ( विवस्वान्‌ ) पत्र होय, तो सूर्याप्रमाणं 
दोन अडवादींनी युक्‍त आहे. दोहोत विरोधही 
दिसतो. ( १०.१४-२; वाजसंहिता- २४. १ वा 
ब्रा. १३-२२. ७) क्र्ग्वेदातीलळ यम आणि यमी 
यांचा १०.१० सूक्तांतील संवाद वगळून वरील 
माहिती यमासंबंधाने वेदातून मिळते. 
क्रग्वेद १०-१० 


ह्या प्रसिद्ध यम-वमी संवादावद्दल अनेकदा चर्चा 
होऊनही त्याचे योग्य स्पष्टीकरण ज्ञालेले नाही. 
अथवेवेदातही हा संवाद थोड्याफार फरकाने 
आढळतो. ( १८. १-६ ) अतिशय प्राचीन आणि 
शृंगारपरिपूर्ण असा हा संवाद आहे. यासंबंधाने 
विठ्ठानांनी पुढील ' उद्‌गार काढलेळे आहेत- 

एिचटतेया811- “ [६ फ5 0000058 
पाठ 8 शपत] 01 १1) देखते लांडगे 
॥)७॥]॥ ०1 ॥॥0 चढइढल्या; 00 1॥18॥ाता 0 
1ी'ठणा 100 0701९१३] (1118. 

$टणा'०९0१8- “ ॥ ठु ताचा 
हणा एला 18 0181116588 छी 1116 
६ पे 1858 ठा ३८त 010 एकी 
9, 01 116 1101] 01 ॥॥]८ ऱ 

जुळ्या वन्धुभगिनीच्या 
उत्पत्ति झाल्याच्या 
आधारित असल्याचे 
वाटते. 


२८९, त. ॥हाड-. « र ड ण 


१ ॥॥ 3011316980 षल्वाठ उतडां8 
शग []ल्या. इट 


घा',?? 

जोडीद्वारा मानवजातीची 
प्राचीन कथेवरच हा संवाद 
७/(८ा[2 ला देखील 


पे शो "प])प]ठप७] 1115110 
य र्न घर क ळे व 
साने शोधून काढले, तोच १८००१ तट ठ! कभ 
४र 
>: जी क व टा न 
उक %२_७७णण >> 
च $िनवभारत वेल 
ह १ ७५ , 9५९ 
न्ट« अमृतमहोत्सवी >७ 
वळ र 
आड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास र र, ] भू ४ 
च्य व माग तत उत्यक्ार द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 
संगणकीकृत 


यम-यमी संवाद 


(ह्या[॥- “पणा छा९० 1७ ० तपे 
81]त एष 11 ०१कते झि. टिळे 00पए7इ8 
ली ७ तावाळप७ ठगपवे ॥० 0; 
६ 81] 68500110य. या. ॥]168 ॥8७ठा- 
गागा 0 1108 111801 ठी 1187) 

या सर्व विद्वानांच्या मते मानवोततत्ती हीं जुळ्या 
वन्थुभगिनीपासन झाल्याचे सांगणारी एक कथा या 
संवादाच्या मुळाशी आहे. पण सूक्तकर्ता वैदिक 
क्षि स्वतःच्या चकीच्या नीतिविषयक कल्पनाच्या- 


मुळे. तसेच तो दिखाऊपणाच्या नादी. लागून. 
वन्धभगिनीचा संभोग दाखवू शकला ताही. व 
उत्पन्न 


त्यामुळे जळ्या भावंडापासून मानवजात 
झाल्याचे त्याला दाखविता आले नाह! 

ह्याच कल्पनांचा आपल्या “ 1010छ्ा088170 
ऐब्यााछ 11 ७॥ण0०9 ” ला. आधार देऊन 
डॉ. दांडेकर देखील वैदिक कवीला दोष देतात 
यमाच्या स्वरूपासंबंधीची मते 

यमासंवंधीचे सर्व वैदिक निदेश समार असन 
देखील विद्वानात यमासंवंधाने एकमत नाही. ही 
अर्थातच वैयक्तिक पूर्वग्रहाचाच परिणाम गय 

सर्वे पाइचात्य पण्डितांनी ह्या संवादाच्या मळाशी 
मानवजातीच्या उत्पत्तीची प्राचीन कथा असल्याचा 
ग्रह करून घेतलेला आहे. विशेष असा की भारतीय 
विद्वान्‌ देखील त्याला दुजोरा देताना दिसतात 
वेदिक यस आणि यमी' यांच्यातील संभापषपणाशी 
जुळणाऱ्या कथा इतर संस्कृतीत दिसतात विदोपतः 

वेस्त्यांतील कथा, त्यामुळे संलाधक ांना आपल्या 
मताला पुष्टि मिळाल्याचे वाटून ते १०.१० च्या 
मुळाशी मानवोत्पत्तिसंवंधीची कथा असल्याचे 
आग्रहाने प्रतिपादन करतात 

रॉय, ओल्डेनवर्ग, हापूकिन्स, विटरनिडूश 
नेल, कौथ॒ आदि पाइचात्य पण्डितांनी या 
रोबर आपापली मते मांडला म्हणन यसमलयमा 
-संयोगन दाखविणारा वेदिक कवी तत्काळीन नैतिक 


पॅवडो- 
गाघा- 


कल्पनांच्या विरुद्ध जाऊ न शकल्याने त्यान १ थाच 

बदलली असे त्या संशोधकांना वाटण साहजिक 
ऱ् ऱ कल्प 

आहे. हे सर्व विद्वान्‌ ऑँेडम आणि इव्हचा १४ त्ता 


सनात वाळगन यमाकडें पहिला सानव मत्य 


असलेला या दृष्टीने वघतात. तसेच यमीला पहिली 
स्त्री समजतात. 


सर्व संशोधकांना हे मत पट्त नाही. काही 
यम >> सूर्य, वा आग्नि वा चन्द्र असे मत 
मांडतात. 
अ) यम > सूर्य 


1॥॥॥1 ने यम र अस्ताला जाऊ पाहणारा 
सर्य असे मत मांडले आहे. विवस्वान्‌ र उदयाला 
येणाऱ्या सर्याचा तो पुत्र होय. सूर्याचा मागे मनु- 
ब्राच्या जीवनमार्गाचा सूचक मानला जातो. वेदात 
अस्ताला जाणारा सूर्य व मृत्युमार्गावरील मनुष्य 
यांना उद्देशन सारख्याच दशाब्दांचा उपयोग केलेला 
आहे. विवस्वान आणि यम ह्या हब्दांचा दृब्य व 
अद्य सूर्याला उद्देशून उपयोग आहे. १०७ 
1111९1! लाही यम म्हणजे अस्ताला जाणारा सूय 
व म्हणन - मृतांचा देव असल्याचे मत ग्राह्य वाटत. 

एु॥९])61 च्या मते यम जाणार्‍या दिवसाचा व 
यमी रात्रीची निदर्शक आहे. 

व) यम > अग्नि 

गरण1] आणि 13४॥षटटाऱ6 ह्यांना यम हे 

द्यताग्नीचे स्वरूप वाटते आणि यमीला ते मेघ- 
नाद मानतात, 


क) यम मानव आहे 

1२०७] ला यमाचे दिव्य स्वरूप मान्य नाहा 
एण)!य8 0]तल्ा0ण'४, 8िलोल1 81011 हे 
संशोधक म्हणतात की यम प्रथम मानव असून 
यमीसह तो मानव जातींचा प्रथमात्पादक हाय. 
तो पहिला यक्षकर्ता, पृथ्वीचा राजा व अधि- 
पति होता. यमाचे निवासस्थान हेच आर्यांचे प्राचीन 
त्यात होये. व तो प्रथम जन्मलेला असल्यामुळ 
साहजिकच प्रथम मृत्यू स्वीकारणाराही तोच होता 
त्याने मतांची एक वसाहत निर्माण केली जेथे 
त्यानंतर मृत्यू पावणारे सवे गळ त्याने त्यांच्या- 
करिता मार्ग शोधलो. ज पितपूजचे सूचक चिन्ह 
य. वेदात प्रथम दिसणार्‍या यम-पूजेचे हे स्वर्प 
दोय. यम हा पृथ्वीवरील सुवणऱ्युगाचा राजा होय. 
यम दुसर्‍या जगात गला आणि त्याच्याबरोबर 


अंगिरस गेले. 


४३ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ शे 

क व्यव, 
नवभारत त 

०४६ 


अमृतमहोत्सवी (5-७ 
रश 


व्ह (डो 4 ठे > 


9. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ड) यम > चन्द्र 

पा118018110 म्हणतो की विवस्वत्‌ म्हणजे 
सूर्य देवता. वैदिक पुराणकथा आणि. विधिविधान 
यात यम आणि विवस्वत्‌ यांच्यात परस्परविरोध 
दिसतो. 

यम सूर्य देवता नसली तरी देवता आहे. अनेक 
वेदिक परिच्छेदावरून यम मर्त्य नाही. पण यम 
प्रथम मृत्यू पावळेला- “ मत्ये ? होय. 

१) यम सूरयदेवतेचे अपत्य होय. २) आणि तो 
“ मृत्यू पावतो ?- ह्या दोन गोष्टींची संगति यम 
म्हणजे चन्द्र असे मानल्यास योग्यप्रकारे लावर्ता 
येते. 

सूर्यापासून चन्द्राला तेज मिळते म्हणून तो 
सूर्याचे अपत्य़ होय. चन्द्र कलेकलेने क्षीण होऊन 
पूण नाहीसा होताना व पुन्हा वाढताना आपण 
पाहतो. हाच काव्यात्मदृष्ट्या त्याचा मृत्यू व 
पुनर्जन्म होय, ( १.१६४.४; १०.५५.५ ६. 3 

मानत्रवश्यजास्त्रीय पुराव्याने ह्या मताला वरीच 
पुष्टी मिळाली आहे. प्राचीन काळी लोक चन्द्राच्या 
ह्या दोन अवस्थांचा जन्म-मृत्यूशी संवरंध जोडीत: व 
चंद्राला मृत पितरांचा अधिपति मानीत. चनद हा 
यज्ञाचा दूत होय. तो हवींची देवतात विभागणी 
करतो. ( १.१०५.४) 

एन्‌. वुव्तगोरे ककि यम म्हणजे सूर्यापासून 
उत्प्च झालेला चन्द्र असेच मानतात. पण त्यांनी 
यमीला रोहिणी म्हटले आहे. 
डॉ. दाण्डेकरांचा दृष्टिकोण 

* विकसनशील पुराणकथा ' ह्या आ 
स्ताच्या आधारावर डॉ. दांडेकरांनी 
विवरण केळे आहे त्यामुळे यमाल 
मा्तणाऱ्यांच्या विचारांना ते प्राधा 


पल्या सिद्धा- 
यमासंवंधीचे 
ला मानत्न 
न्य देतात. 

वैदिक देधतामंदिरातील यम ही दुय्यम प्रतीची 
देवता होय, वैदिक संदर्भीनी तो देवता असल्याचे 
सांगितलें आहे. त्याचा मानव म्हणून कुठेही निदेश 
नाही. पण तो मत्यं आहे. त्याने प्रथम मृत्य 
स्वीकारला, मानवजातीच्या उत्पत्तिमधील एक 
आवडय़क अट म्हणून त्याने आत्मवलिदान केळे : 


2 ९ ०7त च रि >. व व 
१०.१२३.४ मध्य ह्याचा निर्देश आहे, त्याचे राज्य 


म्हणजे स्वर्ग, येथे विशवोत्पत्ति व मानवोत्पत्ति- 
करिता यमाने केलेल्या कार्याचा व यज्ञाशी असलेला 
त्याचा निकट संबंध ह्याचा पुरेसा उलगडा झालेला 
नाहो. 
तुलनात्मक पुराणकथा व तुलनात्मक भाषाशास्त्र 
यांच्या साह्याने यमाचा प्रश्‍न सोडवावयास ह्वा. 
यम ह्या अमत्यंदेवतेने अमरतेचा तिरस्कार करून 
आत्मवलिदानाच्या कृत्याने देवता व प्रजा दोघांचेही 
कल्याण साधले. देवांनी विशवोत्पत्ति आणि मानवो- 
* पत्तिकरिता आरंभिलेल्या यज्ञात इभि म्हणून यमाने 
स्वत:ला अर्पण केले. ह्या आत्मवलिदानापासून प्रजो- 
त्पत्ति झाली, १०.१३,४व पुरुषसूक्त ह्यातून ह्या प्रथम 
यज्ञाचा निदेश आहे. यज्ञापासून जगदुत्पत्ति झाल्याचे 
क मनुष्यजात निर्माण झाल्याचे निदेश प्राचीन 
विश्‍वोत्पत्तिविषयक 
आहित, व त्यार 
आहे. 
भापाशास्त्राच्या 
*यिमांशी संवंध जोडत 


उराणकथातून अनेकदा आलेले 
यावर, प्राचीन जमातोंचा विश्‍वासही 


आधारे यमाचा अवेस्त्यातील 
व 1 येतो. यम, यिम आणि इ तरही 
गपाशां$ आदि शब्दाचा जुळा > असा अर्थ आहे. 
असा भाषाशास्त्राचा आणि ४1111 ची कथा आदींचा 
उल्लेख करून पुढे डॉ. दाण्डेकरांनी यम द्विलिंगी 
प्राणी असल्याचे आपले मत सांगितले, त्याने पुढे 
नर-नारी स्वरूपात स्वतःला विभागळे ते जळे वन्ध- 
भगिनी स्वरूपाचे मानले. हेच मनुप्यजातीचे माता- 
पिता, यमावरून अनुकरणाने यमी नाव तयार झाले. 
यमावहृळच्या पुराणक 
यम हो पहिली व यम 
दुसरी अवस्था होय. 


थेतील द्विलिंगावस्थेतील 
“अमा संवादात दिसणारी ही 


डा. दाण्डेकरांच्या मते क. १० 
कवीला मनुप्यजातीचा 
समागम दाखविणे रूढ 


:१० त वैदिक 
उत्पादक असा वन्घु-भगिनी 
गम दार्खा नेतिक कल्पनांच्या विरोधी 
वाटले व कवीने कथेतील मूळ हेतूला कलाटणी दिली, 
आणि भगिनीच्या स्वैर विलासी वृत्तीला कडक 
विरं धि करणारा यम उभा केला. वन्धु- 
मागती समागम अमान्य दाखवून यम-यमी हे मनष्य 
जाताच प्रथम माता-पिता नाहीत हेच सुचविण्याचा 


केवीचा हेतू आहे. पण काही मुद्दे कथेचे मळ स्वरूप 


आपल्याप॒ढे 


-8.। 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


किच त्त 
48. ३ 
हँ 


क, /८ 

च. नवभारत 
कन धि ७५ घ्या 
ती 


अमृतमहोत्सवी 
शै. वर्ष क 
र्श्ट् ७.४ र 
अ” 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


>> ७ 


यम-यमी संवाद 


उघड करतात. यमी अपत्योत्पत्तीस अति उत्सुक 
आहे. यमाहून अन्य पुरुष नाहीच असे ती सूक्‍्ताच्या 
३ र्‍या क्रचेत स्पष्ट करते. ह्यावरून यम प्रथम मानव 
असल्याचे सिद्ध होत नाही काय ? सद्यःस्थितीत 


सूक्त एकदम संपल्यासारखे वाटते. दोघांच्या समा-. 


गमासंवंधाने कवी काहीच स्पष्टपणे सांगत नाही. 
कारण ते. कवीच्या हेतूला वाधक असणार ! ह्या 
सृक्‍तावरून ही जुळी भावंडे मानवजातीच्या उत्प- 
त्तीची आद्य प्रवतेक असल्याचेच स्पष्ट होते. 

प्राचीन संस्कृतीतील यम-यमी सदृश कथांच्यामुळे 
डॉ. दांडेकर आदि संशोधक १०-१० वर अशी 
विपरीत टीका करीत आहेत. अश्या प्रकारच्या सर्व 
कथा ]७॥७1 [1७88 ह्यांनी लोकापुढे आणल्या, 
अवेस्ता, वायवळ आदि धमंग्रंथातून आणि आईइ- 
स्लॅण्ड, आफ्रिका, चीन मादागास्कर, निलगिरीतील 
०१88 ह्यांच्यात प्रचलित असलेल्या प्रजोत्पत्ति- 
विषयक कथांचे यम-यमी कथेशी साम्य असल्याचे 
अनेकांना वाटते. यम-यमी हे मानवांचे प्रथम माता- 
पिता आहेत हे सिद्ध करण्यास उपयुक्‍त वाटणारे 
काही वैदिक उतारे ब्राह्मणग्रंथातून दिले जातात. 


यम मनुष्यजातीचा पिता होता काय 

यम हा यमी आणि मतुष्य-जात यांचा पिता 
होता यासंबंधी विद्वानात एकमत नाही. जुन्या 
संस्कृतीतील कथा त्याला पोषक असतीलही पण 
भारतीय संस्कृति य॑माकडे मतुष्य-जातींचा पिता 
म्हणून पहात नाही हे सत्य आहे. क्रग्वेदात तसा 
निदेश नाही. तसेच ब्राह्मण ग्रंथातील संदिग्ध 
उतार्‍्यांना त्यात आधार नाही आणि संपूर्ण संस्कृत 
साहित्याने यावावत मौनच स्वीकारले आहे. मतृ ष्य- 
जातीचे माता पिता म्हणून यम-यमींचा निदेश 
कोठेच मिळत नाही. १०.१० चा कवि तर वंधू- 
भगिनी-समागम तिरस्कृतच मानतो आहे. क्रग्वेद 
काली वा त्यानंतरही भारतीय संस्कृतीने यमाला 
मनुष्य-जातीचा पिता मानलेले नाही. हे अक्या प्रकारे 
स्पष्ट आहे. 

वरील कल्पना भारतीय संस्कृतीला मान्यच 
नसल्यामुळ तत्सदृद अश्या इतर संस्कृतीतील कथांचा 
काय उपयोग ? ह्या तक्षा कथा जरी असल्या तरी 


| अनुक्रमणिका | 


त्या निरनिराळया कालावधीतील असणार आणि 
स्थलान्तरे करीत असता वर्‍याच वदललेल्या असणार 
अद्या ठिकाणी ७७१॥७॥ आणि 18७७] ह्याचे 
उद्‌गार महत्वाचे ठरतात: “ 116 एाष्टण९१8 18 
8 00० लणाताचा लाधयाळरलाळा, 08 ती 
ताच 0०लपणाल्यर क (० 08 पणवेश्‍ा50०१ 
& छणचागाटते. घड 8पलया, आह्ा08 10 
एणातांछया (111211प8, 0९ 1161010060 
ी"011 1070 

भारतीय परंपरेद्‌सार मनु हा मानवजातीचा 
विता होय (१.८०.१६) तो पहिला मानव व 
पहिला यज्ञकर्ता होय. संस्कृतमधील मनुष्यवाचक 
मानव, मनुज, मनुष्य इ. सर्वे शब्द मनुपासन तयार 
झाले आहेत. त्यात मन्‌ (0 11111] हा धातु दिसतो. 
मनूने आपल्या इंडा नामक कन्येशी समागम 
केल्याचे (दात. ब्रा. १.८.१.७, ११ विष्णुपुराण 
४.१) आणि तिला अनेक अपत्ये झाल्याचे 
(१०.८६.२३) निर्देश मिळतात. मन हा मानव- 
पिता असल्याचीही कथा जवळ जवळ सर्वे पुराणा- 
तून आलेली आहे. ह्या कन्येचे नाव कोठे कोठे 
“ शतर्पा? आढळते एवढेच ! मनु हा विवस्वा- 
नाचा पुत्र होय. प्राचीन संस्कृतीतून येणाऱ्या 
प्रजोत्पत्तिविषयक कथा ह्या मनुकथेशी जुळणार्‍्या 
आहेत हे उबड आहे 

त्यामुळे यम-य'मीचे नाते बदलून त्यांना मनुष्य 
जातीचे माता-पिता हे कधीच नसलेले नवे 
स्वरूप देण्याची गरज नाही. मनु-कथा ही डॉ. 
दांडेकरांच्या सिद्धांताला पोपक नसल्याने त्यांनी 
ती रूढ ठरविली. १०-१० सूत्रावरील त्यांचे 
दोपारोपही त्यामुळे निराधार ठरतात. 

व्रैदिक कवीला मनृप्यजातीच्या उत्पत्तिसंबंधीची 
एखादी कथा अस्तित्वात असल्याचे ठाऊकही नाही. 
त्याची यरम-यमी ही पात्रे खरोखर अगदी मनापासून 
घोळणारी आहेत. संवादातील पात्रेच तसे बोलत 
आहेत मग यम-यमी खेरीज दुसर्‍या मनुष्याचे वा 
स्त्रीचे अस्तित्त्र मानण्यात गैर ते काय ? इतरत्र 
यम-यं॑मीच्या माता-पित्याचा निर्देश मिळत असूनही 
त्यावाबत “ कवीला मागाहून सुचळेला तो विचार 


४५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
च ,' र त्रै 
थ्‌ कशि त 
५२... येळ 4 
&नवभारत ल 
शन ह ७५ पै > 
न्ट्« (अमृतमहोत्सवी जु > 
२“ प. वर्ष _.$ व्य 
क औत 


अप 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


च्छ 


नवभारत 


आहे ” असे उद्गार संयुक्तिक वाटत नाहीत. फवत 
गंधर्व म्हणजे ब्रिवस्वान्‌ व आप्या-योपा म्ह्णजे 
सरण्यू एवढे स्पष्ट केळे म्हणजे जाळे सूक्त एकदम 
संपल्यासारखे वाटते हा आरोपही योग्य वाटत 
नाही. यमीच्या विलासी वृत्तीचा यमाते कडक 
निषेध केला आणि तेथेच संवाद संपला. असंतुप्ट 
यमीला टाकून यम निघून गेला. हाच तशा 
प्रकारच्या संवादाचा सहज व तर्काला पटेलसा 
शेवट होव. अश्या प्रकारे डॉ. दांडेकरांनी गृहीत 
धरळेली कथा (उत्पत्तिविपयक )- हा आशध्रयासिद्ध 
हेत्वाभास आहे 

डॉ. दांडेकरांनी दिलेल्या इतर कथा ह्या मनु- 
कथेशी जुळणार्‍या आहेत. ब्राह्मणग्रंथातील उता- 
र्‍यांना जास्त महत्व न देणेच थेयस्कर. कित्येक 
वेळा हो ब्राह्मणे वैदिक परिच्छेदांच्या अर्थावावत 
दिशाभूल करतात, व परस्परविरोधी विधाने 
करतात. यिम आणि यम यांच्यात भापाशास्त्रदृष्ट्या 
साम्य असू शकते. उत्पतिकथेतील वन्धुभगिनी- 
समागम यिमाशी संवंधित आडे यमाशी नव्हे, यम 
हा द्विलिंग प्राणी असल्याचे ०. (ठा; 
यांचे डॉ. दांडेकराना मान्य मत स्वागताहं नाहो असे 
नाही. पण मुख्य मुद्दा असा की सूक्त १०, १० 
मनुष्य-उत्पत्त-विपयक केशी संबंधित नाही. व 
मानवांचा पिता हे यमाचे स्वरूपही नाही. 
यम म्हणजे चन्द्र 


वैदिक देवता ह्या निसर्गंशवती होत असे मानठे 
तर य'म-यमी संवादाचे स्पष्टीकरण अगदी योग्य 
प्रकारे करता येते. 
| निसर्गातील हया ना त्या शक्तीला वा निसर्गा- 
ताठ घटनेळा समोर ठेवूनच कस्वेदातील जवळ 
जवळ सव देवता तयार झालेल्या आहेत. आणि यम 
देखीळ ह्या सामान्य नियमाला अपवाद नाही. 
यंमाळा विवस्वानाचा उत्त म्हणून वेदिक त£पींनी 
यम कोण ह्यासंवंधाने आपल्याला सूचक माहिती 
दिठेळी आहे, वेदिक कपी वस्तूचे सचक वर्णन 
करीत (परोक्षप्रिया हि देवा; प्रत्यक्षद्रिप: 1) व 
त्या व्णनातीळ गुप्तता कटाक्षाने व प्रयत्नपूर्वक 


जपत असत, *यम? हे देखील त्यांचे एक ' गुपित! 


आहे. त्यांनी चब्ाळा दिलेले 'यम हे गुप्त नाव 

हे. गा]]0079त६ ने यम > चन्द हे समीकरण 
प्रथम मांडळे. डॉ. दाण्डेकरांनी ह्या समीकरणाच्या 
मान्यतेवावत जे हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले त्यांचे 
निराकरण करता येते. 

त्यांच्या मते विवस्वानाची कार्ये व स्वरूप स्पष्ट 
नाही, 

विवस्वानाची कार्ये, स्वरूप--स्पष्ट असो वा नसो; 
मुख्य मुह्या यम हा विवस्वानाचा पुत्र आहे हे 
वेदिक उतार्‍यांनी ( १०.१४,१--५ इ. ) स्पष्टपणे 
म्हटले आहे. विवस्वान्‌ > सूर्य होय. आणि चन्द्र 
त्याचा पुत्र--कारण तो त्याच्या तेजाने प्रकाशतो. 
पम हा विवस्वानाचा पुत्र म्हणून यम - चन हे 
तकेदृप्ट्या स्पष्ट आहे. 

यम आणि विवस्वान्‌ यांच्या संबंधात डॉ. 
दाण्डेकरांना विरोध आणि विसंगति वाटते तिचे 
निराकरण असे : अथवंवेदातील १८.२.३ २, १८.२ 
६३ पाहिल्यास तक्षी विसंगति नाही हे स्पष्ट होते. 
उलट त्यांची कार्ये व अवस्था यातील विरोध स्पष्ट 
होऊन तो योग्यच वाटतो. यमाला ' मर्त्य म्ह्ट्ले 
आहे, ' मनुष्य * म्हटळेले नाही. अमत्य' देवात तो 
मत्ये देव आहे. ( १०,१०३.) 

यमाची चंद्राशी एकरूपता दाखविली की त्याच्या 
मृत्यूसंवंधाने समाधानकारक स्पष्टीकरण देता येते. 
आकाशात प्रकाशणाऱ्या चन्द्राचां मृत्यू सर्व'ना 
दिसणारा आहे. ज्याचा मृत्यू सर्वांना पाहता येतो 
असा चस्ट्र हा एकटाच देव आहे, ह्या निसर्गातील 
घटनेचा वेदिक मनावर उमटलेला ठसा यम देव- 
तेच्या रूपात दिसतो. जी देवता मत्ये आहे. म्हणू- 
नच मृत्यूळा-यमाचा मार्ग, - ( १.३८.५ ), मृत्यु- 
वन्यू, यमाचा दुत असे म्हणून त्याची मृत्यूशी एकता 
दर्शविली, ( १.६४.४ इत्यादि ) यमाला पितरांचा 
राजा म्हटलेळे आहे. मृताचे निश्‍चित असे गन्तव्य 
स्थान त्यानेच प्रथम जाणले (१०.१४.२) यमाचा 
म्‌त्य्‌ ल्क कायम' स्वरूपाचा नाही, 

यज्ञरथर्वा प्रथमः पथस्तते तते; 
सूर्यो ब्रतपा वेन आजनि | 
केाव्यः सचा 
यमस्य' जातममृतं यजामहे ॥ १.८३.५ 


आगा आजटदुज्ञना क 


४६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
| अनुक्रमणिका | घ्टट्नाप्िणकणणणायाय 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क, ल्य र 
च नवभारत टे रि 
प्र व्य 


७५ , 724 
अमृतमहोत्सवी ,9)/->3७ 
च (र (३7८ 

»सू. वष 4 ओज 
र्ष्ट् वळता क ज़ 
अ” 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


यम-यमी संवाद 


--या क्रचेत स्पष्ट 
माची स्तुति आहे 
ही घटना चन्द्राच्या पाक्षिक जन्ममृत्युसवधा- 

. तील आहे. तो चंद्राच्या पूर्ण क्षपानंतरच्या उदयाला 
द्योतित करते. 

क्ल. १०.१३.४ ही डॉ. दाण्डेकरांच्या सिद्धा- 
स्ताची खरी आधार क्रचा ! ती अशी - 

देवेभ्यः कमवणाीत मृत्यु प्रजाय 

कममतं नावणीत । 
बहस्पति यज्ञमकृण्वत क्ररपिं प्रियां 
यमस्तन्वं प्रारिरेचीत्‌ ॥ 
ह्याही क्रचेत यमाच्या ( चन्द्राच्या ) यज्ञासाठी 
केलेल्या आत्माहुतीचे यथाथ वर्णंन आहे 
अमावास्येला देवांना उद्देशून दर्शेष्टि केली जाते 
पुरुषसूवतातील यज्ञाप्रमाणे हेदेखील यज्ञाचे €पक [- 
त्मक वणंन होय, चंद्राचा मृत्यु हा देवांना 
उद्देशून केल्या जाणार्‍या यज्ञांच्या प्रारभाचा 
सूचक आहे. हाच त्या यज्ञाचा अथे आहे 
देवांच्यामध्ये प्रथम मत्य स्वीकारणाच्या यमाचा 
कल्पना वेदिक कवींच्या कल्पनाशकक्‍्ताला उत्तेजित 
करण्यास पुरेशी होती. यम हा प्रथम मृत्य 
स्वीकारणारा मनष्य नव्हे. पहिला मतुष्य म्हणून 
मनलाच भारतीय परंपरा जाणते; यमाला नव्ह. ता 
यम मनष्यजातीचा पिता नव्हे हे ओधाने आलच 
यम हा प्रथम यज्ञकर्ता व आहुती असल्याच 

स्पष्टीकरण पुढील प्रकारे देता येते -पोणिमा व 

अमावास्या या दिवशी होणार्‍या यज्ञविधीत यमाचे 

साहाय्य असते. पोणिमेला होणार्‍या यज्ञात ता 
यज्ञकर्ता तर अमावास्येला होणार्‍या यज्ञात तो 
हवि असतो. (यमे अध्वरोनिविष्ट: | - अथर्व. - 

१८.२.३२ ) 

१०.१० ह्या यम-यमी संवादसवतातून व्पक्‍त 
होणार्‍या भावना ह्या वेदिक त्ररपीच्या अत्यत्कट 
कवित्व-शक्‍तोच्या द्योतक आहेत. त्यावद्टल कवी 
स्तुतीलाच पात्र आहे. यमीच्या वचनातून तिची 
कामवासना उघड असता १०.१० संवादाला 
उत्पत्तिविपयक मानण्यात नवीन ते काय ? चंत्र 
( यम ) आणि रात्र ( यमी ) ह्या जुळ्यातील तो 
रूपकात्मक स्वरूपाचा संवाद आहे 


शब्दात यमाच्या मृत्युरहित 


: यम ? शब्दाचा सर्व भापाशास्त्रज्ञांनी मान्य 
केलेला व परंपरेने प्राप्त असलेला अर्थ * जुळा हा 
आहे. चंद्र हा रात्रोचा ( यम यमीचा ) जुळा आहे. 
कारण दोघेही वरोबर येतात व वरोवरच असतात 
असे हे साधे, सहजप्राप्त, सगळ्यांना पटेलसे स्पप्टी- 
करण असता ज्या गोण्टी संवादाशी संदंधित नाहोत 

प्रा आणण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. 

वैदिक त्रएपी आपल्या रहस्यांचे नेहमी रक्षण 
करताना दिसतात; व देवतांच्यामधीलळ गूढ एका- 
त्मता उघड होऊ देत नाहीत. ह्याच हेतूने त्यांनी 
चन्द्र व यम यांचा देंगवेगळा निर्देश केला असावा, 
पण ती गॉप्ट दोवाच्या एकतेत वाधा आणणारी 

ते दोवे पुराणकल्पनान्वये एक आहेत 

१०,१६४.४६ मध्ये यमाचे अनेक देवतांशी सांगि- 
तळेले एकत्व हे वेचित्र्य आणण्याच्या हेतूने आहे. 
ह्यामुळेच कित्येकदा ब्राह्मण ग्रंथ व नतरचे वाऊमय 
घेदातील रहस्यांचा उलगडा करण्यात असमथ ठरले 
आहेत. 
अधिक पुरावा 

इतरही अनेक मुद्दे यम म्हणजे 
पुष्टि देणारे आहेत. 

१) यमाजवळ कुत्रे असतात. घुवड व कपोत हे 
त्याचे दूत आहेत. - ह्यावरून यम ही रात्रीली 

वंधित देवता असल्याचा निष्कपं निघतो. कारण 
कत्र ह रात्रीच्या वेळीं पहारंकर्‍याच काम करणारे 
असतात. व घुवड आदि प्राणी सूयांस्तानंतरच हाल- 


चन्द्र ह्या एकतेला 


चाल करणारे आहेत, 

२) सर्व छन्द यमात राहतात असे म्हटले आहे. 
( १०,१४.१६, अथव: - १८.२ ६, ५२). ही 
गोष्ट राचतीच शक्‍य आहे. ज्यावेळी संव ब्राह्मण 
विश्नान्ति घेत असतात. छन्द शब्द याठिकाणी 
वैदिक मंत्राकरिता आलेला आहे. ब्राह्मणांच्या 
विश्वास्तीच्या समरी सत्र हे चस्त्राच्या ताब्यात 
असतात. आपल्या कलांच्या द्वारे यज्ञाचे नियमन 
करणाऱ्या देवतेच्या स्वाधीन घे भंच्र असणे योग्यच 
आहे 
३) यमाचा वरुणाशी ( आकाशाशी संबद्ध 
1) 


) 
देवता ) सहवास सांगितलेला आह (१०.१४.७) 


५७ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५ शे 
क कम्य 

च 
२ नवभारत न 


अमृतमहोत्सवी, रि या 


किता “भे 


9. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तसेच अग्नी, (१०.६४.३) मातरिख्वा यांच्याक्षी 
त्याचा सहवास्तव्य<हे यम ही आकाश व रात्र 
याशी संवद्ध देवता असल्याचे सांगते आणि विशेष 
म्हणजे- 

४) यमाला पितरांचा राजा म्हटलेळे आहे. तो 
पितरांना निवासासाठी स्थान देतो. त्याचे 
स्थान आकाज्यात फार दूर, 
नदीच्या पलिकडे आहे ते स्थान म्हणजे- स्वर्ग, 
तिसरे आणि अत्युच्च स्थान, तो स्वर्ग देवांचे 
निवासस्थान आहे. त्याला - : देवमान ? “ हर्म्ये ? 
* यमस्य सदतम्‌ ? म्हणतात. तेथे निरंतर संगीत 
आणि सुख आहे. उपनिषदे आपल्याला सांगतात 
को स्वर्ग चन्द्रात आहे - 


निवास- 
अत्युच्च पर्वतावर, 


उदा०- वृहदारण्यक्रोपनिपद- १.३. १६; ६.२.१६ 
छान्दोग्य उपनि०-५. १०,४ 
कोपीतकी उपनि० १, २-, २.१२ 
जेमिनीय , . . - ३,१४.६ इत्यादि, 
ह्यात आणि उपनिपदातील अश्याच वाक्यात 
अनुस्यूत कल्पना अशी - 


क्र, 
शश 
टच 
शक्र 
ऱत्च्या 
जा 
प 
टा 
डि 
वन्य 
शच 
र्य र) 
ल्न्न 
ल्व्द्त्य 
क 
व्य 
र्ग 
ऱ्य 
ऱ्य 


£ - लेखक -- 

भी प्रा, सदाणिव आठवले 
र मिळण्याचे ठिकाण _ डेल 

टू चिट 


अनक्रमणिका 


ग 
< 
क 
र 
डि 
ग. 
ग 
ग 
१ 
क 
दट 


णोत, प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई 


"जय कशि 


“ चन्द्र हे देवांचे सोमपात्र असून देव वारंवार 
ते रिकामे करतात व भरतात. चन्द्राचा क्षय व 
वृद्धि हौदेखील मृतात्म्यांच्या तेथून परतण्याशी 
व तेथे जाण्याश्यी संवंधित आहे. चन्द्र म्हणजेच 
स्वर्ग होय; तोच पुण्यवान्‌ पितरांचे निवासस्थान आहे. 

पुनर्जन्माच्या कल्पनेप्रमाणे - मनुष्यजन्म म्हणजे 
आत्म्याचा प्रथम जन्म नव्हे, तर चन्द्रातून परतणे 
होय, तेथे ( चन्द्रात ) तो आत्मा आपल्या पूर्व- 
जन्मातील सुकृताची फळे भोगतो. 

देवयान व पितृयाण या दोन्ही मार्गातील *चद्ध' 
हे एक ' विश्रान्तिस्थान ' होय. फरक असा की 
पितृयाण मार्गातील * चन्द्र ' हे “ प्राप्तव्य स्थान ” 
आहे तर देवयान मार्गातील ते “ विश्रामस्थान ” 
आहे, पितृयाण मार्गाने जाणारे आपल्या सुकुताचा 
साठा संपेपर्यन्त चन्द्रात राहतात. 

उपनिपदांच्या अनुसार अश्या रीतीने चन्द्र्हे 
मृतांचे निवासस्थान होय आणि यमाल7? पुण्यवान्‌ 
पितरांचा राजा म्हटले आहे. यावरूनही यमस्स्चन्द्र 
हेच सिद्ध होते. 


त्याची जुळी वहीण यमी म्हणजे रांत्र. 


1] 
"५, 


[ ज़ि. सातारा ] 


ध्यात जस्त 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


._) 

९ र 6 र 
द णि फरवरी > 
च नवभारत रके श 
र ७५ , ॥ 
“7 हुलपतमहोत्सवी) >4७ 

कु. व पफ” 
नटी (४ ति 

अप 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तळ-परासदा 


दुसऱ्या महायुद्धाचा (तहात खंड ९५ 
( जपानविरुद्ध लढाइ ) 


इतिहास लिहावे तर ब्रिटिशांनीच, अस म्हणण्या- 
इतपत राणीच्या सरकारी प्रकादानाचा परंपरा 
थोर आहे. तपशीलवार माहिती, कालक्रमानुसार 
घटनांची नोंद आणि भूगोलाचा नाट ओळख 
हावी म्हणून मोठ्या प्रमाणावर काढलेले नकारा 
हे अश्या इतिहासाचे विशेष ठरून गल आहेत. 
ह्या जन्या परंपरेत छात शोभणारा असा हा 
जपानी युद्धाचा खड आह 

आधीच यदधकथा रम्य; त्यातून ही जपानशी 
झालेल्या दोस्तराष्ट्रीय'॑ युद्धकथा विद्दोष रम्य 
होय. कारण हो लढाई एके ठिकाणी केंद्रित 
नव्हती. क्रिवहना विस्तृत अशा प्रदेशावर ती 
विस्तारळेली होती. सागरी आणि हवाई दलाचाहे! 
वबहमोलाची कामगिरी त्या व्यापक लढाईत होती 
आणि मख्य म्हणजे अपूर्व असे अणुवाब वापरून हा 
दोस्तानी जिंकली होती. जपाना पराभव 
करण्यासाठी हे त्रह्मास्त्र दोस्त राष्टांनी वापरले 
होते. 
र्‍चार भाग 

हा जपानवरीलळ चढाईचा- अखेरीस जपानला 
जेरीस आणले- तो इतिहास चार विभागात सांगि- 
ळा, पहिला “ सीएक ” प्रगतीचा, फेत्र-मे १९४५ 
या काळातला, दुसरा पॅसिफिक विभागातल्या 
चढाईचा, त्याला “ प्रशांत ” सागर वसे म्हणावे ? 
ह्याची कालमर्यादा मार्च-आगस्ट १ ९४५. ह्यात 
जपानची शारणागति (ऑगस्ट १९४५) येते खरी; पण 
तेवढ्यात य्‌द्ध सपत नाहो. म्हणजे लढाईची' उत्तर 
-क्रिया ही तिसर्‍या विभागात सांगितली (ऑगस्ट 
१९४५ नोव्हेवर १९४६ ) कारण विखुरलेल्या 


ल्ढा 


|, 


-. 


४ ळल. म. 
कि, ६ गिनी : पू. ५९९ 


न, भा. ७ 


अनुक्रमणिका | 


 सिहावलोकनाचा- जपानश्ा 


ज. एस्‌. वृडवर्न ' कित्री आणि इतर; म. 


आशिया खंडात जपानी सत्ता तात्पुरती अधिकार 


गाजवीत होती. तिला पकडून जपानी वटावर तिची 


रवानगी, तिथले “ युद्धकेदी ” ताब्यात घऊन 
त्यांची आपापल्या देशात रवानगी- दोस्तराष्ट्रांच्या 
कैदेतल्या जपानी नागरिकांची व क्षिवायांची माहेरी 
पाठवण ह्या मुख्य जवाबदारीच्या कार्याकडे 
लक्ष देणे आवश्यक होते. शिवाय त्या त्या ठिकाणी 
नव्या सत्तेची स्थापना हे आपातत; येणारे कार्ये 
होते. ब्रह्मदेश, मलाया, सयाम, जावाऱ्युमात्रा, 
फ्रेंच इंडो-चायना अगा किती तरी ठिकाणा- 
वावत ही दुहेरी जवाबदारी यशस्वा ठरलेल्या दोस्त 
राष्टांवर जपानी पराभवामुळे ओढवलेला होता-ता 
ळता य्रेणारी नव्हती. म्हणून हा तिसरा विभाग 
प्रदीधी वाटतो- १८ महिन्यांचा ! चवथा विभाग 
का करावी 
लागली ? तिची उद्दिष्टे वेळोवेळी कशा ठरला ? 
आणि ही पीतपीडा (२ .यॅलो पेरिल) टाळण्या- 
साठी अमेरिक्नांच्या सहकायाने अणुत्राव फेक ककी 
केली ...... इत्यादि ऐतिहासिक घटनांकड फकलेला 
हा दृष्टिक्षप- विशेष महत्त्वाचा ठरतो, कारण 
यांत दोस्तराष्ट्रांच्या मनोवृत्तीचे प्रदेशने चागले 
झाले आहे. इतिहासाचा गाभा हाच होय असे 
आम्हास वाटते. 
नकाशांचे महत्व 

माहितीत काही उणेपणा उरू नये म्हणून 
३२ परिक्रिष्टे (पू. ४२९-५४६ ) जोडली आहेत. 
लप्करी हालचालींचे बथाथ ज्ञान व्हावे यासाठी 
मोठ्या परिश्रमाने वनविळेळे नकाशा आणि आराखडे 
३३ ठिकठिकाणी जोडले आहेत. नकाशाच म त्त्व 


लढाई 


राणीसरकारचें प्रका दन- 


४५९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


त 3. य 


हुक २५) १० त> 
&$नवभारत ज्र ) वी 


क 
ष्ट १ ७५. (८9१५ 
०६ 


अमृतमहोत्सवी /७->२७ 
रश 


स ह... 2 > 
पाकर््रि 


वी हि. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


अश्यासाठी कौ एरव्ही नकाशावर ठिपक्याएवढी 
दिसणारी अनेक ठिकाणे ह्या दुसऱ्या युद्धामुळे प्रभावी 
ठरला, त्यांचा विस्तार, त्यांच्याशी संपक साधण्या- 
वावत अडचणी- त्यांचे लप्करी महत्त्व इत्यादि 
गाप्टाचा उलगडा, त्यांचे नकाशे पहाताच व्हावा 
अस उघयुक्‍त नकाशे काढले-ते ह्या इतिहासात सामा- 
वले, ओकिनावा, क्‍्य॒ग, कोकोस विसयान ... ही 
वट नकाशावर आढळतात- ती पहावी म्हणजे 


माठ्या प्रमाणावरच्या नकाशाचा आवद्यकता स ज़ 


पटते. शिवाय प्रत्यक्ष अनभति आणणारी छायाचित्रे 
( ३५ ) सुवक छापढ़ी असल्याने ह्या इतिहासाची 
उपयुक्तता वाढली आहे. जपानविरुद्ध लढलेली हो 
चढाई पुष्कळशी हिंद्स्थानातन सिलोनमधून चाल- 
विली होती. हिंदी छढवय्यांचा अधिकाऱ्यांचा या 
छडाईत प्रत्यक्ष संवंध पुष्कळ होता- दोन्ही वाजंनी 
सुभाष वोस यांच्या नेतृत्वाने तयार झालेली अज्ञाद 
हिंद फोज शेवटी-य॒ कदा म्हणून दोस्त राष्ट्रांच्या 
हाती पडली. आधी दोस्तांकडील लढवय्ये- म्हणन 
जपानी अधिकाऱ्यांनी पकडलेले > यद्धकदीच' होते 
भारताय़ रेल्वे, कारखाने, व्यापारी, लढ ठवय्ये, यांचा 
ह्या चढाईत वराच मोठा हिस्सा असल्याने ह्मा 
इतिहासाचे महत्त्व आम्हासही विगेप वाटते-- 
वाटावयास हवे. 


पापांचा घडा 


दास्तराष्ट्रांनी मिळून जपानचा असा पराभव 
करण्याचे कॉोरण जपानने वळावेळी आपल्या 
प्रगतोंचा आणि सामर्थ्याचा इरपयोग केला, राष्ट्रा 
राष्ट्रांमधील परस्पर-सोईसाठी मानलेले 
धुडकावळे; शेजारच्या चीनवर चेंढाई केळी-चिनी 
प्रदशा बळकावला . , . , , इत्याटि पापांचा घडा 
भरलला दाखविल्याखरीज 2 तांच्य 
हल्ल्यास नेतिक अधिछान 
दुष्क्ृत्यांची ही यादी थो 
तिचा स्पष्ट उच्चार 
तत्पूर्वी अनेक वर्षे लढ 


करारमदार 


वाटते. कारण 


सोकावळा नसता. परंत भत्यक्ष घटनेच्या वेळी मौत 
पत्करून अनेक वर्षानंतर. जुन्या अपकत्यांचा जाव 
वचारण्यासारखा हा प्रयत्न होता. पण राजकारण 
€ वहुस्या, वहुढंगी, असते- त्यात सयुक्तिकता 
किवा ताकिक सुसूध्रता अपेक्षणेच गेर होय 


जपान पापाचरणाची यादा स. १८७५ पासन 


सुरू होते. कुरीळ, वोनिन आणि र्‍्यू क्य हे होप- 


डु व्ष 


समूह , जपानने (ह. एट ८० दरम्यान) 
कावीज केले, त्यानंतर (स. १८९४-९५ मध्ये) 


फॉर्मोसा आणि पेस्काडोस॑ यांवर जपानी ज्ञेंडा 
फडकू लागला, साझाज्य वाढविण्याची ही चटक 
पथम जपानने अनकरण कन लावून घेतली. ह्या 


अवघात युरोपीय राष्ट्रे आणि अमेरिका चीनची 


ध्‌ रतेशार करतात, हे जपानच्या नीट 
लक्षात आले. आणि ल रां आणि नाविक 
सामध्ये वाढविण्याचा मलमंत्र जपानी राष्ट्राला 
मिळाला, त्याचा पहिला प्रभाव रुसो-जपानी 
युद्ठात पडळ (स ०४-५) आणि जगभर 
जपानचे 


कौतुक ज्ञाले, एवढ्या 
(युरोपियन राप्ट ला) छोट्या जपानने (आदियन 
शाने ) चीत केले युरोपियन वर्चस्वाची आणि 
अजिक्यपणाची भावना खविळी. ह्या ळढाईमुळं 
कोरियावर जपानचा तावा सुरू ज्ञाला 


अजस्र रशियाला 


जवळच्या 
ल्यिट्‌ंग द्वीपकल्पाचा कार भान्ही जपानकडे आला 
आणि पाच अपाच्या आत कोरिया जपानी 


साम्राज्याचा भाग म्हणन जा हार जाळे, कोरियाच्या 
ह्या बदललेल्या गाळत “मुळ मांदूरियाचा दक्षिण 
भाग जपानी “ कुपादा । ' का भाग ठरला. 
ज़ शा... तुन्म 
जपान-अम्न रिका त्‌ढ 

नेमकी हो जपानी वाढती चढाई 
मुत्सद्रयांना वोचू ळाग 


छा. कारण चीन हे फक्‍त 
एल्य़ा चराईन रं 


युरोपियन राष्ट्रांनी 

ट विरोध करून 
जपान (- आशिआरटिक जपान ! ) अमेरिकेच्या 
“ पवित्र ” क्षेत्रावर शक्मण करतो म्हणजे काय ? 
हा एक मोठा उपमर्द तर हाताच; पण तो जपान- 
कडून ज्ञाला असल्याने तो विशेष ज्ञोब्रणारा ठरला, 
जपानी-अमेरिकेची तेढ ही अशा सुरू झाली, तिच्या 


ष्ठ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९ ११ 6 र 


हृ च र. त्णित 


ह, क्क 
'नवभारत र्‍ 
षद ही ७५ तो 


क” >4७ 
> ष्र वषे लिफ 
कि 
ह 1 
अ £ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशी 


लता येत तव्हते- ओरड करता 
अमेरिकन संतापात आणखी 


| 
प्रभ 

1 द| 
य 
| 
थं 

न 
न्न वी 


पहिल्या महायुद्राची संधि जपानच्या पथ्यावर 
डली. जर्मनी विहुद्ध त्या वेळी जपानने युद्ध 
आरंभिले आणि दोस्तराष्ट्रांशी हातमिळवणी केली, 
तहाच्या वेळी आपला प्राप्तीचा वाटादेखीळ 
जपानने वरोवर वसूल केला, पण लढाईच्या 


काळातच प्रशांत महासागरांतील जमंनीच्या 
ताव्यातली वेटे भराभर जपानने ( दोस्त 
राष्ट्रांच्या वतीने ) सांभाळली. आणि नंतर राष्ट्र- 


संघाच्या वतीने ती सांभाळण्याची जवावदारी 
पत्करली. मार्शल, कॅरोळिन चाणि मार्याना ही 
वेटे ( द्वीपसमूह ) जपातला ( जर्मनीची होती ) 
मिळाली. ह्या वेटांचे ल्य्करी-व्यापारी महत्त्व 
समजण्यास प्रक्नांत महासागराचा एक मोठा नकाशा 
पहावा. 

ऱ्यू क्यू ह्ीपसमूह जपान आणि फॉर्मोसा यांच्या 
मध्ये आहे. त्यातील मोठे वेट ओकिनावा, अमेरिक- 
नांनी तेथे पुष्कळ विषारी धुराचे साठ ठेवल 
आहेत. “ आमचे पूर्वीचे वेट आमच्या ताब्यात 
द्या ? म्हणून जपानी तगादा अमेरिकेकडे चालू 
आहे तो याच वेटांबद्दळ.. ओकिनावाच्या थेट 
पुर्वेस १४० अक्षांश्याच्या सुमारास वोनिन वेटे आहेत. 
वोनिनच्या दक्षिणेस ( आणि ग्वामच्या उत्तरेस ) 
मारियाना वेटांची माळ आहे. खामच्या दक्षिणेस 
कॅरोलिन बेटांची आडवी रांग दिसते 
चीनवर वर्चस्व 

युरोपात महायुद्ध चाळू होते. त्याचा फायदा 
घेण्यासाठी म्हणा किंबा अन्य कही हेतूने म्हणा 
जपानने चीनवर आक्रमणाची एक पद्धतच ठरविली. 
स. १९१५ मध्ये चीनकडे एक खलिता धाडला 
आणि आमच्या “ २१ अटी पत्करा ? असा लकडा 

पानंचा सुकू ज्ञाला. कारण चीनमध्ये यया वेळी 
एक-राज्य कुण चे लव्हते. निरनिराळे सेनानी 
आपापले प्रदेश सांभाळण्यासाठी छगडत होते. 
मध्यवर्ती सत्ता अंशी प्रस्था।पत ज्ञा नव्हती. अद्या 


वेळी जपानने आपले घोडे पुढे दामटावे, यात 


५४१ 


अनुक्रमणिका | 


आउचर्य नव्हते. परंतु चीनच्या हिताखातर नव्हे 
-पण स्वतःच्या व्यापारासाठी-अमेरिकेने जपानी 
२१ अटी थोड्या सौम्य करविल्या. परिणामी 
जपानी वर्चस्व चीनवर वाढू लागले 

यरोपीय लढाईत आपले उद्योगधंदे जपानन 
पुष्कळ वाढंविले-आणि वाढत्या धेंद्यामुळ आयात 
निर्यात व्यापारही वाढ लागला. आगवोटीचा व्याप 
वाढविला-आणि दर्यावर्दी तुकीत व्रिटन्ली 
जपानचा विरोध आला. समुद्राची सासू म्हणून 
मिरविणार्‍या ब्रिटिश नौदलाला जपानचा अभ्युदय 
सहन व्हावा कसा ? 

प्रकतिः खलु सा महीयसाम्‌ - 
सहते नान्यसमुर्चात यया ।... 

असे सुभापित-काराने सांगूनच ठेवले आहेना ? 


ब्रिटिशांचा जपानशी एक करार झाला होता. 
आपसात सहकार्यांसाठी तो केला होता. तसाच 
ब्रिटन-अमेरिका-जपान असाही एक आपसातला 
तहनामा ( वॉशिंग्टन ट्रीटी १९२२ ) ठरला होता 
त्यायोगे राष्ट्रीय लढाऊ नोौदलांचे प्रमाण ठरले 
होते, ५: ५: ३. म्हणज ब्रिटन-अमे रिका समबल 
रठहावी:; जपानने मात्रे ह्या दोन्ही राष्टांच्या 
वरोबरीस सुद्धा येऊ नये. अक्षा हा. व्यवस्था होती 
पण जपानला समानतेच्या वार्‍याने झपाटले हातें 
विषमता, वणंद्वेषप, युरोपियनांना तेवढ्या खास 

ळती असे कुठे काहा दिसले की ठोकारण्याकडे 
जपानी प्रवृत्ति वळावली-आणि हा विरोधे जाहीर- 
जग जाहीर-व्हावा अक्यी जपानी प्रचारा रात हाता 
ब्रिटिशांशी केळेंला करार, वाशिंग्टन ट्रीटी' 


दोन्ही जपानने असेच जाहीरपणे धुडकावले मरि 
मेरिकेत आवक होणार्‍या राष्टांची वरण- 


भेदावर प्रतवारी ठरली तेव्हा आणि आर्ट्रेलियाचे 
इवेतेतरांना वसाहतीत स्थाईक होऊ न देण्याच 
धोरण. . .,. या दोन्ही अन्याय्य निर्वंधाविरुद्ध 
जपानने जगभर हाकाटी चालविली, 

दोस्तराष्टांनी जपानविरुद्ध आरोप-पत्र तयार 
केळे. यांत ह्या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. त्यांच्या 
पाशवेभूमीसह हे आरोप मुद्दाम थोड्या विस्ताराने 
सांगितले. कारण त्याखेरीज दोस्तांची मनोवृत्ति 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


८ केश 

डा, 
शत ७५ र्‍ >*१५ 
>> ७ 


ह क. 
अ. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


स्पष्ट होणार नाही. आता जपानी राजकारणी 
रथाची थोडीशी तपशीलवार माहिती सांगितली 
पाहिजे म्हणजे जपानचे चढाईखोर धोरण भराभर 
यशस्वी का झाले ते कळून येईल. 
जपानी राज-रथ . 
वादशहांच्या नावाने जपानी सरकारचा कारभार 
चालत असला तरी प्रत्यक्ष सत्ता लष्करी अधिका- 
र्‍यांची आणि भांडवलदारी आठ--नऊ घराण्यांची 
होती. मंत्रिमंडळात लष्करी नाविक दलाचे दोन 
प्रतिनिधी असत. त्यांच्या सल्ल्याशिवाय आंतर- 
राष्ट्रीय राजकारण चाळतच नसे.” किवहुना परराष्ट्र 
संवंध लष्करी अधिकारीच ठरवीत. झेवित्सु म्हणजे 
धनिकांचा कंपू : त्यात मित्सुई, मित्सुविश्ली, सुमि- 
टोमो, यासुदा, सुसुको,.. अशी आठ कुटुंब्रे होती. 
वॅका, परदेशी व्यापार, सर्व मोठे उद्योगधंदे, रेशीम, 
साखर, पोलाद,., यांची पेदास-- सर्वावर ह्या 
झेवित्सूंचा प्रभाव असे म्हणजे जपानी पार्लमेंट हा 
एक देखावा; मंत्रिमंडळातले लप्करी प्रतिनिधी 
आणि “ झेवित्सू ” यांनी मिळून मन मानेल तसा 
कारभार करावा- अजनी प्रत्यक्षात अवस्था होती. 
मांचुरियावर हल्ला चढवून जपानने तो प्रदेश 
वळकावला. .. तो अन्ना कारभारामुळे. | 
हिंटळरचा उदय, मुसोलिनीचे पराक्रम, त्यांच्या 
वारवार होणाऱ्या *' गर्जना जपान्यांना आवड 
लागल्या. हिटलरचे उदाहरण डोळयापुढे ठे न 
जमंनांची लप्करी सरशी युरोपात होते तशी 
आपल्या जपानी लष्कराची आघियात झाली पाहिजे, 
अशा तयारी जपानची होऊ लागली, आंतरराष्ट्रीय 
करार झुगारून मुलुख वळकावण्याची प्र 
इटलीच्या उदाहरणावरून जपानी 
पत्करळी की काय १ 
आशियाचे नेतृत्व 


मांचुरियावर जपानी आक्रमण नक्‍की कणी केळे 
हे सांगता येणे कठिण आहे. कारण मंत्रिमंडळाच्या 
संमतिशिवाय ह्दीं चढा$ पार पडली. लप्करी' 


मंत्र्यांनी हा ञरेत पार पाडळा असावा- आणि 
त्याळा फारसा प्रतिकार काळा नाही हे समजल्या- 


वर, हा निर्णय कुणाचा हा फुकाचा वाद वाढला 


१| 
जः 
यि 


मृत्सट्दयांनी 


वृत्ति देखील 


नाही. पण मांचुरियानंतर उत्तरचीनच्या भागावर 
लष्करी कावू मिळविण्याची खटपट सुरू झाली, 
लप्करचा आत्मविश्‍वास वाढला, कौ मंत्रीमंडळाची 
दुवेलता वाढळी- कोण जाणे- परिणाम मात्र 
चीनवरोल छुप्या चढाईचा दिसून आला. विरोधी 
वरिष्ठांना ठार करण्यालादेखील ही नव- जवान 
लष्करी पृंड मंडळो कचरली नाहीत. अक्या 
छुनांची दाद लागणे मुप्कीळ झाले. अक्का प्रवृत्ति 
वळावल्या- त्यांची उपपत्ति लष्करी चढाईची 
होती. ब्रिटन-अमेरिका आपल्या शेजारी चीनमध्ये 
वाटेल तसा झडगुस घाळ्त असताना, त्यांना 
कुणी नावे ठेवीत नाही. त्यांना पायवंदही कुणाचा 
नाहो. मग जपानने तरी अशा मर्यादा का 
पाळाव्या १ ब्रिटन-अभेरिकन-मुत्सह्द म्हणतात 
त्याप्रमाणे मागास राष्ट्रांचा उद्धार करण्याचे महत्कार्य 
जपाननेही पत्करले आहे. आशियातील सर्व राष्ट्रांचे 
पुढारीपण जपानकडे-त्यांच्या उद्धारासाठी जपानची 
*टपट आहे- अक्षी विचारधारा पसरविणे हे 
जपानी प्रचारकांचे कतंव्य ठरले. 

ह्या प्रचारामुळे ब्रिटन-अमेरिका यांची वरोवरी 
करणे- वेळ प्रसंगी त्यांना घुड्कावणे-ह्या धैर्याच्या 
“शोर्यांच्या वावी ठरल्या, मग आंतरराष्ट्रीय 
समझोत्यासाठी भरणाऱ्या परिषदेत भाग न घेणे 
कैमप्राप्त झाले, आणि ब्रिटनची अमेरिकेची वरोवरी 
केरण हृ ध्येय ठरले, पण जपानी मंत्रिमंडळातल्या 
लप्करी प्रतिनिधीत मतभेद वळावले, नाविक दलाचा 
रोख दक्षिणेकडे : निरनिराळे दोपसमूह होते ते 
वळकावबण्याकडे- ते वळकावल्या नंतर आसपासच्या 
प्रदेशाला शह देता येईल-अद्या हे 


तूने, तर फोजाना- 
काट उत्तरेकडे पुढे पुढे सरकावे-- रशियाला आणखी 


मागे रेटावे. - त्यांनी आपली दहशत खाल्लीच आहे 
अशा विरोधात निचित चढाई 


लागली आणि जपानी गोद्यांचे कॉम अगध 
लागले. लष्कराचो 


उत्तरेकडील आगेकूच 
रश्षियाविरुद्ठ न होता चीनच्य 


च्या रोखाने झाली, स. 
(१९३७ मध्ये तर जपानी चिनी लढाई सुरू झाली 
हातो: पण इतर स्व राष्ट्रांच्या दोवंल्यामळे ती' 
ळढाई त समजता « इन्सिडेंट ” ( साधी घटना ) 


ने 


1] 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क, (आ ह. डा 
न नवभारत ठे 


७५८ , 
न टअमृतमहोत्सवी& » चढ 


श्र ७. क. अक 
400) हि 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक- परामदी 


मानण्याचा प्रघात पडला. या. घटनेमुळे जपान 


यरोपियन अमेरिकन राष्ट्रापासून अलग झाला- 
आक्षियातील राष्ट्रांशीच' त्याने अधिक सवध 
वाढविले. आणि सोईस्कर वेळ पाहून जपानने दुसर्‍या 
महायुद्धात उडी घतली ब्रिटन-अमेरिका यांचे 
वर्चेस्व कमी' करण्याचा चंग बांधलेला जपान यावळा 
त्यांच्या वाजने लढेल हे रक्यच नव्हत- तशी 
अपेक्षाही कुणाची नव्हती, पण मुख्यत अमेरिका 
आणि ब्रिटन यांच्याली दोन हात करण्याची खुम- 
खमी जपानची असल्याने- योग्य संधीची वाट पहात 
लफ्करी अधिकाऱ्यांनी वराच वेळ घेतला. या 
काळात पुष्कळ तयारा करायची होती. लोखड, 
रवर, पेटोल- क्रूड तेल... असे पु"क साहित्य 
साठवन ठेवायचे होते- विमाने नौदल, लष्करी 
गाड्या, रणगाडे... तयार करायचे हात 
महायुद्धात उडी 
जपानची य॒द्धात पडण्याची इच्छा निश्चित होती, 
पण केव्हा हे ठरले नव्हत हिटलरने ब्रिटनवर 
चालन जाण्याचे ठरविले होते- स. १ ९४० च्या 
ऑगस्ट सुमारास हिटलरन आपल्या चढाईचे वेळा- 
पत्रक ठरविले होते. ती वेळ जपानला सोइची 
ठरणार होती. प्रशांत महासागराताल ब्रिटिश आणि 
अमेरिकन वर्चस्वाला एकदम सुरंग लावण्याचा 


जपानी वेत थोडा लांवणीवर पडला गग 
हिटलरचे वेळापत्रक चकले ! ! म्हणून जपाना 
मॅनीशी 


बेतही वदलला. मात्र ह्या अवधीत जपानने जे 
आणि इटलीशी एक समझोता करून ठेवला. हठ 
हा की आशियातील ब्रिटिश-अरमेरिकन वचस्व 
धुडकावून लावण्याच्या खटपटीत त्यांचे मूक-सा हाय्य 


लाभावे, निदान विरोध होऊ नये ! ! आणि हा 
संमति मिळताच जपानने इंडो-चीनमध्ये आपले 
मनच उतरविले, ( सप्टे, १९४० ) ब्रिटन आणि 
अमेरिका यांच्या जोडीस नेदरलॅंड बरोवरही आप- 
णास लढावे लागेळ, ही जाणीव जपान्यांना पॅक्‍्की 
झाल्यावर त्यांनी पुर्वतयारी म्हणन रद्दियाशी तटस्थ- 
तेचा करार केला ( एप्रिल १९४१). हेतु हाकी 
सागरी लढाईत ब्रिटिश-अमेरिकन-डच इतके दात्र 
एकवटून यंताल- तबन्हा उत्तरकडोळल सरहद पेट 
नये- तिकडून रशियाने हल्ला करू नये. ... .-. 


इंडो-चायनात जपानी सेंन्य घुसताच दास्त- 
राष्टांनी जपानला स्पप्ट ताकींद मिळावी म्हणून 
परदेशातील जपानी ठेवी आणि मालमत्ता “ गोट- 
विली, ” या गोठविण्यामुळे जपान अधिकच 
चिडून लढाईच्या तयारीस लागले. अमेरिकेला 
वगळावे का? तिन्ही राष्ट्रांनी एकदम तोड द्याव 
यावद्दळ थोडी शहानि्या झाली आणि अमेरिकेला 
वगळता येणार नाही असा विचार बळावला. उलट 
अमेरिकन आरमारी तळच आधी उडवून लावण्या- 
साठी पल हार्वरवर कडाक्याचा हल्ला करण्याचे 
जपानने ठरविळे आणि अखरींस ता. ७ डिसेंबर 
९४१ रोजी ठरलेला हल्ला पलहावरवर झाला !! 
अमेरिकनांना तर तो अनपेक्षित होता- ब्रिटिशां- 
नाही तो तसाच वाटला अमेरिकन आरमार इतके 
गैरसावध होते की अवघ्या दोन तासात पॅसिफिक 
फ्लीट संपूर्ण नष्ट ज्ञाले ! ! अमेरिकेचे नाकच 
कायल्यासारखे झाले. इतकेही करून जपानने रीतसर 
लढाई पुकारली न ही!! 


दोस्तराष्ट्ांचे धोरण 

ब्रिटिशांना फार वाट पहावी लागली नाहो 
मलायात जपानी लष्कर उतरल ब्रिटिश आरमारा- 
तील दोन प्रचंड नोकांना जपात्यांना जलसमाधि 
दिली- समद्रावरील सासूचे नाक हे असे कापळ : 
पहाता पहाता कुरील बेटापासून वगाला उपसागरा- 
पर्यंतच्या टापूत जपानी लष्कराचा धुमाकूळ सुरू 
झाला. ब्रिटिश-अमेरिकने आणि डच प्रतिष्ठा पार 
नाहीझी झाली ! ह्या जपाना औद्धत्याचे प्रायशिचत्त 
देण्यासाठी दोस्त राष्ट्र किती उत्सुक होती आणि 
त्यांचे धोरण कसे ठरत हात याची कल्पना त्यांच्या 
वैठकांवरूत येते. कसाव्लका (जाने. १९४३ ) 
आणि केरो ( डिसे, १९४२३ ) येथील ठराव त्या 
दष्टींने महत्त्वाचे वाटतात. * चढाईखोर जपानला 
घठणीवर आणण्यासाठी दोस्तराष्ट्र छडत आहेत ” 
असे म्हणन जपानला कसे वागवाय'चे तेही त्यांनी 
रुरविळे, स. १८९५ जपानने ताब्यात घेतलेले सवे 
प्रदेश त्याजकडून परत घेऊन त ज्याचे त्यास परत 
करण्याचा ठराव एक मताने मंजर झाला. चीनचे 
लचके जपानेने तोडले ते चांग केशंकच्या आग्रहा- 


५३ 


अनुक्रमणिका 


[अनुक्रमणिका] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
% ,' र त्रै 
रुम 
व 499 
“सचि ७५ घे 
न्ट्« छू अमृतमहोत्सवी >७ 


०: > 
च ळल औक 


कि. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


खातर सर्व चीनला परत द्यायचे असे ठरले. पुढे 
स्टालिनच्या आग्रहाखातर रशियन मळखही जपानी 
ताब्यातून परत घेण्याचे ठरले. ब्रिटन-अमेरिका 
याचाहा मागणी वेगळी कशी असेल ? मिळन सर्वानी 
ठरविले की जपानची एरी खोडकी जि रवायची- 
आतापर्यंतच्या सर्वे चढाईखोरीचे प्रायलिचित्त 
जपानला द्यायचे | हा फेसल्ला एक तर्फीच नव्हता 
का ? पण तो पक्‍्क्रा ठरला- त्याप्रमाणे दोस्त 
राष्ट्रांनी पार पाडला देखील ! 


युरोपातळी लढाई 
मात्र त्यासाठी थोडा अवधि लागला ब्रिटनवर 
जर्मन हल्ले होत होते. य्रोपातळी लठाई आटोक्यात 
आल्याखरीज जपानचा समाचार घेण्याच्या भान- 
गडात पडता येत तव्हते. एक तर जपानची आघाडी 
फार व्यापक क्षत्रावर पसरली होती. त्या सर्व 
ठिकाणी विरोध करावयाचा ही फार अवघड गोष्ट 
होती. आरमार आणि हवाई दल 
साहाय्य आवडय़क होते; परंतु जिवावर वेतलेल्या 
ब्रिटनळा प्रथम स्वतःला सा वरण्यासाठी तरी 
फुरसत हवा होती. आणि विमानांचा तांडा 
भरपूर जमल्या- खेरीज जपानक 
नाहो असे अमेरिकेने ठरविले मुसोलिनीचा 
पाडाव झज्ञाल्यावर दोस्त सैन्य 
( सप्टे. १९४३) आणि मग इटळीने शरणा- 
गति पत्करली ! ही यरोपातली कामगिरी पुरी 
ज्ञाला असे समजन अमेरिकेने आपल्या परीने 
जपानद्ली सामना देण्यास सुख्वात केळी, 
गिनीच्या उत्तरेचे टोक सालमोवा ( १४ सप्टे, 
१९४२ ) समार्गल वेटे ( जाने. १९ श्ट ) 
अमेरिकेने जपानी आरमारा? 
केला. फिलिपाइन्सची ल 
झाली, जपानी आरमारा 
( किलिन्चे उत्तरटोक 
केळे ( जाने. १९४५ ) 


याच भर प्र 


व 
इटलाोत उतरले 


ही घेऊन 
1 कोंडण्याचा प्रयत्न 
ढाइ | सप्र, ३९४७) 
ना निःपात झाला- ल ज्ञोन 
) अमेरिकनांनी कावीज 
आयोजिमा, ओकिनावा या 
बेटांवर अमेरिकन लप्कर उतरले आणि हिटलरच्या 
मृत्यूनंतर जर्मनांनी जरणागलि पत्करळी (मे 
१९४५ ). ब्रिटिगांनाठी वाडो थोडी उसंत मिळ- 
ताच त्यांना चढाईची तयारी केली. रंगूनपर्यंतचा 


ढुकून पहायचे 


प्रदेश त्यांनी परत मिळविला आणि ब्रह्मदेशच्या 
लढाईची तयारी चालविली. ( मे १९४५ ) (पृ. 
२०-३१) 
साधनांची चचौ 

जपानवर चढाई करून त्या राष्ट्राला नमवावे 
का वाव हल्ल्याने त्याला जेरीस आणावे? का 
तडजोडाने आपले उद्दिष्ट साधावे ? यावद्दळ दोस्त 
राष्ट्राच्या वठकोत खलवते पुष्कळ झाली. अमेरिकन 
प्रसिडेंटचे सल्लागार देखील ह्या प्रश्‍नांचा सांगोपांग 
विचार करीत होते. जपानी कडवेपणा सर्वांना ठाऊक 
हाता. हातधाइची लढाई करायची तर ''माणसाला- 
माणूस ” बळी जाईल, ही सर्वांची खात्री ती 
इतको अमेरिकन माणसे “ मारायची का? हा 
मुख्य प्रश्‍न प्रसिडेंटपुढे होता. वैमानिक हल्ले चढ- 
वून, जळते पलिते फेकून “ अस्न्यस्त्र ? वापरण्याचा 
कायक्रम धडाक्याने चालू होता. अमेरिकन “वी २९? 
वाचा इतका भरपुर आणि भयंकर उपयोग इतरत्र 
क्वचितूच झाला असावा अडी चश-तीनशे अशी 
हे| धुड आकाद्यात घिरट्या घाटीत आणि सहा-सात 
माठ्या शहरांवर आगीचे लोळ अस्मानातन फेकीत 
एरवा काय हा दुष्टपणा म्हटले असते; पण काय हा 
पराक्रम-कवढे हे श्ोय-असे उद्गार या वेळी निघाले ! 
कावे टोकियो, नागोया, ओसाका या औद्योगिक, 
व्यापार शहरांवर १८७० विमानांनी मिळन ८ १०० 
टन पटळेळे पलिते आणि ४८०० टन विस्फोटक 
वाव टाकळे (२५ फेब्र- २० मार्च १९४५ ), मे-जून 
मध्य २७००० टन वांब; जेन-जुलत- ५४००० टन 
पेटते पलिते असा ढोवळ हिशेव वांव फेकीचा 
सांगता येतो. विमानांचे आणि वेमानिकांचे तपशील 
अधिक सांगण्याचे कारण नाही, जपानी घरांची 
पडझड, बेघर झालेल्या लोकांचा आकडा मतांची 
सख्या . . . हाही तपश्षीह अनावद्यक वाटतो. असो 
(पृ. १०१-१०५ ) 

जपानी मृत्सह्यांना आणि सेनानींना कळत 
चुकळे की आता आपल्याच्याने तग धरवत नाही. 
तेव्हा त्यांनी रक्षियामाफेत खटपट चालविली 
मध्यस्थी करा- तह॒घडवन आणा-अशी राजनेतिक 
विनंती रशियन रसाजदताकरवी स्टालिनकडे गेली ही 


५४ 


अनुकमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१ 
यव, 
। नवभारत 


2» 
अमृतमहोत्सवी /७->२७ 


्् 


24९ (डो 4 प 


अ. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामठी 


वातमी अमेरिकन हेरांनी मिळविली, पण स्टालिनने 
बड्या चौघांच्या वेठकीत. हा सर्व खुलासा आपण 
होऊन सांगितला. आपण नकार स्पष्टपणे कळविला 
असल्याचेही जाहीर केले. (पृ. १९१-२ ) 


अणुवॉबचा विचार 


लढाईमुळे भरपूर खाद्य मिळत होते तरी यम- 
राजांची भूक शमली नव्हती. रूझवेल्ट (१२ एप्रिल) 
मसोलिनी ( २९ एप्रिल ), हिंटलर (१मे? ) 
अक्षी बडी बंडी प्रस्थे यमराजांनीं स्वधर्मी नेली 
ह्या घटनांचा प्रभाव जपानी लढाईवर झाला 
शिवाय निवडणकीत चचिलपक्षाचे वळ पुष्कळच कमा 
होऊन त्यांच्या ऐवजी मजूर-पक्षीय अटली पंत- 
प्रधान झाले. राष्ट्रसंघाचीही स्थापना (जून २६ ) 
याचवेळी झाली. तेव्हा जपानी युद्धाची परिसमाप्ति 
कशी करावी, याची बव्हंशी जबावदारी अमेरिके- 
वरच पडली. याच सुमारास “ अणुर्वांव ” वद्दल 
एक महत्त्वाची कर्तवगारी साध्य झाली, अणुबाँब 
तयार करता येणे, तो इष्ट स्थळी पोचवून लक्ष्यावर 
नेमका टाकणे, यावददळ अनेक प्रयोग चालू होते. 
त्यात शत्रूवर ( न जपानवर ) अँटम वाँव टाकता 
येतील, हे ता, २६ जुल १९४५ ठरले, अणु- 
वाँवच्या कर्तबगारीचा परिचय अमेरिकेमाफत 
जगाला झाला. ता. १६ जल १९४५ पहिल्या 
चाचणी अण वाँबची खवर प्रेसिडेंट ट्रमनलळा कळ 
विली. न्यमेव्सिकोमध्ये ही स्फोट-चाचणी पार 
पडली. तिच्या प्रभावाची-पराक्रमाची जाणीव 
होण्यास चार पाच दिवस लागले, ता. २३ रोजी 
तज्ञांना अंदाज आला को जपानवर टाकण्यासाठी 
बाँब १५ दिवसात तयार होईल. फार तर १० 
ऑगस्टपर्यंत वांब टाकता येईल, पण ह्या काळात 
जपानला द्यावयाच्या निर्वाणीच्या खलित्याची 
निरिचित शब्दयोजना ठरावयाची होती. अणु 
बाँबची भौति दाखवावी की नाही ? वादशदावद्दल 
उल्लेख कसा करावा ? निर्वाणीचा हा सवलिता 
कुणा कुणाला ( दोस्त राष्ट्रांपकी ) दाखवावा का 
न दाखविता प्रसिद्ध करावा १ अश्या अनेक वादग्रस्त 


बाबींचा निर्णय ठरावयाचा होता. (पृ. १८८-६० ) 


प्रत्यक्ष अणवाँब वनविण्यावावत, त्याच्या घोर 
परिणामाविषयी, एकंदर खर्चाच्या मंजुरोवद्दल- 
अनेक तपशील ठरायचे होते. ते कसे ठरवावे आणि 
लष्करी निर्णयाला मुलकी अधिकार्‍यांची संभाव्य 
हरकत कशी टाळावी याविषयी गुप्त कारस्थाने शिजू 
लागली. ती अमेरिकन सेनानींची होती. अणु वाँव 
जपानवर टाकण्यास व्रिटिश-रश्षियन संमति असल्याने 
इतरत्र वाच्यता होऊन आपला वेत फसू नये, वाँब 
वापरण्याची संधि चुक नवे म्हणून अमेरिकन युद्ध- 
कचेरीने पुण्कळ दक्षता घेतला. मारिआना वेटांवरून 
जपानवर बाँब फेक्री, पेटते पलिते फेका, विमाने 
जात- तेथेच अँटम वाब तयार करून (जुळवून) तो 
जयानवर टाकावा हा वेत शेवटपर्यंत गुप्त ठवला 
जपानला पाठविलेल्या निर्वांणीच्या खलित्यात एक 
सचक वाक्‍य शेवटी आहे: जपान शरण आले नाहा 
तर“ संपूर्ण आणि तत्काळ विनाश निश्चित ठरलेला 
अशी ताकीद देऊनही शरणागतीचे चिन्ह दिसेना 
तेव्हा अँटम वाँव टाकणे अपरिहार्य झाले 

याही वावतीत अमेरिकन यंत्रणा नमुनेदार 
अणु वांब टाकण्याचे कार्ये कुणी 
त्यांना मारिआनांत आणून 
या काळात केव्हा तरी 


म्हटली पाहिजे. 
पत्करावे हे ठरवून, 
ठेवळे. ऑगस्ट ४-१० 
जपानवर अणुर्वांव टाकावा हा हुकूम सही शिक्या- 
निशी तयार होता. त्यात वदल असला तरच 
युद्धखात्याच्या चिटणीसास प्रेसिडेंटने कळवावे, 
अश्शी तजवीज होती. ( पृ. १९०-१ ) 
निर्वाणीचा खलिता | 

दोस्त राष्ट्रांनी जपानला दिलेला निर्वाणीचा 
खलिता “ पॉटस्‌डॅम डिक्ळरेडात ” म्हणून प्रसिद्ध 


आहे. तो जपानी अधिक्राऱ्यांच्या हाती ता. २७ 
जले रोजी सकाळ पडला, पण त्यावरील 
प्रतिक्रिया जाहीर होण्यास घेळ लागला. जपानी 


रावे- वत्तपत्रांना बातमा कशी 
त्यावरील भाग्य कसे लिहावे इत्यादि 
प्रश्‍नांवर जपासलचे भवितव्य ठरणार होते- जपानवर 
अणुबाँच टाकायचा की नाही, ठे त्यावेळी ठरावयाचे 
ते. पण अणवांब किवा त्याचा अनर्थकारी प्रभाव 


याबद्दळ जपाव्यांना माहिती होता कुठ ? खुद 


रेडिओने काय क॑ 
छापावी. . 


षु" 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


८ डा 
कम्य 
“नवभारत र्‍ रश! 


र 
भ्ह्न १ ७५ छो 
क. 


अमृतमहोत्सवी /७->२७ 


स खिळा *फ 


9. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


9 


लष्करी अधिकाऱ्यांनाही ती नव्हती मग इतरे 
जनांची काय कथा ? 


जपानी लष्करी अधिकारी त्या खलित्यामळे 
खवळले हाते. कारण त्यांच्या विरुद्ध जनतेल 
चिथावणी त्यात होती. जपानच्या पराभवाची 
सर्वनाशाची, जवाबदारी लप्करी प्रमुखांवर टाकली 
होती; त्यांच्या जाहीर चौकशीची व्यवस्था 
खलित्यात जाहीर ज्ञाली होती. तेव्हा ते सुखातुखी 
शरणागति पत्करतील हे शक्‍य नव्हते. तो खलिता 
जपाना पतप्रधानांनी ठुकरून लावल्याचे जाहीर 
करावे, असा आग्रह सेनानींचा होता. जपानो 
वृत्तपत्रांनी तो खलिता काटछाट करून छापला 
लष्करी अधिकार्‍यांना शिक्षा होईल इत्यादि मजकर 
गाळून खलिता छापला. टीपही अशी जोडली की 
सरकारा धोरण “ हा खलिता विवारात घेण्या- 
सारखा नाहो ”' असे आहे. जपानी संपादक', पंत- 
प्रधान, लष्करी सेनानी यात वात्रावाची सुरू 
राहिली. ढोकमताला वावच नव्हता. लढाई चाळू 
ठेवण्यास ते कंटाळले होते. . , . , एवढ्यात पत्रका 
रांशी वातचीत करताना प्रधानांनी जपानी सरकारी 
धोरणाची वाच्यता केली : “' खलित्याला काही 
महत्त्व नाही: लढाई चाळू ठेवण्याचा आमचा 
निर्धार कायम आहे. ” (पृ. २०७) 


हिरोशिमा नागासाकी 
जुळे ३० रोजी जपानी वृत्तपत्रात हे घोरण 
जाहीर झाले, ऑगस्ट उजाडताच अमेरि कन वीरांचे 
हात शिवदिवू लागळे, ता. ६ रोजी सका ळा सवा 
आठ वाजता हिरोशिमावर अणवांग्र टाकला. नेम 
बरोबर होता. स्फोटह्दी योजल्याप्रमाणे शहरावर 
झाला. आवोर्ज, आगीचे डोंब,!आणि तोत्र उष्णता 
यांच्या माऱ्याने सर्वच हलकल्लोळ माजला 
त्यांचा प्रभाव- (पू. २०७) 


“एवढ नुकसान ज्ञालें खरे; पण त्याची माहिती 
टोकिओमध्ये नव्हती. ता. ७ ऑगस्ट रोजी प्रे. टमनने 
जाहोरपण कवूल केळे को “ हिरोशणिमावर अणवौव 
टाकला आणि जपानने शरणागति पत्करली ना. 
तर आणखीही अणुबांव टाकावे लागतील. ?” ह्या 
धमकोंचा उपयोग काही झाला नाही. जपानी 
सेनानींचे म्हणणे असे : आम्ही शरणागति पत्करणार 
नाही. आम्ही समजा जपानी वेटावरचे अधिकारी 
शरण गेलो, तरी इतरत्र विखरलेल्या जपानी 
लप्कराचे काय ? शात्रच्या स्वाधीन होण्यापेक्षा ते 
श्रिपाई- अधिकारी भराभर हाराकिरी ( >> आत्म- 
हत्या ) करतील. त्यांनी तशी शपथच वादशहाच्या 
नावान घेतलो आहे”? (प. २०९ ). मुलकी 
मत्र्याचा सल्ला व्यवहारी ता. बाददहा कायम 
ठवल्यास आपण शरणागति पत्करावी. पण लष्करी 
आाग्रहापुढ त्यांचे काहा चालले नाही, 


एवढ्यात ता, ९ आगस्ट रोजी नागासाकीवर 
टमब्राव टाकला (स, ११) वाजता ). हा वांब 
पेक्षि ठिकाणी फटला नाही, तरी २३,७५३ 


माणस मलो; ४३०२० जखमी झाली. 
रशियन चढाई 


रह्षियाने एवढ्यातच जपानविरु लढाई पुकारली 
आणि चढाई आरंभिलो देखील ! तिन्ही दिशांनी 
एकदम १४-१५ ठिकाणी रशियन सेना जपानी 
ताव्यातल्या प्रदेशावर चालन गेल्या आणि फारसा 
विरोध न होता त्या पुढ पुढ सरकू लागल्या. पू 
१८१ समोरचा नकाशा (न. १०) त्या दृष्टीने 
फार वोलका आहे. ह्या हल्ल्यामळे जपानची ताोत्र 
निराक्ा झाली. रशियाची मध्यस्थी आपणास उप- 
यागी पडल ही आद्या फोल ठरली ! रहियाने 
जपानकडीळ आपल्या मलळखावर आधीपासन हवक 
सांगितला होता- आणि चांग के शकच्या संमतीने 


७८१ ५० इसम म्‌त ता दास्ताना मान्यटा कळा होता म्हणज जपानन 
११०४८ भाजून व इतर प्रकारे जखमी वळकावलल्या मुलखाची वाटणी तो परत मिळण्या- 
४८००० इमारती नष्ट पुर्वी ठरली होती. 
२२१७८ इमारतीची पडअर अणवा. 

302. 1 0) अणुवावचा प्रभाव राष्ट्रभर कळायला उद्यीर 

१७६९८७ इसम वेघर लागला खरा . व्यवश ह 
1 खरा : पण लष्करी मंत्र्यांचा अट्टाहास, 

५६ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


१ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


शू र त्र 


क र. र त्णात्क> 


(ककी 3 
सणा) 


क 


हारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


पुस्तक-परामडी 


मुलको मंत्र्यांचा शरणागति पत्करण्याचा सल्ला 
अक्या दहेरी पेचात वादशहावर पडलेले संकट 
त्यातून मोठ्या धैर्याने वादशहाने घेतलेला व्यवहारा 
निर्णय, तो विठदवासाहे नाही असे म्हणण्याची 
जपानी कडवी राजनिष्ठा, पण तो पक्का आहि 
वादशहांचाच आहे असे कळताच भराभर वरिष्ठ 
अधिकाऱ्यांच्या आत्महत्या . . . . तत्त्वनिष्ठ जपानी 
जवानांच्या संतापाचा अतिरेक . , . तडजोड पत्कर- 
अधिकार्‍यांवर प्राण घातक हल्ले... हा 


णाऱ्या 
सर्व प्रकार मोठा लोकविलक्षण वाटतो! ! 
(पृ. २१०-२०). 


व्यापक उत्तरकाये 

जपानची लरणागति म्हणजे लढाई- प्रत्यक्ष 
हाणामारी- तेवढी संपली. पण ह्या जपानी लढा 
उत्तरकाये विशेष द्प्रापक- गंतागंतीचे 
त्रासदायक आणि खर्चाचे होते. पहिली गोष्ट म्हणजे 
खुद्द जजानवर तावा. तेथील सव व्यवस्था चालू 
ठेवायची: वादऱहाचे वाहुले सन्मानाने, याग्य 
इतमामाने वागवावयाचे; दीड दोन लाख फोज 
जपानात ठिकठिकाणी पांगून ठेवायची. हे मुख्य 
काम अमेग्किने पत्करले. फोज वव्हशा अमेरिकन 
असली तरी इतर दोस्त राष्ट्रांना थाड थाड लढवय्ये 
' पाठविले. 
नकला चीनमध्ये अधिकारा- 


“ भरतीसाठा 

दुसरे काम चांग कै फे 
वर ठेवायचे आणि तिसरे काम सर्वे पांगलल्या 
जपान्पांना परत जपानमध्ये धाडायचे आणि यद्ध- 
कीद्यांची सुटका करून त्यांची त्या त्या देशांत रवाना 
करायची. हे पुरे झाल्याखेरीज लढाई संपला अस 
म्हणता येणार नव्हते. जपानी सेना पुष्कळ ठिकाणी 
पांगळी होती. कारण लढाईच्या पहिल्या जोपात 
जे जे मुलुख ताब्यात आले ते ताव्यात घेणार्‍या 
जपानी लप्कराने शरणागति पत्करली नव्हती आणि 
त्यांना ती पत्करायला लावणे हे महाकठिण कमं होते 
शुरणागति न पत्करता कुणी अधिक्राऱ्याने किवा 
साध्या शिपायाने आत्मवलळिदानाचा मार्ग पत्करला 
तरी त्यांच्या उत्तरक्रियेची जबाबदारी ही निराळीच 
होती मिळन काय जपानी सैनिक ताव्यात धेणे 
आणि ते स्वदेशी थाडण हा मोठीचु जवावदारी 


न.भा, ८ 


| अनुक्रमणिका | 


होती. जपान्यांकडून घेतलेल्या प्रदेशावर पुनः नव्याने 
कुठली तरी सत्ता स्थापणे आवड्यक होते. इन्डो- 
नेश्यिया वावत, जावा-वद्दल हा प्रश्‍न विशेष अवघड 
होता. सुमारे १० लाख जपानी सैनिक आणि 
व्यापारी वगैरे पर-देश्ात होते. त्यांना “ मोकळे 
केदी ” म्हणून आपल्या खर्चाने जपानात पोचवि- 
ण्याचे काम किती विकट असले पाहिजे याची 
कल्पना करावी, हे सर्व काम लार्ड मोंटवॅटनवर 
पडले आणि त्यांनी ते व्यवस्थित पार पाडले. हा 
सर्व इतिहास जपानी युद्धाच्या इतिहास-खंडात येतो 
तो तपशीलवार, तारीखवार व प्रदेशवार सांगण्याचे 
कार्य कुडालतेने, सावधानीने आणि इतिहास- 
कारांच्या दृष्टीने साधले आहे, यावहूळ शंका 
नाही. असा ताजा इतिहास वाचतांना वाचक रंगून- 
जातो. त्यावेळी न कळलेली कारणे आता तिवे- 
दनाच्या ओघात सहज समजतात , . , म्हणून 
आनंद होतो. 


परिशिष्टांचा परिचय 

मुख्य ग्रंथपरिचय झाल्यानंतर आता अवशिष्ट 
कर्म म्हणून परिक्िप्टांची ओळख सांगायची. 
लप्करी हालचालींची, त्यांच्या वेळापत्रकाची, 
ब्रिमानांच्या तळाची वर्गैरे तप्षील भर्यूर आहेत, 
जयानची हलाखी हा माहितीपूर्ण प्रवंध म्हणजे 
परि० ११, लढाईपुर्वी आणि लढाई चालू असता 
घंदेवार हलाखी कसकशी येत गेली, वस्तुवार 
टंचाई 


कशी भासत असलो पाहिजे हा तपण ल 
जपान्यांच्या सहेनशक्‍्तीचे दर्शेव घडविणारा आहे 
(पृ. ४६५-८१ ) हिंदुस्थानातून लढाईसाठी 
साहित्य महावारीने कसकसे गेळे याची यादी परि 
१२ मध्य आटून सुमार २६००० सोटारी ९ महि- 
न्यात ( फेव्ट-आक्टो १९४५ ) चिनी रणभूमी- 
यृद्रविरामानंतर जपान- 
“भारतीय 


तपद्याल पार० 


साठी रवाना झाल्या ] 
व्याप्त प्रदेशात व्यवस्था 
सँन्याला कुठे कुठ पाठविले हो 
२५ मध्य औहे, जपान्यांना युळ्क यांना कसे वाग- 
विले ? त्यांच्या तावडीत क्तितीजण सापडले ? कित 

मेळे ? किती वाचल इत्यादि आकडेवारी परि० ३० 
मध्ये आढळते. ( पृ. ५२९ ५४१) कोणत्या मोहि 


रोखण्यासाठी 


ष्‌ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५ कि 


५ र. ग त्णात्क> 


क क ) 
तश ५] 


ही कि. 


हारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


मांत दोस्तांचा सैन्य-नाश किती' कसा झाला याची 
यादी परि. ३१ मध्ये आठे; त्यावरून समजते 
को दप्तरातल्या हिशेवाप्रमाणे--- 
१८२९३ मृत्यु 
४९१८७ जखमी 

-१६२,०५१ वेपत्ता अगर केदी 

असा सुमारे सवादोन लाख लढवय्यांचा हिशेव 
लागतो. डिसेंवर १९४१ ते नोव्हेंबर १९४६ च्या 
दरम्यान घडळेली हो हानि आहे. 
बेचारिक चचौ 

जपानी युद्धाच्या अ्ञा परिसमाप्तीनंतर दोन तीन 
प्रश्‍न उद्‌भवतात : (१) जपानला अशनी क्र शिक्षा 
करण्यासारखा त्या राष्ट्राचा गुन्हा कोणता १ इतर 
वसाहतवादी राष्ट्रांनी आपले वर्चस्व वाढ विण्या- 
करतां जी कृत्ये केळी, तीच जपानने केली होती. 
(२) अणुवाँव तडकाफडकी जपानवर वापरला-- 
तसा तो युरोपमधील कुठल्याही देशावर वापरला 
असता काय £ (३) जपानने केलेल्या अन्यायांवहृळ 
त्या राष्ट्राला शिक्षा करणारांचे हात तरी स्वच्छ, 
शुद्ध होते काय ? शिक्षा करताना त्यांनी किती 
मोठे- घोर- अन्याय केले ? 


असल्या प्रश्‍नांना उत्तरे कृणी देत नाही. हे 
वेचारिक वाद होत, पण त्यांचे महत्त्व कमी ही 


जपान हे आशियन राष्ट्र, युरोपियन नव्हे, हा 
फरक यु रोपीय-अमेरिकन मनात कायमचे घर 
करून वसळा असल्याने जपानने १ साह' 


वस हेतवाद्यांचे अन्‌ 
करण कळे हाच मुळी घोर अपराध ठरला ? पोर्तुगी- 


जांनी * इन्विविजिद्न'*च्या नावाखाली क्रो्य प्रकट 
केळे, रेडइंडियनांना अमेरिकेत, किवा कित्येक आफ्रि- 
कन जसातोंना रानटी जनावरांसारख्या गोळ्या 
घालून ठार करणारांचे भाचरण भअमानप ठरले 
त्यांना ज्ासन कुणी का केले नाही ? त्यांचा 
इतर बावतोत गौरव कपी झाला नाही. मग 
जपास्यांनाच असे वेगळे वागविण्याचे कारण वगंद्रेष 
असे का समजू नये? 

जपान्यांचा गासन करावे-- अद्षा प्रकारचे ज्रासन 
करावे, हे ठरविणाऱ्या तीन वड्यांपैकी' एकजण 


% कुणाचाही द्वेप करावयचा नाही ह्या भारतीय वेशिष्ट्याचे म 


जपान्यांचा शेजारी होता : आश्ियन होता- पीत 
वंदी होता- ही सवव फोल ठरते. कारण जपान 
काय किवा चीन काय, दोन्हीही वौद्धधर्मीय राष्ट्र 
असली तरी युरोपियन राष्ट्रांप्रमाणे ती* विद्वेपाने 
भारलेली आदत फ्रान्स, इंग्लंड, फ़ान्स-जर्मनी किवा 
इंग्लंड-जर्मनी यांचे पिढीजाद राष्ट्रीय वेर सहज 
लक्षात येते. तीच गोष्ट इतर राष्ट्रांवावत आहे 
कोरिया, मांचुरिया व शेजारचे इतर प्रदेश यावर 
जपानी हुकमत सुजनपणाची तर नव्हतीच; 
ती. इतकी दुष्टपणाची होती की तीवद्दळ गुरुदेव 
टागोर आणि महात्मा गांधी यांनी त्यावेळी 
स्पष्ट तीब्र निपेध व्यक्‍त केला होता. तेव्हा हाही 
गुण जपानने वसाहतवादाच्या अनुकरणाने आत्मसात 
केला की काय? आणि ह्या विद्वेषामुळे जपानवर 
ही दोस्तराष्ट्रप्रणीत आपत्ति कोसळली, असे आपण 
समजू या. 
बॉशिंग्टनची उत्सुकता 

परंतु अणुवांवचे काय? आम्हास तर असे 
दिसते को ह्या नव्या. शस्त्राचा प्रभाव पहाण्यासाठी 
अमेरिकन लष्करी अधिकारी आसुसलेले होते. तसे 
पाहिले तर वक्षिस मिळालेल्या कुऱ्हाडी'ची धार 
पहाण्यासाठी जॉर्ज वाशिंग्टन किती उत्सुक होता. 
ही कथा वेगळ्या संदर्भात-- वदललेल्या परिस्थितीत- 
खरी ठरते ! विगेपत: अणुवाँव वावतच्या शोधांच्या, 
स्फोटाच्या तारखा, तो जपानजवळ मारिआना 
वेटात “ जुळविण्याची ? हिवामत- त्या हिकमती- 
साठी केलेली पूर्वतयारी यावरून अमेरिकन 
उत्युकतेची कल्पना येते. त्यांच्या आतुरततेविषयी 
तक वळावतो. हे दस्त हाती आले खरे; चण त्याचा 
प्रत्यक्ष उपयोग करण्यास संधी होती कुठे ? प्रेसिडेंट 
रुज्ञवेल्ट ऐवजी दरुमन अधिकारारूड होते, होदेखील 
हीतो. मजूर मंत्रि- 
ठिवा मिळणार नाही 
अशी भीति कदाचित्‌ त्यांना वाटली असावी. म्ह्णून 
*“ तोंडी कळविले ? तसेच ब्रिटिश 
पंतप्रधानांना न कळविता, “ लॉड मोंटवॅटन ना 
* सांगितळे ?- या सांगोवांगी आधारावर .अमेरि- 


हेत्तर अशा प्रसंगाने पटते. 


ष्ट 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


नट जा ग्रा 29 
प ० नवभारत र्‍ प 
१ अमृतमहोत्सवी /9->२७ 
म्हा क ली छन 9 
*९ (७७०४ ५ अ 
2 हि 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामदी 


कन युद्धनेते अधिक विसंवळे, असे वाटते. जपानी 
युद्धाची संधी अपूर्व होती यात शांका नाहो. स. 
१९४५ नंतरच्या २५-२६ वर्षात अणुवांबचा 
उपयोग करण्याची संधी पुनः मिळाली नाही, 
यावरून जयांनी संधीचे महृत्त्त पटते. मात्र 
निर्वाणीच्या खलित्यांत प्रत्यक्ष अणुवॉबचा उल्लेख 
कां केला नाही, “ संपुण आणि तत्काळ विना ” 
होईल अशी संदिग्ध धमकी का दिलो हे कळत 
नाही. कोणत्याही क्षणी आपल्यावर निर्वंध येईल, हे 
ब्रह्मास्त्र वापरण्यास आपणदेखील कचरू अशी 
भीति दोस्तराष्ट्रांस वाटली- की त्यांनादेखील ह्या 
खऱया अस्त्राचा उपयोग होईल हे स्पष्टपण कळ- 
विले नव्हते ? ही अणुवांव चर्चा त संपणारी आहे 
मानवाच्या हाती हे केवढे प्रभावी हित्ल कोलित 
आहे, ही जाणीव भोौतिप्रद आहे. हिंदुस्थानने 
अणुवांव करावा, असा आग्रह धरणारांनी हा 
इतिहास चाळून पहावा अशी विनंती करावीशी 
वाटते. असो. 


बायबल वचन 

“तिष्पांप असेळ त्याने पहिला दगड मारावा” या 
अर्थाचे वायवल वचन आहे. त्या आधारे जपानला 
शिक्षा करणारांचे- करू पहाणारांचे आंतरराष्ट्रीय 
आचरण तपासण्याजोगे आहे. वसाहतवाद, साम्राज्य- 
वाद किवा साधा स्वार्थी व्यापार, यानिमित्ताने त्या 
त्या राष्ट्रांनी कोणती पापे करायची ठेविली होती ! 
कोणत्या पापांवद्दळ प्रायश्‍्चित्ते भोगून आत्मशुद्धि 
साधली होती, म्हणून त्यांना जपानला शासन 
करण्याचा अधिकार प्राप्त ज्ञाला होता? ,... 
इत्यादि प्रश्‍न ह्या युद्धाचा इतिहास वाचताना 
सुचतात. आणि वर्ण-भेंदाचे भूत अद्यापही पाइचा- 


५९ 


| अनुक्रमणिका | 


त्यांच्या मानेवर वसळे असल्याचे प्रत्यंतर मिळते. 
अद्या ह्या इतिहास-ग्रंथाचे परीक्षण करताना 
भरतवाक्य म्हणावयाचे ते हे--- 


भरतवाक्‍्य 
दुसर्‍या महायुद्धात जपानने दोस्तराष्ट्रांविरुद्ध 
लढाई दिली. पहिल्या पहिल्याने जपानी मुसंडीची 
सरशी झाली. अमेरिका आणि ब्रिटन अश्या उभय 
प्रवळांना ती जपानी सरक्षी चांगलीच भोवली 
दोस्त राष्ट्रांचे उद्दिप्ट “ चढाईखोरांना विरोध 
असे अस्पष्ट असले तरी जपानचे उद्दिष्ट सुस्पष्ट 
होते :  आडियातील-प्रद्यांत॑ महासागराताल 
( आक्षियन प्रदेशात ) अमेरिका-ब्रिटन यांचे 
वर्चस्व उखडन टाकणे. प्रत्यक्ष युद्धामुळे ते सावले 
नाही, जपानला नामुष्कीची शरणागति पत्करावी 
लागली तरी अखेरीस जपानी उद्दिप्ट साध्य 
झञाळे- आशियात ब्रिटिश, डच, अमेरिकन इत्या दि- 
कांची सत्ता उरली नाही. जपानचे उद्दिष्ट हेच 
होते. जपानच्या ह्या कत॑वगारीची जाणीव अनेक 
आदियन राष्ट्रांना आहे. 
यरोपियन-अमेरिकन-जपानी व्याप्त असे प्रदेश- 
आता वहतेक स्वतंत्र झाले; त्यातील काहानी 
ब्रिटिश राष्ट्रकळ पत्करले; कित्येकांनी अलिप्तणा 
स्वीकारला. काही थोड्यांनी कम्युनिस्ट चीनशी 
सहकार्य केले कम्युनिस्ट चीन “ ही दुसर्‍या 
महायद्धाचीच प्रत्यक्ष देणगी म्हटली पाहिजे- 
जपानला नमवन, चीनचे सामर्थ्यं वाढविण्याचा हा 
इतिहास ह्या पांचव्या खंडात आढळता. म्हणून 
ह्या इतिहासाचे विदोष महत्त्व, म्हगुनच त्या 
इतिहासाची ही ओळख, 


- श्री. रा. टिकेकर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


न, २ टर. जा 
ुमिच्यते 
ष्ऱ्ज रश! 
टी :3९ 


र 
त्त ७५८ 
न्“< अमृतमहोत्सवी >२० 


् किता “भे 


कि. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


डॉ. वसंत स. जोशी 

साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळविणारे 

न, कि, टक (4 * क. हुक 
थार साधक श्रा, दा, बा. जाक्का 


आपल्या चतुरख वुद्धिमत्तेने आणि मलगामी 
सक्षाधनाने कानडी व मराठी साहित्यात मोलाची 
भर टाकणारे धारवाडचे थोर संशोधक श्री, ग. वा 
या याना या वर्षीचा साहित्य अक दमी चा 
पाच हजार रुपयांचा पुरस्कार देण्यात आला. 
त्यांच्या ' कर्नाटक संस्क्रतीय पुर्वपीठिके? या 
विद्ठन्माच्य ग्रंथावहल पारितोषिक देण्यान आले 
मराठा वाचकांना त्यांच्या ' मऱ्हाटी संस्कृति* या 
आतर भारतीने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथामुळे व 
* नवभारताः्तील “नार? व: आप * संप्रदाय 
“ अदिति व अंभुणि ' 


यासारख्या संद्योधतपर 
लेखनाने ते चांगलेच परिचित आटेत मऱ्हाटी 
संस्कृति * या त्यांच्या ग्रंथाने मराठी साहित्य- 


क्षेत्रात मोठी खळवळ उडाली हाता. त्यातीळ काठी 
विधानांनी वादाची रणे माजली तर काहो मते 
आता कालाच्या ओघात टिकन स्वाकायही वाट 
लागली आहेत. त्यांनी माडलल्या विचारांच्या 
दिशेने अजनही वरीच' वाटचाल करावी लागणार 
आहृ वाचीही जाणीव जाणत्या 
ज्ञाल, आहे. त्यांच्या या ग्रंथाचा 


सक्षोधकांना 
ही 5९"टसुळलम 
चर्चा होऊन मराठी वाचकांना चागला परिचय 
जञाळेला आटे 

श्री, शंकर वाळदीक्षित जोगी यांचा जन 
राज्याच्या वेळगाव जिल्ह्यातील गुलेहोसर या धामिक 
व सांस्क्रतिकदृप्ट्या प्रसिट गाव ४ जानेवारी 
१८९६ राजी जाला. सुप्रसिद्ध मर 


ठा नाटककार 
शी, अण्णासाहेव किर्लोस्कर हेही याच गावचे ! 
घरची सांपत्तिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे त्याना 
च्च शिक्षण तर नाहीच ; परतु माध्यमिक शिक्षण 


घेणेही शक्‍य जाळे नाही तथापि 
शिक्षण घेतल्यानंतर धारवाड ये 


प्राथमिक कानडी 
र थाल प्रायमरी टाचसं 
टेनिंग कॉळेज फॉर मन पथेते प्रशिक्षणासाठी वाखळल 


न्म म्हसर - 


घ्या 


झाले. तेथून तीन वर्षाचा शिक्षणक्रम त्यानी १९१९ 
मध्य संपविला, त्यात यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांत 
त्याना दुसरा क्रमांक संपादन केल 

पानेतर १९२० मध्ये चिकोडी येथे त्यांची 
प्राथमिक शिक्षक म्हणन नियुक्‍ती झाली. त्यावेळी 
असहकाराचो चळवळ सर्वत्र फोफावली होती 
स्वतंत्र वुद्धीच्या आणि भारतीय संस्कृतीचे अथांग 
प्रेम असणार्‍या श्री जाक्षांनी गष्ट्रतेवेच्या आणि 
दास्यमुवतीच्या या संग्रामात भाग घेण्यासाठी 
सरकारा नोकरी सोडली आणि ते धारवा- 
डास आले आणि शक्‍य त्या रोतीने असहकार 
आंदोलनात त्यानी भाग धतला. १९२१ मध्ये 
भारतीय क्रांतिकारक श्री अरविद घोप याच्या 
जीवनावर त्यानी एक ग्रंथ ळिटून प्रकाशित केला. 
वाचकांनी आणि वृत्तपत्रांनी त्याचे मोठे स्वागत 
केळे, आणि आपल्यातील ठछेखनसामर्थ्यांचा 
श्री. ग. वा. ना चाक्षात्कार झाला, नवलेखनाची 
रणा मिळाळी, नवी उसेद प्राप्त झाली, याचवेळी 
इंग्लिश भापा व वाझमयाच्या अध्ययनाची निकड 
त्याना जाणवली आणि एकलव्याच्या जिह्ीने त्यानी 
इंग्लिश भापा आत्मसात केली. 

याच सुमारास गुरुदेव श्री रामभाऊ रानडे 
यानी. आपल्या ' कन्स्ट विटळ सव ऑफ उपनिषद 
या सुप्रसिद्ध ग्रंथाचे कानडीत भाषांतर करण्याची 
अवावदारी श्री. रंगराव दिवाकर थयांपेवर सोपविली 
शी. दिवाकर यानी याकामात सहकार्य करण्या- 
करिता श्री. द. रा, वेसे आणि श्री. गं. वा. जोशी 
याना वोलावून घेतळे, या प्रथाचे भाषान्तर १९ 
मध्य प्रसिद्ध जाळे कमवार ' हे राष्ट्रीय विचार- 
सरणीचे साप्ताहिक त्यावेळी धारवाड येथन 
प्रसिद्ध होत होते. शा, रंगराव दिवाकर व' 
श्री, हुक्‍केरी हे त्याचे सपादक होते, राष्ट्रोय' 


६७ 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशे 


चळवळीत भाग घेतल्यावद्दल या उभयतांना तुरुंगवास 
पत्करावा लागला. त्यावेळी श्री. व्यंकटराव अल्र 
आणि श्री. गं. बा. जोशी यानी ' कमंवीर*च्या 
संपादनाचे काम केले 

चरितार्थाकरिता याकाळात श्री. शं. वा. जोशींनी 
धारवाड येथील माध्यमिक शाळात शिक्षकाची 
नोकरी पत्करली, १९२७-२८ मध्ये धाखवाडच्या 
कर्नाटक हायस्कूल मध्ये व त्यानंतर १९२८ 
ते १९४७ पर्यंत विद्यारण्यहायस्कूल ( पूर्वीचे 
व्हिक्टोरिया हायस्कूल )मध्ये त्यानी शिक्षक म्हणून 
काम केले. शिक्षकाचा व्यवसाय करीत असतानाच 
त्यानी कर्नाटकाच्या सांस्कृतिक पुनरुत्यानाच्या 
चळवळीत सक्रिय भाग घेतला. त्यासाठी अनेक 
ठिकाणी त्यानी भाषणे दिली. खास लेख लिहिले 
आणि अघुर्वे जागृती घडवून आणली. 

कानडी, मराठी, संस्कृत व इंग्लिश या भापां" 
वरती त्यांचे चांगले प्रभुत्व आहे. वेदोपतिषदांचा 
त्यांचा गाढा व्यासंग आहे. भाषेतील दाव्दागव्दा- 
तन प्रकट होणारे संस्कृतीचे स्वरूप त्यांच्या मर्म- 
ग्राही दष्टीस लागलीच प्रतीत होते. एखाद्या विष- 
याचा अत्यंत खोल तपश्लीलात जाऊन ते अभ्यास 
करतात आणि प्रस्थापित विचारांपेक्षा स्वतत्र, 
अभिनव असा दष्ट्कोन मांडतात. त्यानी अद्य 

हेने चिंतन, मननातून, सखोल व्यासंगातून स्फुर- 
लेळे विचार ग्रंथरूपाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलें 
त्यातील विचारांच्या अभिनवतेने व क्रांतिकारक- 
त्वाने ते ग्रंथ आजही विचार-प्रव्तक ठरलें आहेत. 

श्री. शं. वा. जोली यांची आजपर्यंत प्रसिद्ध 
झाळेली ग्रंथसंपदा अशी आहे*£- (१) कप्मरेयाद 
कन्नड ( १९३३ ) (२) महाराष्ट्रद मूल किंवा मूल 
महाराष्ट्र (१९३४) (३) कन्तूडिय हट (१९३५) 
(४) कर्नाटकद वीर क्षत्रियरु (१९३६) या ग्रंथास 
जन्या म्हैसूर राज्याचे देवराज वहादुर प्राइज 
मिळाले होते. (५) कन्नड नेले. (१९३९) मुंबई 
सरकार प्रकाशन या प्रथासहा देवराज वहादुर 
इज मिळाले हाते (६) शिवरह्स्य (१ ९३९) 
(७) समाजदर्शंत (१९४५ ) (८) कन्नड कते 


न 


(१९४९) (९) यक्ष प्रश्‍्ने (१९४८) (१०) कणंन 
मूरु कतेगळु (१९४७) (११) कन्नड नुडिय जीवाळ 
(१९५०) वॉम्वे युनिव्हसिटी रिसर्च पव्लिकेशन 
(१२) मऱ्हाटी संस्कृति (मराठी) (१९५२) आंतर 
भारती प्रकाशन, मुंबई. (१३) हालु मत दंन. 
(१९६०.) (१४) कर्नटिक संस्कृतीय पूर्वपाठिके 
(१९६७.) साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त. ग्रंथ. 
याशिवाय' त्यांची “ अग्निविचा (१९४३) व 
“ सोंद्यविचार ? ( १९४९. ) ही अत्य प्रकादने 
आहेत, सध्या त्यांचा ' त्ररग्वेद सार किवा नाग- 
प्रतिमा दंन | हा ग्रंथ छापला जात असून तो 
म्हैसूर युनिव्हसिटीतफ प्रकाशित होणार आहे 

श्री. शं. वा. जोशी हे स्वकतृंत्वाने घडलेले एक 
तेजस्वी व्यक्तिमत्व आहे. कर्नाटक व भारतीय 
संस्कृतच्या विविधांगांचा शोध घेण्याचा त्यांचा 
सातत्याने प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असतो. असहका- 
राच्या चळवळीत त्यानी हिरीरीने भाग. घेतला, 
तरी अन्य पुढाऱ्यांच्या हातचे वाहुळे असे ते कधीच 
वनून राहिले नाहीत. त्य़ानी स्वतःचे संशोधन 
क्षेत्र निवडले आणि त्यात त्यानी एक क्रांतिकारक 
विचारवंत आणि संद्योधक विठ्ठान म्हणन नाव- 
लौकिक संपादन केला. ते अत्यंत स्वाभिमानी असन 
तत्त्वाच्या बाबतीत त्यांनी कधीही तडजोड केली 
नाही. योग्य संधीच्या अभावी त्याना खूप त्रास व 
तोटा सहन करावा लागला, पण त्यानी आपल्या 
जीवनाला या अडचणीना तोंड देण्यायोग्य वळण 
लावले. आपल्या प्रपंचासाठी किवा कार्यासाठी 
आधिक साहाय्यही कोणाकडून मिळविण्याचा त्यानी 
कधी प्रयत्त केला नाही. 

श्री. शं. वा. जोली याना प्राप्त झालेले हे 
अपूर्व यश सहजासहजी मिळालेले नाही, त्याना 
त्यासाठी उपेक्षा, टीका, निदा, एकाकोपणा या 
सर्व प्रक्रियांतून जावे लागले आहे. त्यांच्या लौकि- 
काचा अकारण द्वेष करणार्‍या कित्येक तथाकथित 
विद्वानांनी त्यांच्या ग्रंथाविरोधी टीकेचे बादळ उठवून 
त्याना खाली ओढण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला 
स्वतंत्र व प्रखर वुद्चिमत्तमुळे कोणाचेही लांगूल- 


>>> ्ि कर. हक. ह घ ऱ्ट क अ' भष २ अ च 
क्ष्ही माहिती पुरविल्यावद्दल प्रि. व्ही के, होलीकट्टी, धारवाड यांचा मी आभारी आहे. 


९ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


|.” ९ र वे र 
कम्य 
&$नवभारत र्‍ री 


र 
शन १ ७५ 39१५ 
० अमृतमहोत्सवी (9-७ 
द स्तर, “क 


कि. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


नबभारत 


चालन न करता 
शं. वा. ना कोणाच्या रागालोभाची पर्वा करण्याची 
आवड्यक्ता नव्हती. त्यांची निस्पृहता, निर्भयता 
आणि स्पष्टवक्तेपणा स्वाभाविकच कित्येक स्वहित- 
दक्ष व्यक्‍तींच्या रोपास पात्र झाला. आणि त्यांचे 
कित्येक मान-सन्मान हिरावले गेले; पण आज 
साहित्य अकादमीच्या राष्ट्रीय पुरस्काराने त्यांच्या 
थोर संशोधन कार्याचे उचित मूल्यमापन झाले 
आहे. श्री. शं. वा जोली यांचे संशोधन परंपरा- 
. ग्रस्त समाजाला धक्के देणारे असते. त्यामुळे 
सनातनी कमठांचा विरोधही त्याना सहन करावा 
लागला आहे. १९२९ नाली त्यांचे * शिव 
रहस्य ” हे पुस्तक प्रतिद्ध झाले, तेव्हा काही क्ट्ट्र 
शिवोपासक तरूण 'िडळे व त्याना -मारहाण- 


करण्याचा प्रयत्नही वेल्लारी येथे ज्ञाला, पण. 


त्यांच्यातीलच कित्येक अनोळंखी पण त्या ग्रंथा- 
तील विचारांनी आक्रृष्ट झालेल्या तरुणांनी त्या 
जमावाला आवरले व झं. वां. च्या विचारांची 
योग्य ओळख त्याना करून दिळी * मऱ्हाटी संस्कृति! 
या ग्रंथातील प्रक्षोभक विचारांनी मराठी नियत- 
कालिके व विद्वान यांचेकडूनही त्याना खप टीका 
सहून करावी लागली. टीकेला ते कधीच भीत नाहीत. 
त्याना वाइट याचेच वाटते, की मूलगामी संशोधन 
करून त्यांच्या संशोधनास तोडीस तोड परावे 
सादर न करता पुर्वग्रहयूक्त लेखनच' केले जाते! 
त्याच्या सक्षोधनपर ग्रंथातील अनेक मल्गामी विचा- 


> 


रांनी खळवळ माजून नाव मिळावे, अक्षी त्यांची 


| अनुक्रमणिका | 


आपले मार्गक्रमण करणार्‍या 


इच्छा नाही. त्या दिशेने नव्या पिढीतील संशोधकांनी 
विचार व कायंप्रवृत्त व्हावे असेच त्याना वाटते. 
साहित्य अकादमीने त्यांच्या ज्या ' कर्नांटक 
संस्कृतीय पूर्वपीठिके? या ग्रंथास पुरस्कार दिला, 
तो कर्नाटक संस्कृतीची पूर्वपरंपरा सांगणारा व 
तिच्या अनेकांगांवर नव्यानेच प्रकाशन टाकणारा 
असा ग्रंथ आहे. १९६७ सालो त्यांच्या या 
ग्रंथावर त्यावेळचे कर्नाटक विद्वविद्यालय़ाचे कुलगुरु 
डा. दादासाहेव पावटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक 
परिसंवाद धारवाड येथे आयोजिण्यात आला होता, 
वाच प्रसंगी त्यांचा सत्कारही करण्यात आला. 
श्री. शं. वा. जोशी यानी आज वयाची 
पंचाहत्तरी पूर्ण केली आहे; परंतु तरुणाला 
लाजविणार्‍या उत्साहाने त्यांचे लेखन, वाचन, 
चर्चा सुरू असते. घारवाडच्या साधनकेरे भागा- 
तील आम्मवृक्षांनी वेढलेल्या छोट्याशा, साध्या 
वंगळीत त्यांची  साहित्यसाधना सुरू असते. 
त्याचा सहवास म्हणजे एक वोौद्धिक मेजवानी 
असते. आजच्या तरुणांनी पारंपरिक वंधत्तापासून दूर 
राहून विचारवंत आत्मे म्हणून आपले स्थान निर्माण 
करावे. तर्काधिष्ठित श्रद्धा वाळगणारे आणि समाज- 
सेवेच्या प्रेरणेतून निर्माण झालेली कृती करणारे 
तर्णच भारताला एक महानराष्ट्र वनवू शकतील 
असा त्यांचा विश्वास आहे. याच एका सूत्रातून 
त्यांच्या साऱया जीवनाची वाटचाल झाली आहे. 
श्री. शं. बा. जोशी यांच्या या महान गौरवाच्या 
प्रसंगी ते हतायुपी व्हावेत, हीच प्रार्थना आडे 


६8९ 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५ वी. 
प्लवक कॅ 
हँ 


क, 

१ $नवभारत ) 
शन -] ५७७५ रि ॥। 
न्ट्« न प्तमहोत्सवी 


र्ट र ७ ८ 3 क 
60302 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


>> ७ 


वाचकांचा पत्रव्यवहार 
(१) 


रा. श्री. संपादक नवभारत यांस, 

नवभारतच्या नोव्हेंबर ७० च्या अंकात 
डॉ. मिराशी यांनी “ त्रिभाषासूत्रात संस्कृतचे स्थान? 
हा लेख लिहून संस्कृतच्या शिक्षणाबद्दल फार 

हत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. राष्ट्रीय एकात्म- 
तेच्या नावाने गळे काढायचे व राष्ट्रीय एकात्मता 
साधणाऱ्या सर्वे शक्तींना नामोहरम करण्याचे 
आटोकाट प्रयत्त करायचे असा प्रकार स्वराज्या- 
नंतर सर्रांस सुरू आहे. भाषाध्ययनाच्या वावतीत 
तर आमच्या पारतंत्र्पपूजेने चरम सीमा गाठली 
आहे. शेक्षणिक मनोविज्ञानाच्या प्राथमिक तत्त्वां- 
नाही हरताळ फासण्यात येत आहे. 

खालील मुद्यांचा विचार झाल्यास ही निराश्ा- 
जनक परिस्थिति सुधारण्यास मदत होईल असे 
वाटते. 

१) घरापासून डॉक्टरेटपर्यन्त मातृभाषा न हे 
शिक्षणाचे माध्यम असल्यास प्राथमिक व माध्यामक 
शाळेत मिळून तिचे जे आठ वर्पे अध्ययन होईल ते 
पुरेसे आहे. भाषेचा सतत वापर करणे हाच तिच्यात 
प्रावीण्य संपादन करण्याचा एकमेव मारग आहे. 
मातभापेचा माध्यम म्हणून सततच उपयोग होणार 
असल्यामळे स्वतंत्र विषय म्हणून आठ वर्षापेक्षा 
अधिक काळ ती सक्‍तीची करण्याची जरूरी नाही. 

२) डॉ. मिराशी म्हणतात त्याप्रमाणे हिंदी ही 
झापा अतिशय सोपी असल्यामुळे माध्वमिक शाळ- 
तील चार वर्षापेक्षा अधिक काळ तिचा अभ्यास 
आव्यक असण्याचे कारण नाही. 

अर्थात्‌ उच्च शाळेत हिंदी व मातृभाषा यापैकी 
कोणतीच भाषा आव्यक असण्याचे कारण नाही, 
तेव्हा उच्च शाळेतील 'तीन वर्पे संस्कृत आवश्यक 
करणे काहीच कठिण नाही. 

ही तीन वर्षे संस्कृतचा अभ्यास साक्षात्‌ पद्धतीने 
व्हावा, व्याकरणावर भर देण्यात येऊ नय. या 
पद्धतीन संस्कृत शिकवू रामायण-महाभाःरताची 


भाषा समजण्याइतकी प्रगति सहा महिन्यात होऊ 


शकते हे मी प्रत्यक्ष प्रयोगे करून सिद्ध केळे आहे 


३) संस्कृत शिकविण्यात दुसरा उदेश संस्कृतची 
शब्दसिद्धि शिकविणे हा असावा. संस्कृतचे मूळ 
१७०० धातु व त्यांच्यापासून मोजके प्रत्यय लावून 
लक्षावधि शब्द तयार करण्याची प्रक्रिया प्रत्येक 
सुशिक्षित भारतीयास अवगत असली पाहिजे, ही 
प्रक्रिया सहजपणे हाताळता आली म्हणजे सर्व 
भारतात याच प्रक्रियेतून निर्माण झालेले शब्द 
वापरण्याची प्रवृत्ति दृढमूल होईल. या शब्दसिद्धीवर 
केलेल्या एकदोन महिन्याच्या परिश्रमाने लक्षावधि 
शब्दावर प्रभुत्व प्राप्त होईल व ज्याचा एकमेकाशी 
काहीहीं संवंध नाही असे फारसी व इंग्रजी शब्द 
भाषेत घुसडून तिचे शब्द प्रसव्तिण्याचे सामर्थ्य 
नाहीसे करणे किती वेडगळपणाचे आहे याचा प्रत्यय 
येईल. सगळ्या भारतीय भाषात हीच दब्दावलि 
रूढ होऊन त्यात काका कालेलकर म्हणतात 
त्याप्रमाणे फकत प्रत्य्यांचाच भेद उरेल; व एक- 
मेकांची भाषा न शिकताही कळू बकेळ, शिवाय 
विज्ञानाची परिभाषा समजण्याचे व निर्माण करण्याचे 
सामर्थ्य प्रत्येक विद्यार्थ्यांला येईल. 


( ४) संस्क्रुत भाषेचे ज्ञान ज्या विषयांच्या 
अभ्यासास आवद्यक आहे त्यांची यादी डॉ. मिरा- 
शीनी दिलो आहे. वास्तविक ही यादी यापेक्षा 
पुष्कळच लांव असायला हवी- गणिताच्या व ज्योति:- 
शास्त्राच्या तज्ज्ञास आर्यभट्ट व भास्कराचार्य यांच्या 
ग्रल्यांचे ज्ञान नसेल, डॉक्टराला आयुर्वेदाचे ज्ञान 
नसेळ व वास्तुविदांना भारतीय शिल्पशास्त्राचे ज्ञान 
नसेळ तर ते खऱ्या अर्थाने तज्ज्ञ आहेत असे म्हणता 
येणार नाही. 

यावर भारतीय शास्त्रांची “ जीणविद्या ? म्हणून 
संभावना करणारे मेकांळेचे मानसपुत्र “ हे पुढे 
उकरण्याची काय जरूर आहे ” असे विचारणाऱ्यांना 
भ्षार्तीय विज्ञानाचेच केवळ नव्हे तर ज्ञानाच्या 
स्वरूपाचिच मुळांत आकटन नाही असे म्हटले 
ह्जि * आयुर्वेदादि न्रास्चात जो पाघ्चात्य 
तज्ञांनाही ग्राह्य वाटेल असा नवा भाग पुष्कळच 
आहे. इसरे असे की ज्ञान केव्हाही जुने होत नाही. 
उपपत्तिच फक्त जुन्या होतात. आज अधिक कार्यक्षम 


अशी वेवयन्त्रे निवाल्यामुळे जन्तर मन्तर सारख्या 


६३ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क, र. कु फ्त 
क १ नवभारत र्‍ 


टे 0-1 चिं 
न्ट€ बल. २७ 
सक. वर्ष छे 
1 रेषा ७ 


अप 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वेधणाळा वान्धणे आवच्यक नाही. पण याचा अथे 
जन्तरमसन्तर ज्या ज्योतिविषयक तत्त्वावर आधारले 
आहे ती तत्वे आज गता्थ ज्ञाली आहेत असा 
नाही. ही तत्वे ज्याला समजत नाहीत त्याचे 
ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण आहे असे म्हणता येणार 
नाहो. 

संस्कृत भाषेतील सर्वे ज्ास्त्रांचा आजही मुळातून 
अभ्परास होणे दुसर्‍्याही एका कारणासाठी आवदय़क 
आहे. विज्ञान ही पाइचात्यांची देगगी आहे व 
आम्ही या क्षेत्रात उपरे आहोत असा गण्ड भारती- 
यात निर्मांण करण्याचा कसोशीने प्रयत्न झाला. हा 
गण्ड दूर होऊन आमची अस्मिता जागत झाल्याखेरीज 
या देशाची वेज्ञानिक प्रगति हाणार नाहा. भारतीय 
विद्यांचे पुनः अध्ययन सुरू ज्ञाळे म्हणजे रसेल हा 
गंगेशाचा, पाइचर व हार्वी हे चरकसुधतांचे, आणि 
न्यूटन व आईत्ल्टाइन हू आयंभट्ट व भास्कराचार्य 
याचेच उत्तराधिकारी आहेत याचा प्रत्यय येऊन या 
शात विज्ञानाची नवी परंपरा निर्माण होईल. 


- नी. र. बऱ्हाइपांडे 


(२) 
श्री कार्यकारी संपादक, 
नवभारत मासिक 
यासी नमस्कार वि. वि. 
जानेवारी १९७१ चे अंकात तकंतीर्थ लक्ष्मण- 
शास्त्री जोशी यांचा महाराष्ट्रातील धर्मसुधारणेचे 


आंदोलन हा चांगला लेख प्रनिड़ ज्ञाळा आहे, त्याळा 


पोषक असा हा मजकूर आहे म्हणून देत आहे. 
महाराष्ट्रातील धरमसुधारकांमध्ये कालदृष्ट्या 


लोकहितवादी व महात्मा फुळे यांच्यापूर्वी किवा 
समकालीन श्री. ब्रह्मचारी विष्णुववा ( गोखले ) ही 
एक सोठी विभूती होऊन गेली, संबईस त्यांनी 
चोपाटीच्या वाळवंटावर हजारो सभा घेतल्या. अनेक 
सुधारणांचा पुरस्कार अनक आक्षेपांना 
वि्धेपतः पार्शांना त्यांनी चोख व सडेतोड उत्तरे 


दिली. ' वेदोक्‍त धर्मप्रकाश ? हा त्यांचा उत्कृष्ट ग्रंथ 
होय. अस्पृश्यतेचे उच्चाटण, शुद्धि, पुनविवाह, 
घटस्फोट, जाती मोडणे इत्यादि सर्व सुधारणांचा 
उद्घोष याच महापुरुषाने केला तेव्हा त्यांना विसरू 
नय, 

(२) महाराष्ट्रातील १९२० ते १९५० या 
काळात ज्यांनी धर्मस॒धारणांचे आंदोलन केले त्या 
ब्र. ग. केवलानंद, क. दप्तरा, म, म. काण या 
ब्रिवर्गाच्या नावावरोवर शंकराचार्य डॉ. कू्तकोटी 
यांच्या नावाचा उल्लेख हवा, हिंदुधरमपरिषद स्थापून 
तिची नाशिक, नागपूर, पुणे, हेंद्रावाद, यवतमाळ, 
देऊळगाव राजा इत्यादि ठिकाणी प्रचंड अधिवेशने 
भरवून त्यांनी जे लोकजागृतीचे प्रचंड कार्य केले 
त्याला तोड नाही. ब्राह्मणेतर वाद मिटविणे, 
क्षत्रियांची वेदोक्त उपनयंने करणे, शुद्धि, मंदिर 
प्रवेश, जात्युच्छेद इत्यादि सर्व कार्य श्री, शंकराचार्य 
डॉ. कर्तकोटी यांनी करून दाखविली यास्तव त्यांचे 
विस्मरण न व्हावे 

(३) महाराष्ट्रामध्ये श्री. केवलानंद यांनी 
परिवर्तनवादी पक्ष व परिषद स्थापन केली. के, 
दप्तरी व म. म, काणे थांनी उत्तम ग्रंथ प्रकाषित 
केळे; त्या ग्रंथ!मध्ये प. म. काणे यांचा ' धर्मशास्त्र- 
विचार या ग्रंथाचा उल्ळेख हवा, माननीय काणे 
यांनी मुंबई ब्राह्मागसर्भेमध्ये धर्मसुधारणाविषयी 
दिलेली विठ्ठत्ताप्रचुर व्याख्याने श्री, ओगले यांनी 
लिहून काढून प्रेसकॉपीच दिली त्यामळे तो ग्रंथ 
लोकप्रसिद्ध ज्ञाला व अतिशय लोकप्रिय झाला त्या 
ग्रथाप्रमाणच- धसस्वरूप निणय हा तकंतीथ कोकजे- 
दास्त्रा याचा माठा उपयक्‍त ग्रंथही पुढे आला. 
गुरुवथ कंवळानदांची जी इतिहासपद्धती मांडली 
तिचे सांगोपांग व शास्त्राय विवेचन ' धभमंस्वरूप 
निर्णय * या ग्रंथामध्ये आहे, तात्प्र महाराष्ट्राने 
वरील व्यक्‍ती वग्नंथ यांना विसरू नये 


- पं. महादेवजास्त्री दिवेकर 


६४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


